पांड्रेंगाष्टकम्‌ 


महायोगपीठे तटे भोमरथ्या वरं पुंडरीकाय दातु मुनींद्रै: । 
समगत्य तिष्ठन्तमानंदकंदं परत्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम्‌ 1 १॥ 
तडिद्वासक्षे नीलमेघावभासं रमामंदिरं सुंदर चित्परकाशम्‌ । 

वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम्‌ ॥।२॥। 
प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितंब: कराभ्यां धृतो येन तस्मात्‌ । 
विधातुदेसत्ये धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगं भजे पांडरंगम्‌ 1३॥। 
स्फरत्कौस्तुभालंकृतं कंठदेशे श्रिया जुष्टकेयूरकं श्रीनिवासम्‌ । 
दिवं शान्तमीडयं वरं लोकपालं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम्‌ ॥३४॥। 
दरच्चंद्रेबिबाननं चारुहासं लसत्कुंडलाक्रान्तगंडस्थलांगम्‌ । 
जपारागबिबाधरं कंजनंत्रं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम्‌ ॥॥५॥ 
किरीटोज्वलत्सवेदिक्प्रान्तभागं सुरेराचतं दिव्यरत्नेरन्ध्ये: । 
त्रिभंगाकृति बहुमाल्यावतंसं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम्‌ ॥६॥ 
विभं वेणनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेषं दधानम्‌ । 
गवां वंदकानन्दनं चारुहासं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम्‌ 11७1 
अजं रुक्मिणीप्राणसंजीवनं तं परं धाम कवल्यमेक तुरीयम्‌ । 
प्रसन्नं प्रसन्नातिहं देवदेवं परब्रह्मलिंगं भज पांड्रगम्‌ ॥८॥। 


ररागपष्णेशेरे ( 


वारकरी प्रकाशन मंडळ, नागपूर 


वारकरी पंथाचा इतिहास 


स्ञनेदेल! - तुकाराम | 


१: लळेखक : 


ह. भ. प. प्रा. शं. वा. दांडेकर, एम्‌. ए. 


किमत वोस रुपये 


ज्येष्ठ व॥। ७ दिनांक ३० जून 
शके १९१६ ल ह ., ४ डर सन १९९४ 


: प्रकाशक : 


हे. भ. पं. अमृतमहाराज कहाळे, 
वारकरी प्रकाशन मंडळ, 
ज्ञानेदवरय मंदीर, । 

जुनी मंगळवारी, नागपूर 


__ सुधारून वाढविलेली आवृत्ती 


: मुद्रक: च! 
रा. गो. पाटोल 
ज्ञानेश्‍वरी प्रेस 
१४५७ शूक्रवार पेठ, पुणे २ 


लेखकाचे दोन शब्द 

बरोबर तीस वर्षांनी या लहानश्या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ति 
काढण्याचा योग येत आहे. पाहिल्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत ' या 
: पंथाचा समग्र इतिहास सविस्तरपणे लिहिणे झाल्यास तो एक 
तीन चारशे पानांचा ग्रंथच होईल व तसा एक ग्रंथ लिहिण्याचा 
प्रस्तुत लेखकाचा विचारही आहे ' असे म्हटले होते. पण पहिली 
आवृत्ति निघून तीस वर्षे झाली तरी तो तसा ग्रंथ लेखकाकडून 
लिहिन झाला नाही. तेव्हा ' लिहिण्याचा विचार आहे हे पुर्वीचे 
म्हणणेसुद्धा नवीन आवत्ति छापतांना योग्य होणार नाही. पण 
पूर्वीची प्रस्तावना जशीच्या तशी छापणे अवश्य म्हणूनच या 
ओळी पुनः छापल्या आहेत 

मोठे पुस्तक नाही तर नाही, निदान पूर्वीच्याची तरी पुन 
आवृत्ति काढावी असा स्नेही मंडळींनी आग्रह केल्यावरून पूर्वीच्या 
लहानश्ाच पुस्तकाची पण थोडीशी सुधारून ही आवृत्ति काढली 
जात आहे. गेल्या तीस वर्षांतील संशोधनाचा उपयोग करून काही 
अधिक माहिती यात दिली आहे. थोडी नवीन मते देऊन त्यांची 
चर्चाही केली आहे. पण पृस्तकाचा मूळ हेतु ' छोटेसे मार्गदशन ! 
एवढाच असल्याने या पंथातील तत्त्वज्ञानाची खोल चर्चा, इतर 
पंथांशी त्याची तुलना वगेरे गोष्टीचा विचार यात केला नाही 
वारकरी पंथाचे ' ओझरते दर्शन ' होईल एवढी मात्र काळजी 
घेतली आहे 

या पुस्तकात अभंगाचे जे आकडे दिले आहेत ते आवटेकृत 
सकल संतगाथा, आवृत्ति दुसरीमधील आहेत. 

ही आवृत्ति तयार करीत असताना लेखकास पृष्कळांचे सहाय्य 
झाले. या सर्वांचा लेखक करणी आहे. 


पृणे, कातिक शु॥।, ११ शके १८७९ - दां. वा. दांडेकर 


मनोगत 


श्री. वे. ह्‌. भ. प. शं. वा. दांडेकर तथा मामासाहेब. यांचा 
छोटासा वारकरी पंथाचा इतिहास प्रसिद्ध करतांना आमच्या 
मंडळास आनंद होत आहे. गुरुवर्यांचेच ग्रंथ प्रकाशनाचा आजपर्यंत 
योग आला, बरेच वर्षे या वारकरी पंथाचा इतिहास या पुस्तकाची 
मागणी वारकरी मंडळीत होत होती. त्या दृष्टीने मंडळ पुनं र- 
मुद्रणाच काम करीत आहेत. या ग्रंथाची छपाई करण्याकरिता 
वे. मामाचे पुतणे श्री. बापूसाहेब दांडेकर पालघर यांनी 
परवानगी दिली म्हणूनच हे शक्‍य झाले आहे 


पृस्तकात थोडक्यात वारकरी पंथाचा इतिहास दिलाच आहे 
तसेच पालख्यांची माहीती आहे. त्याचप्रमाणे नवीन माहिती 
म्हणज श्रीज्ञानेश्‍वर माउलीच्या पालखीबरोबर ज्या दिंड्या 
“आहेत त्याची नामावली दिली तसेच महाराष्ट्रातूत आणखी काही 
दिड्या येतात त्याचा नाभनिदेश केला. आहे, लोकांना माहिती 
'व्हावी म्हणन पंथाची माहिती, पंथ कसा आहे, त्याची आचार 
संहिता काय आहे, त्याचे लोण जनता' जनादंनापर्यंत जावे हाच 
उद्देश आहे . 


1, 


या प्रकाशनाच्या कामास आमच्या मंडळाचे सदस्य श्री. ह. 

भन. प. नानाबोवा कोठेकर, आळंदी यांनी या कामास मोलाची. 
मंदेत केली आहे त्यांच्यामुळेच हा योग घडून आला आहे. तसेच 
'हा ग्रंथ लवकर छापून देण्याचे कामी श्री. विठ्ठलराव पाटील, पुणे 
यांनी व त्यांचे सहकारी यांनी मदत केली. मुखपृष्ठाचो सजावट 
श्री. खाजगीवाले हे. गु. मामाचे प्रेमातीलच, त्यांनी उत्तम प्रकारे 
भुखपृष्ठ करून दिले आहे. काही लोकांनी मदत केली त्यांचा 
नामनिदेश' पण नको त्यांचे करूण आमच्या मंडळावर आहे त्या 
क्णातून आम्ही उतराई होऊ शकणार नाही तसेच थोरा- 
मोठ्यांच्या आशिर्वादाने आज आम्ही ग्रंथ प्रकाशित करू शकलो. 
जनंत जनादेनांनी या ग्रंथाचा फायदा घ्यावा व ग्रंथ संग्रही ठेवावा 
ही मंडळाची विनंती... 


| वारकरी प्रकाशन मंडळ, नागपूर 
अध्यक्ष, अम्‌तंमहाराज कहाळे, नरखंडकर 


विषयानुक्रमणिका 


क्र. विषय पृष्ठ 
१. वारकरी शब्दाचा अथं र 
२. माळकरी पंथ अथवा भागवत धमं शि 
३. काल-आरंभ व वाढ ७-६६ 
वेद व वारकरी पंथ ७ | 
१. आरंभाचा अथवा श्रीज्ञानदेवांच्या पूर्वीचा काल ९ 
(अ) श्रीपांड्रंगमूर्ताचा काल । १३ , 
(१) पौराणिक १६, . (२) अभंगीय १६, 
(३) शिलालेखीय २०, (४) इतर २१- (१) 
श्रौपांडूरंगमूति जैनांची २३,. (२) श्रीपांड्रंगमूति 
कर्नाटकी २४, (३) श्रपांड्रंगवूर्ताचाच बदल २७. 
(आ) श्रीपंंडलोकाचा काल व्र 
(इ) पंढरपूरचा काल ३० 
वारकरी भक्तीचा उगम दक्षिण भारतात ३२ 
२. श्रीज्ञानदेव व नामदेव यांचा काल ३६ 
३. श्रीभानुदास व एकनाथ यांचा काल डप 
४. श्रीतुकोबा व निळोबा यांचा काल ५३ 
५. यानंतरचा तिनशे वर्षांचा काल ६१ 
४. श्रीपांड्रंग उपासकांतोल चार संप्रदाय ६७-६९ 


( १) चेतन्य संप्रदाय ६७, (२) स्वरूप संप्रदाय ६८, 
(३) आनंद संप्रदाय ६९, (४) प्रकाश संप्रदाय ६९. 
५. वारकऱ्यांस मान्य देव, संत, ग्रंथ व आचारविचार ६९-८० 
(१) देव ६९, (२) संत ७२, (२) ग्रंथ ७३ 
(४) वारकऱ्यांचा आचारविचार ७४. 


६. वारकऱ्यांचे तत्त्वज्ञान ८० 
७. वारकरी संत | दश 
- ८. पालख्यांच्या माहितीचा तक्ता . ९० 


९. ज्ञानेद्वर महाराज पालखी सोहळ्यातील दिड्या ९२ 


ट्र्व् 


ब 


क््क््ल्ट 


१ 


2& 


श्री पांडुरंग - पंढरपूर, 


| 


'& ज्ञानेश्वर महाराज समाधी - क्षेत्र आळंदी 


प.पू. जोगमहाराजांचे समाधीजवळ 
'हृ ह.भ.प.प्रा. मामासाहेब दांडेकर 


॥ श्रीपांड्रंग प्रसन्न ।॥। 


वारकरी पंथाचा इतिहास 


१, वारकरी शाब्दाचा अर्थ 


महाराष्ट्रात वदिकधर्मातगंत जे हल्ली अनेक पंथ आहेत त्यापैकी 
ज्याने महाराष्ट्राचा बराचसा भाग व्यापला आहे असा हा पंथ आहे. 
ज्या पंथाचा इतिहास आम्ही सांगणार आहोत तो पंथ त्या लोकांचा 
आहे की जे भौमा नदीच्या काठी असणारे जे पंढरपुर क्षेत्र तेथील 
मुख्य देवत जे श्रीपांड्रंग त्याच्या दर्शनास नियमाने जातात. 
त्यांना वारकरी म्हणतात. त्यांचा हा पंथ होय. 
मूळ वारकरी शब्द हा “वारीकरी या शब्दाचा अपभ्रंश 
असावा. जुन्या वाडमेयात 'वारी ' हा शब्द “येरझारा या अर्थाने 
वापरलेला आढळतो. आजसुद्धा तो “ वारी ' म्हणजे यात्रा याच 
अर्थाने पंढरपूरची वारी ', ' जेज्रीची वारी ' इत्यादि शब्दप्रयो- 
गात उपयोगिलेला आढळतो. ज्ञानेश्‍वर महाराजांच्या काळी 
' वारी ' हा शब्द ' येरझारा * या अर्थानेच वापरत असत. उदा- 
हरणार्थ, ज्ञानेश्‍वरीत व ज्ञानेश्‍वर महाराजांच्या अभंगात ' वारी ' 
शब्द याच अर्थाने उपयोगात आणलेला आढळतो :- 


म्हणौनि कासम वरी । जाला जेथ ठाणोरी । 
तेथ सरली वारी । क्रोधाची हो ॥ ज्ञान. १८-१०६१ 


वारकरी पंथाचा इतिहास 


ऐसें वराग्य हें करी । तरी संकल्पाची सरे वारी । 
सुखें धृतीचिया धवळारी । बुद्धि नांदे ॥ ज्ञाने. १६-३७७ 
च ७ ० 
आणि विक्तारांची जे वारी । ते विपरीत ज्ञानाची परी । 
नेणिजे जिये माझारी । ते सुषुप्ति गा हा ॥ ज्ञाने. १५-५२! 
पुढील कडव्यात तर ज्ञानेश्‍वर महाराज वारकऱ्याचे अंतर- 
लक्षणच सांगत आहेत असे म्हणावयास हरकत नाही. 
काया वाचा मनें जीवें सवंस्वें उदार । 
बापरखुमादेवीवरा विठ्ठलाचा वारीकर । ज्ञा. म. ९३ 
तात्प्ये, वर्षातून आषाढी, कातिकी, माघी अथवा चंत्री यांपैकी 
एका शुद्ध एकादशीस गळयात तुळशीची माळ घालून नियमाने 
जो पंढरपूरास जातो तो, ' पंढरपूरचा वारकरी ' म्हटला जातो व 
त्याच्या उपासनेचा जो मार्गे तो ' वारकरी पंथ ! होय. वारकऱ्यांच्या- 
पेको मोठा वर्गे आषाढी व कातिकी या दोन वाऱ्या करतो. 
माघी व चेंत्री या वाऱ्यांना जाणारा वर्गे कमी. । 
<वास्तविक वारकरी या शब्दाचा अथे नियमाने उपास्यदेवता- 
कडे जाणारा एवढाच आहे; व दर महिन्यास, पंघरवाड्यास 
किंवा आठवड्यास आपल्या उपास्यदेवताकडे जाऊन अशी उपासना 
करणारे उपासक महाराष्ट्रात व महाराष्ट्राबाहेरही पुष्कळ आहेत. 
उदाहरणाथे, जेजुरीच्या खंडोबाच्या वारीस अथवा गुजराथमध्ये 
डाकोरनाथाच्या वारीस जाणारे पुष्कळ लोक आहेत. व्यापक 
अर्थाने या सर्वांना वारकरी_ म्हणता येईल. परंतु वारकरी या 
शब्दाला असा. विशिष्ट अथे येऊन बसला आहे कौ' वारकरी | 
म्हटला म्हणजे ' पंढरपूरचाच वारकरी ' समजला जातो मिशा | 
वारकरी शब्दाच्या उपयोगास दृष्टांतच द्यावयाचा झाला तर | 


-_ वारकरी शब्दाचा अथ ३ 
(८) 

तो * वेदांत ' या शब्दाचा देता येईल. वेदांतदशंन म्हटले म्हणजे 
मूळ अर्थाने त्यात शंकराचाय, रामानुजाचार्य, मध्वाचायं, 
वल्लभाचाय प्रभृति सवे आचार्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा समावेश होणे 
अवश्य आहे. कारण ' वेदांत ' या शब्दाचा अर्थ उपनिषदांना 
प्रमाण मानून चालणारे दशन (' वेदान्तो नाम उपनिषत्‌ प्रमाणम्‌) 
असा आहे. पण ह्या सवे आचार्यांच्या तत्त्वज्ञानात श्रीमद्‌ शंकरा- 
चाय यांच्या तत्त्वज्ञानाला असे महनीय पद प्राप्त झाले आहे की 
' वेदांत ' शब्द उच्चारला म्हणजे सामान्य मनष्य शंकराचार्यांचेच 
अद्वत तत्त्वज्ञान असे समजते सेच वारकरी या शब्दाचेहि झाले 
आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे व्यापक अर्थाने जरी वारकरी हा शब्द 
जेज्री, डाकोर, गाणगापूर इत्यादि क्षेत्रांना नियमितपणे जाणा- 
ऱयास लावता येईल तरीपण पंढरप्रच्या वारकरी पंथास महा- 
राष्ट्रामध्ये असे महतीय स्थान त्यातील होऊन गेलेल्या श्री: होऊन गेलेल्या श्रीज्ञानदेव- 
तुकारामादि संतांच्या कार्यामुळे प्राप्त झाले आहे की ' वारकरी! 
हा शब्द उच्चारला म्हणजे!सामान्य मनुष्य पंढरपूरचा वारकरी * 
असांच त्या शब्दाचा अथे घेतो व हा समज योग्यही भागा रण, 
प्रतिवर्षी पंढरपूरास जेवढी यात्रा भरते एवढी यात्रा दरवर्षी 
महाराष्ट्रात दुसरीकडे कोठेच भरत नाही. शेवटी जो यात्रेच्या 
माहितीचा तक्‍ता दिला आहे त्यावरून कळून येईल कौ पंढरपूरात 
नुसत्या आषाढीला दोन-चार लाख लोक जमतात व स॒वं वाऱ्यांना 
मिळून जवळ जवळ साडे सहा लाख लोक जमतात( विशेष विक्षेष लक्षात 
ठेवण्यासारखी गोष्ट अशी आहे को बृहन्महाराष्ट्राच्या (मराठ- 
वाडा, विदर्भ, नागपूर, मुंबई इत्यादि) सर्वे भागातून तर वारकरी 
येतातच; पण कर्नाटक, गुजराथ, मद्रास, बंगलोर, इंदूर वगेरे 
गातूनहि वारकरी येतात.>महाराष्ट्रापुरतेच बोलावयाचे तर 


ड घारकरी पंथाचा इतिहास 


कोकण सोडन दिल्यास महाराष्ट्रातील असे एकही मोठे गाव 
सापडणार नाही की ज्यात वारकरी नाही वही सर्वे पुण्याई 
ज्ञानोबातुकोबांची आहे. __> 


विििगगाुिबहु खाक 


२. माळकरी पंथ अथवा भागवत धर्म 


वारकरी पंथास ' माळकरी पंथ! अथवा ' भागवत धर्मे ' असेही 
म्हणण्याचा प्रधात आहे. या पंथास माळकरी पंथ हें नाव वार- 
कऱयांचे मुख्य बाह्य चिन्ह जी तुळशीच्या मण्यांची माळ तिज- 
वरून पडले आहे. ज्याप्रमाणे यज्ञोपवीतावाचून ब्राह्मण होणार 
नाही त्याप्रमाणे तुळशीच्या माळवाचून वारकरी होऊच शकत 
नाही. इतके महत्त्व या पंथात तुळशीची माळ गळ्यात धारण 
करणे या गोष्टीस आहे. मुद्रा लावणे, भगवी पताका धारण करणे 
इत्यादि वारकऱ्यांची बाह्य चिन्हे म्हणून सांगितली जातात. पण 
या सर्वांत पंढरपूरची नियमाने वारी करण्याइतकेच ज्या गोष्टीला 
महत्त्व आहे ती म्हणजे गळ्यात तुळशीची माळ धारण करणेही 
होय. त्याचे कारण असे आहे कौ वारकरी हा श्रीविठ्ठलाचा 
उपासक आहे व श्रीविठ्ठल म्हणज भगवान्‌ श्रीकृष्णाचे बाळस्वरूप 
आहे. याप्रमाणे वारकरी हा विठ्ठलभक्त म्हणजे कृष्णभक्‍तच 
असल्याने श्रीकृष्णास म्हणजे श्रीविठ्ठुलास प्रिय असणारी तुळशीची 
माळ यालाही प्रिय आहेव ती .तो आपल्या उपास्यदेवतावरील 
प्रेमाचे निदर्शक म्हणून धारण करतो. ही माळ तुळशीच्या 
काष्ठाच्या मण्यांची असते, तिचे १०८ मणी असतात व मध्ये 
मेरु असतो 


टे: 


माळकरी पंथ अथवा भागवत धमं ष्‌ 


गळ्यात माळ धारण करणे हा सुद्धा उपासनेच्या साधनांतील 
एक भाग आहे. शेव हे रुद्राक्षाची माळ धारण करतात. गाणपत्य 
हे पोवळ्याची माळ धारण करतात. काही शाक्त हे कवड्याची 
माळ धारण करतात. या दृष्टीने हे सर्व लोक माळकरीच आहेत. 
पण वारकरी पंथात ' गळ्यात माळ घालणे ' याला अनन्यसाधा- 
रण असे महत्त्व आहे. शेव, गाणपत्य, शाक्त हेहि माळ धारण 
करतात. पण ती जपापुरतीच. तिचे काम झाले म्हणजे ते ती 
आवडेल तर गळ्यात ठेवतात किंवा वेगळी बाहेर काढून ठेवतात. 
पण वारकरी पंथात एकदा गळ्यात माळ घातली म्हणजे ती 
केव्हाही काढता येत नाही. ती त्याच्याबरोबरच जावयाची. जर 
ती तुटली तर सांप्रदायिक वारकरी हा ती गाठून पुनः गळ्यात 
घातल्याशिवाय अन्न ग्रहूण करणार नाही. या कारणाकरिताच वर 
आम्ही तिला यज्ञोपवीताची उपमा दिली आहे. पण खरे सांगा- 
वयाचे तर यज्ञोपवीताचा दृष्टान्तही कमीच आहे कारण यज्ञोपवीत 
हे संन्यास घेऊन टाकता येते ! माळ मात्र एकदा गळ्यात घातली 
की ती धारण करणाऱ्याबरोबरच जाते. ती धारण करणारा कोण- 
त्याही आश्रमात असला तरी त्याच्याबरोबर ती राहतेच. ती 
केव्हाच काढावयाची नसते. अश्यारीतीने गळ्यात तुळशीची माळ 
घारण करणे हे वारकऱ्याचे जवळ जवळ व्यावर्तक बाह्यलक्षण 
असल्याने या पंथास ' माळकरी पंथ ! असेही म्हणतात. 
य आवी म्हणतात असे वर म्हटले 
आहे. भागवतधर्म श्रीमद्‌ शंकराचाय यांनी आपल्या 
शारीरभाष्यात (ब्र. सु. शांकरभाष्य २-२-४२-४६) ज्याचे 
खंडन केले तो भागवतधर्म हे दोन अगदी भिन्न पंथ आहे?) 


(आचायंखंडित भागवतधर्मांत ' वासुदेव, संकर्षण, प्र ब 


६ वारकरी पंथाचा इतिहास 


अनिरुद्ध ' ही चतुव्यूह कल्पना प्रमुख आहे व तो ती उलट. 
पक्षी वारकरी पंथ हा जरी भक्‍्तिप्रधान असला तरी नि:संशय 
अद्वतमतोंचाच पुरस्कर्ता आहे व त्यात व्यूहूकल्पनेचा यत्किचितहि। 


नाही. 9 


मागमूस नाही. 


€_हुद्यास * भागवत संप्रदाय ' म्हणतात याचे मुख्य कारण हा 
ह च्य 8 य आहे.या पं च्य » क । 
वष्णव संप्रदाय आहे. या पंथाचे उपास्य देवत श्रीपांड्रंग हे. 
श्रीकृष्णाचे बाळरूप आहे हे वर सांगितलेच आहे. पंढरपूरास 
दक्षिण द्वारका जे म्हण क आहे.) 
क्षण द्वारका असे जे म्हणतात तेही याचेच निदर्शक आहे. 


पावन पांड्रंगक्षिति । जे कां दक्षिणद्वारावती । 
जेथ विराजे धोविठ्ठलमुर्तो । नामे गर्जती पंढरी । ए.भा. २९-२४१ | 


च 


(हालर्क & द्वारकाधीश श्रीकृष्ण परमात्म्याचे बाळरूप हे उपास्य 
देवत असल्यामुळे हा वष्णव संप्रदाय आहे. अर्थात्‌ श्रीहरीच्या 
लीला ज्यात वर्णन केल्या आहेत तो श्रीमद्‌ व्यासकृत द्वादशस्कंधी 
भागवत ग्रंथ भगवद्गीतेप्रमाणेच वारकरी पंथास वारकरी पंथास पूज्य आहे..? 
क्स र ी 
गीता भागवत करिती श्रवण । अखंड चिंतन विठोबाचे ।॥ तु. म. ३३५७ 
भागवतातील द्वादशस्कंधापेकी एकादशस्कंध संपूर्ण व द्वितीय | 
स्कंध अध्याय ९ यावर पेठणचे श्रीएकनाथ महाराज यांच्या ओवी- 
बद्ध मराठीत टीका आहेत. त्या अनुक्रमे 'नाथभागवत ' व 
* चतुःश्‍लोकी भागवत ' या नावाने प्रसिद्ध आहेत. या दोन्ही 
ग्रंथास वारकरी प्रमाणभूत समजतात. 
शिवाय सगुणोपासना, नामस्मरण, हरिकीतंन, गरुकुपा, सर्वात्म- 
वेड किन नका यही टन . त्या 
भाव, आत्मसमपण ही एकादश स्कंध अध्याय दोनमध्ये भागवत 
श्रेठाची जी लक्षणे सांगितली आहेत त्याच भंगाने वारकर्‍याची 


वेद व वारकरी पंथ ७ 


साधना बनलेली आहे. त्याच मार्गाने वारकरी आपले इष्ट साध्य 
करून घेत असतो. म्हणून ह्यास “ भागवतधर्म ' असे म्हणतात. 

येथवर वारकरी या शब्दाचा अर्थ व वारकऱयाचे मुख्य लक्षण 
याचा विचार सांगितला. आता त्याच्या इतिहासाकडे वळू. 


३. काल - आरंभ व वाढ 


वेद व वारकरी पंथ 

( आरी पंथ हा वेदिक धर्मातर्गंत एक पंथ आहे हे आरंभी 
सां या 'मते ज्या वारकरी पंथातील सांधंनी 
हा वारकरी पॅथ स्थापला त्यांचा हा पंथ स्थापन करण्यात वेदिक 
दतत बोड जगवा अंग बक हे “बेस बंड पुकारून त्यात क्रांति घडवून आणण्याचा हेतु 
ोता>(जसे बोद्ध अथवा जेन धर्मं हे ' वेदविरुद्ध ' धम आहेत 
तसांच वारकरी पंथही आहे असे या लोकांचे मत आहे) प्रण 
वार्स्ता वास्तविक स्थिति अगदी वेगळी आहे. वारकरी पंथ हॉ. वैदिक- 
धर्माविरुद्ध बंड नसून त्याची तो एक शाखा आहे व तो मूळच्या 

धर्मास * उजळा ' देण्याकरिता. जन्मास आळा आहे?) 
(आम्ही हे जे म्हणतो त्याला या पंथातील मान्य अशा अधि- 
कारी साधृंची वचने प्रमाण म्हणून देता येतीलच. पण पुढील 
एक गोष्ट लक्षात ठेवली तरी पुरे कौ वारकरी पंथ हा एवढा 
मोठा पंथ असूनही आपल्या उत्पादकाच्या नावावर तो मोडत 
नाही. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होणारी आहे ती ही की 
रकरी पंथाने वैदिक घर्माविरूद बंड केव्हाही पुकारले नाही व 
हा पंध्र भापल्या मूळच्या स्वरूपात फारसा फरक न करता आपल न करता आपली 


टॅ वारकरी पंथाचा इतिहास 


_वाढ करणारा असा आहे. जशी एखादी फांदी मूळच्या | 


गढ ण दी नसतो. वारकरी पंथाचीहि थोडी तशीच स्थिति झालेली 
आहे.त्या पंथातील संतांनी वेदाचे प्रामाण्य मान्य केले व आपण 
जी त गोतात शिकवतो ती वेदिक शिकवणूक आहेव जो 
वेदशास्त्रादिकांना प्रमाण मानत नाही तो पाखंडी आहे असे 
ठिकठिकाणी सांगित सांगितले आहे याविषयींची त्यांची काही प्रमाणे 
पुढे देतो :- 


याकारणें पे बापा । जया आथी आपलो कृपा । 
तेणें वेदांचिया निरोपा । भान न कोजे ।। ज्ञाने. १६-४५५ 


पे अहितापासुनि काढितो । हित देउनी वाढविती । 
नाहीं ध्रुतोपरोती । माउली जगा । ज्ञाने. १६-४६२ 


1 "1 ळ 
नात्तिका द्यावया तोंड । वेदांचे गाढे बंड । 
तें देखोनि पाषांड । आनचि वाजे ॥ ज्ञाने. १३-१९ 


५ ५) 


छळ 
वेदमार्गे मुनि गेले त्याचि मागे चालिलों । 
न कळेचि विषयभंधा म्हणोनि उघड बोलिलों । 
चालतां धनुधंरा तरंगाकारी हारपलों । 
ज्ञानदेवो निवृत्तोचा देत सवे निरसलों ॥ ज्ञा. म. ७४६ 


आम्ही वंकुठवासी । आलों यांचि कारणासी । 

बोलिले अ क्रषी । साच भावें वर्ताया 1।१1। 

झाडू संतांचे मारग । आढरानीं भरलें जग । 

उन्छिष्टाचा भाग । शेष उरला तो सेवं ॥२॥ तु. म. ३५१९ 


च 


र अथवा श्रीज्ञानदेवांच्या पूवींचा काल ९ 


उजळावया आलों वाटा । खरा खोटा निवाडा ॥ तु. म. ४१७७ 


वाचा बोलों वेदनीती । करू संतीं केलें तें ॥ तु. म. ९४९ 


सातेचि जो थाने फाडी । तंया जोडी कोण ते ।।१।॥ 
वेदां निदो तो चांडाळ । भ्रष्ट सुतकिया खळ ।॥२॥ तु. म. २८० 


छळ 0 च 


वेदज्ञास्त्र नाहीं पुराण प्रमाण । तयाचे वदन नावलोका ॥ तु. म. २७७७ 


तात्पये, वेदिक धर्मास उजळा देणाराच हा पंथ असल्याने 
याचा आरंभ केव्हा झाला हे शोधण्याकडे कोणाचेच लक्ष वेधले 
नाही व आज अशी स्थिति आहे की या पंथाचा आरंभ अमक्या 
शकापासून झाला असे निठिचित सांगता येत नाही. यावरून 
एवढेच सिद्ध होते की हा पंथ मूळ वेदास चिकटून राहणारा व 
वराच पुरातन अतला पाहिजे. 

वारकरी पंथाचा इतिहास सांगतांना सोयीकरिता त्याचे खालील 
भाग पाडल्यास तत्संबंधी विचार करण्यास सोपे जाणार आहे. 


(१) आरंभाचा अथवा श्रीज्ञानदेवांच्या पूर्वीचा काल. 
(२) श्रीज्ञानदेव व नामदेव यांचा काल. 
' (३) श्रीभानुदास व एकनाथ यांचा काल. 
(४) श्रीतुकोबा व निळोबा यांचा काल. 
(५) तदनंतरचा तीनशे वर्षांचा काल. 


१. आरंभाचा अथवा श्रीज्ञानदेवांच्या पूर्वीचा काल 


या पंथाची सुस्पष्ट अशी माहिती श्रीज्ञानदेवांच्या कालानंतरची 
मिळते. तत्पूर्वीचा म्हणजे आरंभीच्या काळाचा इतिहास निरिचत- 


५२७... 3 1 
| गै ४०-५५ ७७७६0. 0 5)». 


१० वारकरी पंथाचा इतिहास 


पणे सांगता येईल अशी सामुग्री अजूनही हाती आलेली नाही. तो 
इतिहास निड्चित करण्याकरिता पुढील गोष्टींचा निर्णय होणे 
अवश्य आहे- 


(अ) वारकरी पंथाचे उपास्य देवत जी पांड्रंगमूति हिचा 
काल. 


(आ) ज्या पुंडलीक भक्‍ताकरिता श्रीपांड्रंग आले त्याचा 
काल. 
(इ) व ज्या पंढरपूर क्षेत्रात श्रीपांड्रंग पुंडलीकाकरिता 
विटेवर येऊन उभे राहिले त्या क्षेत्राचा इतिहास. 
येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवणे अवश्य आहेकी या सर्व 
गोष्टीसंबंधाने जरी निशचिन माहिती मिळाली तरीसुद्धा वारकरी 
पंथाचा उगम केव्हा झाला हे निश्‍चित ठरवता येईलच असे नाही. 
कारण, विठ्ठुलभक्ति आणि वारकरी पंथ ह्या दोन गोष्टी 
एकच नाहीत. वारकरी हा विठ्ठलाचा भक्‍त असतो हे खरे, पण 
प्रत्येक विठ्ठलभक्त हा वारकरी असेलच असे नाही. याविषयी 
अधिक चर्चा श्रीपांड्रंगमूर्तीच्या कालनिणंयाच्या चर्चच्यावेळी करू. 


येथे एवढे सांगणे अवशय आहे की गॅझिटियर ऑफ दि बॉम्ब 
प्रेसिडेन्सी, व्हॉल्यूम्‌ २०, सोलापूर, पृष्ठ ४७१ वर जी माहिती 
पंढरपुर व वारकरी या संबंधाने प्रसिद्धी झाली आहे तीत 'या 
पंथास तेराव्या शतकाच्या शवटी होऊन गेलेले जे श्रीज्ञानदेव 
यांनी आरंभ केला ' असे जे विधान केले आहे ते चुकीचे आहे. 
कदाचित्‌ हे विधान तुकाराम महाराजांचा म्हणून जो पुढील 
अभंग प्रसिद्ध आहे त्यावरून केलेले असल. 

संतकृपा झालो । इमारत फळा आलो ॥ १ ॥ 


आरंभाचा अथवा श्रीज्ञानदेवांच्या पूर्वीचा काल ११ 


ज्ञानदेवे रचिला पाया । रचियेलें देवालया ।॥।२॥ 

नामा तयाचा किकर । तेणें केला हा विस्तार ।॥।३॥ 

जनादन एकनाथ । ध्वज उभारिला भागवत ।॥४॥। 

भजन करा सावकाश । तुका झालासे कळस ॥५॥ तु. म. ४१९८ 


वास्तविक वरील अभंग बहिणाबाईचा आहे. या अभंगांत तिने 
वारकरी पंथरूपी मंदिराच्या वाढीचा इतिहास फारच सृंदररीतीने 
वर्णन केला आहे. परंतु त्यातील ' रचिला पाया ' याचा अर्थ 
श्रीज्ञाबेवांनीच या पंथाचा आरंभ केला असा नव्हे. श्रीतुकाराम 
महाराज यांनी श्रीज्ञानदेवांची योग्यता व काये ही ज्या अभंगात 
सांगितली आहेत त्यात ते म्हणतात :- 


जयानें घातली मुक्‍तीचो गवांदी । मेळविली मांदो बेष्णवांची ।। तु.म.३८४१ 


या कडव्यात तुकाराम महाराज ज्ञानदेवांनी वेष्णवांची संघटना 
केली असे म्हणतात आणि हेच वस्तुस्थितीस धरून आहे. श्री 
ज्ञानदेव यांच्या कालाच्याही पूर्वी वारकरी भक्त होते व पंढरपूर 
क्षेत्रात मोठी यात्रा भरत होती हे नामदेवरायांनी दिलेल्या त्यांच्या 
वडिलांच्या हकीकतीवरून स्पष्ट होणार आहे. नामदेवराय म्हण- 
तात की विठ्ठलपंत व रुक्मिणी यांचा विवाह झाल्यावर त्या वधु- 
वरांस आपल्या कुलदेवताच्या पाया पडण्यास म्हणून शिदोपंतांनी 
पंढरपूरास नेले. त्यावेळेस तेथे मोठी यात्रा भरलेली होती. 

कुळदेवस्मरण म्हणती सावधान । उभयतांचे मन पांड्रगीं ।। 

झाले पाणिग्रहण विधीसी अपंण । वंदिले चरण शिदोपंतों ।। 

पंढरिये क्षेत्रा मिळालीसे यात्रा । आले पंढरपुरा भक्‍तराज ।। 

गरुडटके पताका मृदंग वाजती । वष्णव गर्जती जयजयक्कारे ।। 

गरुडपारी उभे दाटो वंष्णवांची । उपमा बकुठोचो पंढरोये ।॥। 

राउळा भोतरी प्रवेशली दोघे । वेखियले उभे पांड्रंग ।। 


१२ वारकरी पंथाचा इतिहास 


काया वाचा मनो पारुषले नयनीं । मस्तक चरणीं ठेवियेला ।। 
विद्ठलासी ध्यान रामकृष्णमाळा । हृदयीं जिव्हाळा श्रीमूर्तो राया ।। 
ता.म. ८८ | 
लग्न झाल्यानंतरही विठ्ठलपंत हे पंढरपूरची आषाढी काति- 
कोची वारी करीत असत असा नामदेवरायांनी आपल्या अभंगांत 
उल्लेख केलेला आहे. 
नित्य हरिकथा नामसंकोतन । संतांचे दरषन सबं काळ ।। 
पंढरीची वारी आषाढी कातिकी । विठ्ठल एकाएको सुखरूप ॥ ना. म. ९५ 
* पूर्वी अनंत भक्‍त झाले । पुढेही भविष्य बोलले ।॥ ! वगेरे 
सांगूनही नामदेवांनी आपल्या अभंगात या पंथाची पुरातनता 
दाखविली आहे. त्यावरून ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पूर्वीही पंढर- 
पुरास वारकरी भक्‍त जमत असत हे उघड आहे. 


वारकरी पंथ हा नामदेवरायांच्या पूर्वीही होता ही कल्पना 
दृढ करणारा नवीन पुरावा पुढे आला आहे. साघना साप्ताहि- 
काच्या २५ ऑगस्ट १९५६ च्या अंकात श्री. पांडुरंग देसाई यांनी 
वारकरी पंथाची प्राचीनता त्यांना धारवाडजवळ हेब्बळी गावी 
सापडलेल्या इ. स. १२४८ (शके ११७०) मधील शिलालेखावरून 
चांगली सिद्ध केली आहे. हा शिलालेंख कानडी आहे व देवगिरीच्या 
कृष्णराजाचा आहे. यातील दोन कानडी ओळीचे मराठी भाषांतर 
असे आहे, “ श्रीपंडरंगेच्या श्रीविठ्ठलदेवाच्या वारीच्या श्रीहरिदिनी 
धर्म चालावा म्हणून कलुवर सिंगगावुंडाने एक वृत्ति दिली. ! 

हा नवीन संशोधिला गेलेला शिलालेख विठ्ठुलभकक्‍्तीच्या इति- 
हासाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. वारीचा संप्रदाय बाराव्या 
शतकाइतका तरी प्राचीन आहे असे आज निश्‍चित दिसते. 


श्रीपांडूरंगमूर्तीचा काल १३२ 


श्रीज्ञानेवांनी या विखुरलेल्या वारकरी भक्तांची आपल्या 
सामर्थ्याने संघटना केली आणि श्रीज्ञानेवी लिहून या पंथास 
सुव्यवस्थितता आणली. अज्यारीतीने या पंथाची संघटना करण्याचा 
हा पहिलाच प्रयत्न होता व म्हणूनच बहिणाबाईने ' ज्ञानदेवे 
रचिला पाया ' असे म्हटले असावे. तात्पर्य, हा पंथ श्रीज्ञानदेव- 
नामदेव यांच्या पूर्वी होता एवढीच गोष्ट आतापर्यंत निश्‍चित 
झाली आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. 

(अ) श्री पांड्रंगमूर्तोचा काल :- वारकरी पंथातील प्रमुख 
गोष्ट म्हणजे श्री पंढरीनाथाची वारी ही होय. अर्थात्‌ श्रीपंढरी- 
नाथाच्या मूर्तीचा इतिहास जसा मिळेल त्यावर वारकरी पंथाच्या 
मूळाचा इतिहास बराचसा अवलंबून आहे. पण हा इतिहास पुंड- 
लीकाच्या कालावरही अवलंबून आहे. कारण, नरसिह अवतार जसा 
श्रीप्रल्हादाकरिता, तसाच हा श्रीविठ्ठठळ अवतार पितृसेवक जो 
पुंडलीक याजकरिता आहे. भगवान्‌ श्रीकृष्ण हे पुंडलीकाच्या सेवेने 
संतुष्ट होऊन त्याजकरिता पंढरीस आले व विटेवर उभे राहिले 
ही गोष्ट सकल संतास मान्य आहे. 

देव पंढरपूरास वेकुंठातून, गोकुळातून का द्वारकेहून आले 
याबाबत वेगवेगळी प्रमाणे सांपडतील. पण ते पुंडलीकाकरिता 
पंढरीस आले ही गोष्ट सवें संतांनो सारखीच सांगितली आहे :- 


उदार चक्रवर्ती । वेकुंठोचा भूपति। 
पुंडलीकाचिया प्रीती । विदे उभा राहिला ॥ तु. म. २०१ 


५ ४] >) 
वैकुठोचा देव आणिला भूतळा । धन्य तो आगळा पुंडलीक ।। तु म.३०४ 
५ ख "| 


पुंडलोकाच्या भावार्था । गोकुळींहुनी जाला येता । 
निजम्रेमभक्‍तो भक्तां | घ्या आतां म्हणतसे ॥ ज्ञा, म. १८४ 


रड वारकरी पंथाचा इतिहास 
द्वारकेचें केणे आलें याचि ठाया । पुढें भक्‍तराया चोजवीत ।। तु. म. ३६६ | 
त्याचप्रमाणे देव पंढरपुरास रुक्मिणीसहित आले, गाई गोपाळ | 
घेऊन आले का एकटे उघडे आले यात भेद असेल, परंतु ते | 
'पुंडलीकाकरिता पंढरीस आले हे निश्‍चित. | 


युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा । वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ।॥ 
पुंडलीका भेटी परब्रह्म आलें गा। चरणीं वाहे भोमा उद्धरी जगा ।। 


ना. म. ३६६ | 
नागर गोडे बाळरूप । तें स्वरूप काळोचें ।। १।। प 
गाई गोपाळांच्या संगें । आले लागे पुंडलीका ।। २॥ तु. म. ३०२ 
नेणो विठो मागं चुकले । उघडे पंढरपुरा आले । 
भक्तें पुंडलोकें देखिले । उभे केलें विटेवरी । ज्ञा. म. ८९ 


शिवाय वारकर्‍यांची क्लांति -पुंडलीकवरदा हरि विठ्ठल, जिची 
उद्घोषणा भजनात व कोतंनात करतात ती-पुंडलीकाकरिता देव 
आले हेच दाखवते. गॅझिटिअरमधोल माहिती देणाऱ्या लेखकाने 
या घोषणेचा अर्थ हे पुंडलीका, वर दे हरि विठ्ठल ' असा केला 
आह. हा अथं कोणाहि वारकऱ्यास मान्य नाही. वास्तविक हिचा 
अथे ' पुंडलीकाला वर देणार्‍या हे हरि विठ्ठला ! ' असा संबोघन- 
स्वरूपाचा आहे. 


वारकरी पंथाचा इतिहास हा वारकऱ्यांचे उपास्य देवत ज 
'श्रीपांड्रंग' त्याच्या मूर्तीच्या इतिहासाशी निगडित असावा हे अगदी 
स्वाभाविक आहे. कारण, वारकऱ्यांची उपासना अथवा साधना 
श्रीपांड्रंगाभोवती केंद्रीभूत झालेली आहे.परंतु यामुळे सामान्य मनुष्य 
वारकरी पंथाचा इतिहास व मूर्तीचा इतिहास यांचा जो संबंध 
मनाने जोडील तितका संबंध दोहोंचा नाही, ही अत्यंत महत्त्वाची 


| 
र 
टर 
न 
र 
| 
| 


श्रीपांड्रंगमूर्तीचा काल १५ 


गोष्ट वारकरी पंथाचा इतिहास बघतांना लक्षात ठेवणे अवश्य 
आहे. कारण, विठठुलभक्ति वारकरी साधना ह्या दोन्ही गोष्टी 
एक नव्हेत. वारकरी हा विठ्ठलभक्त असतो पण प्रत्येक विठुठुलभक्‍्त 
वारकरी असेलच असे नव्हे. उदाहरणाथ, मध्व सांप्रदायातील 
मंडळी ही विठ्ठलभक्त आहेत म्हणून ती वारकरी असतीलच असे 
म्हणता येणार नाही. शिवाय वारकरी पंथाचा इतिहास हा श्रीपांडु- 
रंगमूर्तीभोवती केंद्रित झाला आहे ही गोष्ट खरी आहे, पणतो त्या 
मूर्तीच्या वारकरी पंथातील पुढारी साधंच्या ज्या कल्पना आहेत 
त्या कल्पनाभोवती केंद्रीभूत आहे, नुसत्या ज्या पार्थीव घटकावयाची 
ती मूति बनली आहे त्या घटकावयाच्या इतिहासाभोवती नव्हे. 

हे सांगण्याचे कारण असे आहे की हल्ली संशोधक नवीन नवीन 
शोध काढू लागले आहेत. मूर्तीबाबत नि:संदिग्ध असा शोध फारच 
थोडा लागलेला दिसतो. पण कोणी म्हणतात कौ आजचीर्मात ही 
शंकराचार्यांच्या वेळची नाही, कोणीतर म्हणतात की ही ज्ञानोबा 
तुकोबांच्या वेळचीही नाही ! या मतांचा थोडाबहुत विचार योग्य 
प्रसंगी करू. पण या सर्वांचा सविस्तर विचार प्रस्तुतच्या प्रसंगी 
करणे अशक्‍य आहे. कारण तो एक स्वतंत्र ग्रंथच होईल. शिवाय, 
या चर्चेसाठी वारकरी पंथाच्या इतिहासाच्या लेखात फार जागा 
अडवण्याचे कारण नाही. कारण, वर म्हटल्याप्रमाणे हा मूर्तीचा 
इतिहास नव्हे, हा वारकऱ्यांचा इतिहास आहे व तेवढ्यापुरताच 
या मूर्तीबाबत जे प्रश्‍न उत्पन्न केले गेळे आहेंत त्यांचा विचार 
मांडणार आहोत. | 

प्रथमतः श्रीपांडुरंगमूर्तीसंबंधी जो उपलब्ध पुरावा आहे त्याचा 
विचार करू. त्याचे चार भाग करता येतील :- (१) पोराणिक 
(२) अभंगीय (३) शिलालेखीय व (४) इतर. 


१६ वारकरी पंथाचा इतिहास 


(१) पोराणिक- श्रीपांड्रंग कथा ही पद्मपुराणात आहे. 
परंतु तेथे या मूर्तीचा काल ठरविण्यास उपयोगी पडेल अशो 
माहिती मिळण्यासारखी नाही. 

(२) अभंगीय- अभंगांत जो पुरावा आहे तो पुढीलप्रमाणे :- 
(अ) युगे अठ्ठाबोस विटेवरी उभा । वामांगी रख्‌माई दिसे दिव्य शोता 


ना.म. २२६६ 
“| 0 9 
(आ) हें नव्हें आजिकालोचे । य॒ग अठठावोसाचें॥ ज्ञा. म. ९० 
0० ४ 


११ 


(इ) यृगें झालों अठ्ठावीस । अजुनी न म्हणसी बैस ॥ तु. म. ३१६ 


या अभंगांच्या पुराव्यावरून संतांच्या मते देव विटेवर 
अठ्ठावीस युगे उभे आहेत एवढंच ठरते. 


नामदेवराय यांच्या आरतीत ' युगे अठठावीसाच्या ' ऐवजी ' उगे 
अठ्ठावीस ' असाही पाठ ताकिक दृष्टीस पटेल असा या आरतीचा 
_ अथे लागावा म्हणून सुचविण्यात येतो. पण यात त्या आरतीचे 


एक तर सवे स्वारस्य नाहीसे होते व दुसरे कोणताही वारकरी 


* उगे अठ्ठावीस ' असे म्हणताना आढळून येत नाही. अर्थात्‌ ' उगे 
अठ्ठावीस ' असा पाठ घेऊन चार वेद, सहा शास्त्रे, अठरा पुराणे 


ही ज्याच्याविषयी उगी आहेत असा अथं करणे हे केवळ बुद्धीचे 


कौशल्य दाखवील एवढेच. ' य॒गे अठ्ठावीस ' हा शब्द अष्टविशतितमे 
य॒गे- अठ्‌्ठाविसाव्या युगी- अशा अर्थाने वापरलेला असण्याचा 
संभव आहे «पंचांगाच्या प्रारंभी जी माहिती दिलेलो असते तीवरून 
आपल्याकडील कालगणनेप्रमाण हे वेवस्वत मनचे अठठाविसावे 
महायुग चालू आहे.) आहे>अर्थात ' य॒गे ' याचा अथे ' युगो ' (युर गांत) 


असा केल्यास वारकरी श्रद्धेस योग्य असा या आरतीचाही अथं 


श्रीपांड्रंगमूर्तीचा काल १७ 


लागणे हे शक्‍य कोटीत येणार आहे. तात्पर्य, या अभंगीय पुराव्या- 
वरून ' जुनाट युगादीचें नाणें । बहुता काळाचें ठेवणें । हे जे 
श्रीतुकारामबुवांनी म्हटले आहे त्यापेक्षा जास्त काही माहिती 
मिळत नाही. 

ही पांड्रंगाची जी आरती आहे व तसेच श्रीपांडरंगमर्तीचे 
वणन करणारे जे साधंचे अभंग आहेत त्यावरून अलिकडचे संशोधक 
नवीन नवीन इतिहास तयार करीत आहेत. त्या सर्वे नवीन मतांचा 
विचार करणे स्थलाभावी अशक्‍य आहे. नमुन्याकरता म्हणून 
त्यातील एकाचा विचार केला म्हणजे असल्या अनुमानांना काय 
महत्त्व द्यावयाचे ते सूज्ञ वाचकच ठरवू शकतील. नामदेवांच्या 
आरतीत श्रीपांड्रंगाचे पुढीलप्रमाणे वणन आहे :- 


य्॒गे अठ्ठावीस विटेवरी उभा । वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ।। 
ना. म. २३६६ 


आपण जर आता पंढरपुरात देवळात गेलो तर आपणास असे 
आढळून येईल को श्रीविठ्ठल हे एकटेच उभ आहेत. श्रीरुख्मिणीचे 
म्हणजे श्रीरखुमाईचे मंदिर देवाच्यापासून दूर मागे स्वतंत्र आहे. 
तेव्हा यावरून एका प्रसिद्ध संशोधकाने असे अनुमान काढले कौ 
ही आरती ज्यावेळी नामदेवांनी केली त्यावेळी हल्लीचे देऊळ 
नव्हते व ही मूति नव्हती ! 

येथे विचार करण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की साधुकवि 
ज्यावेळी आरत्या तयार करतात त्यावेळी ते प्रत्यक्ष कातड्याच्या 
डोळ्यांना दिसणाऱ्या गोष्टी लिहितात का त्यांना त्या स्वरूपाच्या 
आवडणाऱ्या - वाटणाऱ्या गोष्टी लिहितात ? या आरत्यांचा 


> 


...रे 


शट वारकरी पंथाचा इतिहास 


शब्दशः अर्थ केला तर पंचाईत होईल ! कारणया आरतीतच पुढे असे 
म्हटले आहे कौ, चरणीं वाहू भीमा । ! देवाच्या पायाजवळ भोमा 
वाहते. याचा असा अर्थ का करावयाचा की पूर्वी भीमेचा ओघ 
देवाच्या पायाजवळून होता व आता तो बदलला ? अथवा पंंड- 
लोकाच्या समाधीप्रमाणे देव नामदेवांच्या वेळी वाळवंटात होते? 
याच्यापुढे वर्णन करतांना नामदेवराय लिहितात :- 

तुळसोमाळा गळा कर ठेवूनि कटीं | कांसे पितांबर कस्तुरी लल्लाटी । 

दैव सुरवर नित्य येती भेटो ।... ना. म. २३६६ 

हे वर्णन प्रत्यक्षात दिसणाऱ्या मूर्तीचे धरून याच्यावरून काय 
अनमान काढावयाचे ? र 


खरे असे आहे की आरतीत अथवा कित्येक अभंगातसुद्धा जे 
वर्णन आढळते ते भक्‍त देवाची जी मनोमय कल्पना करतो अथवा 
त्याचा जो अध्यात्मिक अनुभव असतो त्याचे असते. प्रत्यक्ष कात- 
ड्याच्या डोळ्याने दिसणार्‍या मूर्तीशी ते जुळतेच असे नाही. 
उदाहरणाथे, श्रीपांड्रंगमूतीचे वर्णन करणारे तुकाराम महा- 
राजांचे पुढील दोन अभंग पाहा :- | 


राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा । रविशशिकळा लोपल्या ॥१॥ ' 

कस्तुरी मळवट चंदनाची उटी । रुळे माळ कंठीं वेजयंती ।। २ ।। 

मुगुट कुंडलें श्रीमुख शोभले । सुखाचे ओतिलें सकळही ॥ ३॥ 

कांसे सोनसळा पांघरे पाटोळा । घननीळ सांवळा बाइयांनो ॥॥ ४॥ | 

सकळहो तुम्ही व्हा गे एकीसवा । तुका म्हणे जीवा धीर नाहीं ॥ ५. 
तु. म. २ | 


ि ठु 0 


भोमातीरीं एक वसविले नगर । त्याचें नाव पंढरपुर रे । 
तेथोल मोकासी चार भुजा त्यासी । बाइला सोळा हजार रे॥ तु. म. २(१. 


श्रीपांड्रंगमूर्तीचा काल १९ 


आपण या वणंनावरून जर असे ठरवू लागलो की ज्याअर्थी 
या वणंनाशी सध्याची मूति जुळत नाही त्याअर्थी आताची मूर्ति 
तुकोबांच्या वेळी नव्हती तर हे अनुमान चुकीचे ठरेल! पण 
असेही अन्‌मान एका संशोधकाने काढले आहे ! 

हे सवे सांगण्याचा हेतु असा को संशोधन करतांना या संतांच्या 
लिखाणाचा संप्रदायशुद्ध विचार करावा व मग त्यावर आपली 
अनुमाने वसवावीत. तसे केले नाही तर त्यांच्या शब्दावरून 
काढलेली अनुमाने चुकीची ठरतील. 

आतापर्यंत या मूर्तीसंबंधी जे सांगितले त्याचा अथ एवढाच 
की श्रीज्ञानदेव, नामदेव, ही मूति फार पुरातन आहे असे समजत 
होते व श्रीज्ञानदेव, नामदेव यांच्या पूर्वीही पंढरपूरास यात्रा जमत 
होती. त्यांच्पावेळी दोन वेळा यात्रा भरत होती असे दिसते. 
नामदेवराय म्हणतात:- 
आषाढी कातिको विसरू नका मज । सांगतसे गुज पांड्रंग । ता. म. १८०३ 

कालाच्या बाबतीत आपणास याहिपेक्षा थोडे मागे निश्‍चित- 
रीतीने जाता येईल. आद्य शंकराचाय यांचे 

महायोगपोठे तटे भोमरथ्या वरं पुण्डरोकाय दात मुनोंद्रे: । 
ससागत्य तिष्ठत्तमानंदकंदं परत्रह्मालिंगं भजे पांड्रंगम्‌ !! !।। 

हा श्‍लोक ज्याचा आरंभ आहे असे एक पांड्रंगाष्टक प्रसिद्ध 
आहे. या अष्टकावरून श्रीमदाचाये यांच्या कालीही श्रीपांड्रंग 
देवत प्रसिद्ध होते ही गोष्ट सिद्ध होते. श्रीमदाचाय यांचा काल 
साधारणतः आठवे शतक असे ठरवितात. तेव्हा तत्पूर्वी म्हणजे 
शकाच्या सुरुवातीपासुनच या देवताची चांगलीच प्रसिद्धी असावी 
असे उघड होणार आहे. कित्येकांच्या मते हे अष्टक आद्य शंकरा- 


डळ वारकरी पंथाचा इतिहास 


चार्याचे आहे किवा नाही याबद्दल संशय आहे. पण हे अष्टक 
आद्य शंकराचाय यांचे असले पाहिजे. कारण, श्रीमद्‌ आद्य शंकरा- 
चार्य यांच्या ग्रंथांचे संशोधन करून शंगरी मठातर्फे वाणीविलास 
छापखान्यात त्यांच्या ग्रंथाची जी प्रत प्रसिद्ध झाली आहे तीत 
विभाग १८ पान ३६ वर या अष्टकाचा समावेश करण्यात 
आलेला आहे. 

(३) शिलालेखीय-आता तिसर्‍या तर्‍हेच्या पुराव्याकडे वळू. 


या वावतीत तीन पुरावे भरभक्कम आहेत. एक श्रीपांड्रंगाच्या. 


मंदिरातील चोऱ्यांशीचा शिलालेख शके ११९५ मधील, दुसरा 
त्यातील सोळखांबीस जातांना वरच्या वाजूस असलेल्या शिळेवरील 
संस्कृत शिलालेख शके ११५९ मधील व तिसरा श्रीक्षेत्र आळंदी 
येथील हरिहरेंद्रस्वामींच्या मठात सापडलेल्या कोणा कृष्णस्वामींच्या 
समाधीवरील डाके ११३१ मधोल चंत्र वद्य १० भोम वासरचा. 
या तिहींची चर्चा राजवाडे, पांगारकर वगेरेंनी केलेली आहे. तुर्त 
आम्हास येथे शेवटच्या लेखाचा विचार करणे आहे. कारण तो 
सर्वात जुना आहे. तत्संबंधी लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट अश्ली की 
ज्या कृष्णस्वामीच्या समाधीवर हा शक सापडतो तीवर श्रीविठ्ठुल- 
रुख्मिणीच्या मूति आहेंत व ही समाधि पंढरपुरातील नसून 
श्रीक्षेत्र आळंदी येथील श्रीज्ञानदेव यांच्या जन्माच्या पूर्वी साठ 


वर्षापूर्वीची आहे. अर्थात्‌ यावरून इतके निठ्चित होते की | 


श्रीविठ्ठुलरुख्मिणी हे देवत श्रीज्ञानदेव यांच्या कालाच्या पूर्वी 
चार-पाचशे वर्षे चांगलेच प्रसिद्ध असावे व श्रीमदाचार्यांनी यावर 
अष्टक केले ही गोष्ट याजवरोबर विचारात घेतल्यास हे देवत 
शालीवाहन शकाच्या आरंभीच दोन तीन शतकांपासून भर- 
भराटीत असावे असे निश्‍चित मानण्यास हरकत नाही. 


श्रीपांड्रंगमूर्तीचा काल २१ 


(४) इतर- आता राहिला चोथ्या प्रकारचा पुरावा. आता- 
पर्यंत आम्ही ज्याचा उल्लेख केला नाही व ज्यास चोथ्या नंबरच्या 
पुराव्यात घातले याचे कारण इतिहासज्ञांच्या कसोटीने जो अजून 
तावून सुलाखून उतरला नाही असा ' माल्तारण ' नामक ग्रंथाचा 
पुरावा. याची विश्वसनीयता ठरल्यास .श्रीपांड्रंगमूर्तीचा शाली- 
वाहन शके ४-५ पासून इतिहास सापडतो असे सिद्ध होईल. 
मालू्तारण हा ग्रंथ मालू नावाच्या इसमाने लिहिला. तो जातीचा 
सोनार होता. या ग्रंथाचे ३२ अध्याय आहेत. माल्तारण ग्रंथातील 
उतारा लागपुरता पुढे देत आहोत :- 

“ विक्रम राजाने शालीवाहनास मारण्याचा विचार केला व 
मोठे लष्कर घेऊन त्याच्यावर हल्ला केला. शालिवाहन व त्याचा 
प्रधान रामचंद्रपंत सोनार हे फिकोरीत पडले. तोच अकस्मात्‌ चार 
कोळी सरदार दहा हजार संन्यानिशी त्यास येऊन मिळाले. त्यांची 
नावे - (१) सावजी व।॥ दरभाजी आघटराव, (२) कामाजी व॥ 
दामाजी नेहतराव, (३) देवजी व॥ केरुजी अभंगरावव (४) नाभाजी 
व॥ सकु परचंडराव. या चार सरदारांनी मोठा पराक्रम केला व 
रामचंद्रपंतास जय मिळाला. त्याने प्रसन्न होऊन त्यांस चार दिशेस 
स्थापन केले व त्याबद्दल सनदा करून दिल्या. नंतर राजा 
विक्रम यास सवे देव सांगतात की तुमचा शक संपला आहे, आता 
शालीवाहन शक सुरू होणार आहे. विक्रमाने ते कबूल केले, सर्वे 
वस्त्रेशालीवाहनाच्या स्वाधीन केली व आपण स्वस्थ बसले. प्रथम- 
नाम संवत्सरे चेत्र शु॥ १ रोज रविवार. पुढे दिडीरवनात वस्ती 
तीन योजने केली. दिडीरवनांतील झाडे तोडून वस्ती केली. मल्ल- 
कार्जुंनाचे देऊळ, पांड्‌रंगाचे देऊळ, मध्यभाग वोवरी व चोहों बाजूस 
दरवाजे, एक लाख रुपये महाद्वार पुंडलीक राया वस्तीकरून पांडु- 


२२ वारकरी पंथाचा इतिहास 


रंगनगरी-पंढरपूर-स्थापना केली. पांडुरंग प्रसन्न होऊन रामचंद्र 
पंतास भेट दिली. महाद्वारापासून मारुतीपर्यंत वस्ती अपण केली 
व चार कोळी सरदारांस पांड्रंगाचे भोवती वस्ती करून दिली. 


झालीवाहन राजाने सर्वे मालकी रामचंद्रपंतास दिली. रामचंद्र. 


पंताने प्रत्येक कोळी सरदारास एक हजार याप्रमाणे सन्य, पुंडलीक, 
विठ्ठल, मल्लकार्जुन, काळभैरव वगंरे देवतांची उत्पन्ने वंशपरंपरा 
करून दिली. याप्रमाणे शालीवाहनाने सही शिक्यानिशी बक्षिसपत्र 
करून दिली. शके पाच अक्षरी सुंदरनामसंवत्सरे चंत्र शु ७ 
रविवार. देशमुख देशपांडे पाटील पटवारी ४८ चाहूर जमीन 
इनाम करून दिली आहे. ” 


हा समग्र ग्रंथ शुद्ध नाही व त्याची लेखी प्रत आम्हास पाहण्यास 
मिळाली नाही. त्याच्या छापील प्रतीवरून हा उतारा दिला आहे. 
ह्या ग्रंथाची विश्वसनीयता ठरल्यास श्रीपांडुरंगासंबंधाने ऐति- 
हासिक माहिती बरीच जुनी मिळते असे सिद्ध होईल. 

श्री .पांड्रंगमूर्तीच्या कालनि्णयाच्या बाबतच्या पुराव्याची 
चर्चा पुरी करण्यापूर्वी त्या मूर्तीसंबंघी जे दोन तीन महत्त्वाचे 
समज चर्चिले जात आहेत त्यांचा विचार करणे अवश्य आहे. 
हे समज इतके महत्त्वाचे आहेत की त्यांचे निणेय जर योग्य 
लागले नाहीत तर वारकरीसमाजांतील बहुत लोकांच्या श्रद्धे 
धक्का बसण्याचा संभव आहं. म्हणून थोडी का होईना त्यांची 
चर्चा करून तत्संबंधी काय निर्णय मांडता येतो ते पाहणे शक्‍य 
आहे. 

यापैकी पहिला समज असा को ही मूर्ति जेनांची आहे, दुसरा, 
ही मूति कर्नाटकी आहे व तिसरा व ' मूले कुठार: ' स्वरूपाचा 


श्रीपांड्रंगमूतींचा काल २२ 


म्हणजे पंढरपूरच्या देवळात असणारी आजचीममूति ही शंकराचाये, 
ज्ञानोबा यांच्यावेळची तर नव्हेच, पण ही तुकोबांच्या वेळचीही 
नाही. या प्रत्येकाचा थोडक्या थोडक्यात विचार करू. 

(१) श्रीपांड्रंगमाति जेनांची- कित्येकांच्या मते ही मूति 
जैनांची आहे. रघुनाथ भास्कर गोडबोले यांनी छापून प्रसिद्ध 
केलेल्या भरतखंडाच्या अर्वाचीन कोशात पृंडलीकासंबंधी माहिती 
देताना ही पांडुरंगर्मात जेन आपली समजतात असे मानण्यास 
त्यांच्याजवळ असलेले लोक पुराव्यादाखल दिले आहेत. 

नेमिनाथस्य या मतिस्त्रिपु लोकेष्‌ विस्तुता । 

दो हस्तो ७टिपर्याये स्यापयित्वा महात्मन: ।। 
मूतिस्तिष्ठति सा सम्यक जंनेद्रेणच पूजिता । 
्ञआहिसा परमं घमं स्यापयामास बेस च ।। 
युगस्तु मनुजाक्षीणि बिप्रभूमिशचवासके । 

मेलने धमंराजस्य शकस्यच गतावधि: ।। 

आषाढे शुक्लपक्षे तु एकादश्यां महातिथो । 
बुधच स्थापयामास बिरोधकृति बस्सरे ।। जेनग्रंथ 

हे श्‍लोक देऊन गोडबोले यांनी लगेच असे म्हटले आहे की या 
वरील इलोकातील गोष्टी सिद्ध होण्यास बराच सबळ असा पुरावा 
पाहिजे. तदभावी यातून फारसे निष्पन्न होण्यासारखे नाही. यावरून 
फार झाले तर एवढेच सिद्ध होईल को महाराष्ट्रात जेन मताचा 
प्रसार झाला तेव्हा जनराजाने ही मूत आपल्या ताब्यात घेऊन 
अहिंसा धमं स्थापनेकडे तिचा उपयोग केला. 

येथ जाता जातांना एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे की 
पंढरपूरजवळ बुद्धाचा स्तूप नाही अथवा जेनांची लेणी नाहीत. 
पंढरपूरसारख्या प्रसिद्ध क्षेत्रावर जेनधर्माचा कर्ता अम्मल जर 


रड वारकरी पंथाचा इतिहासं 


असता व पंढरपूर हे जेनांचे क्षेत्र असते तर ठाणे, कल्याणप्रमाणे 
पंढरपूरच्या आजूबाजूस जेनांची लेणी बहुसंख्य सापडती. पण 
तशातला प्रकार मुळीच नाही. यावरूनसुद्धा ही गोष्ट सिद्ध होते 
को पंढरपूरच्या भागावर काही काळ जेनांची सत्ता असावी व 
त्यांनी पांडुरंगाच्या देवळाचा काही काळ ताबा घेतला असावा. 
एतिहासिक पुराव्यावरून या पलिकडे काही सिद्ध होण्यासारखे 
नाही. 

वास्तविक ही मूर्ति जनांची नव्हे ही गोष्ट अंत:पुराव्यावरून 
म्हणजे मूर्तीच्या आंगीक भावावरून सिद्ध होणारी आहे. श्रीपंढरी- 
नाथ हे विटेवर कमरेवर हात ठेवून उभे आहेत. पैकी एका 
हातात शंख आहे, एका हातात कमळ आहे व कपाळावर, पाठीवर 
असलेल्या शिक्याची दोरी आहे. मर्तीत दिसून येणाऱ्या या सवं 
खुणांवरून ही मति जनांची नाही हे नि:संशय सिद्ध होणारे आहे. 

(२) श्रीपांड्रंगर्मात कर्नाटकी :- ज्याप्रमाणे ही मति जेनांची 
आहे म्हणून कित्येकांचा समज आहे. त्याप्रमाणे कित्येकांचा ही 
मूति कर्नाटकी अथवा कानडी आहे असाही समज आहे. 

याबाबत नेहमी पुरावा देतात तो हा की ज्ञानदेवांच्या अभंगात 
' क्कासमडा वो विठठलु कर्नाटकु ' असा उल्लेख आहे. पण नुसता 
“कानडा ' हा शब्द विठ्ठलाच्या वर्णनपर अभंगात आला म्हणजे 
मागचा पुढचा संदर्भ न पाहता हा देव कर्नाटकातला आहे असे 
सांगण्याचा ज्ञानदेवांचा हेत होता असे म्हणणे धाष्टर्थयांचे आहे. 
हा शब्द कोणत्या संदर्भात आला आहे हे वाचकास कळावे म्हणून 
समग्र अभंगच पुढे देतो :- 

पांडुरंगकांती दिव्य तेज झळकती । रत्नकोळ फांकती प्रभा । 
अगणित लावण्य तेज पुंजाळलें । न बणंवें तेथींची शोभा ।। १ ॥ 


श्रीपांडूरंगमू्तीचा काल र्ध 


कानडा वो विठ्ठलु कर्नाटकु । तेणें मज लाविलावेधु । 

खोळ बुंथी घेऊनी खणाची पालवी । आळविल्या नेदी सावु ॥ २॥ 

इब्देवीग संवादु दुजेवीण अनुवादु । हें तंव कसेनि गमे ।॥ 

परेहोी परतें बोलणे खृंटलें । वेखरी कसेनि सांगे1। २ ।॥ 

पायां पडं गेलें तंव पाऊलचि न दिसे । उभाचि स्वयंभू असे ।॥ 

समोर कीं पाठीमोरा हें न कळे । टकचि पडिले कसें 1॥ ४ ।। 

क्षेपालागीं जीव उतावीळ माझा । म्हणवुनी स्फुरताती बाहो । 

क्षेम देऊं गेलें तंव मोचि मी एकली । आसावला जोव राहो ॥५॥ 

बापरखुमादेवीवर हृदयींचा जाणुनी । अनुभवु ोरसु केला । 

दृष्टीचा डोळां पाहों मो गेलिये । तंव भोतरीं पालटू झाला ।। ६ 
ज्ञा. म. ७ 


या संपर्ण अभंगाचे मननपूर्वक जो वाचन करील त्यांच्या लक्षात 
येईल की या अभंगात पांडरंगाचा ' देश ' सांगणे हे मुख्य प्रयोजन 
नाही. जसा ' वैकुंठीचा देव आणिला भूतळा ' या अभंगात देव 
कोठन आला हेच सांगावयाचे आहे, तसा हा अभंग नव्हे. खरे 
सांगावयाचे तर अमक एका देशातला हा देव हे तर सांगायचेच 
नाही, उलट ' देश काल रूप नाम शब्द ' यांच्या पलिकडे तो आहे 
हे या अभंगात सांगावयाचे आहे. 


शिवाय एक महत्त्वाची गोष्ट येथे लक्षात ठेवणे अवश्य आहे 
की जरी एक वेळ महाराष्ट्रावर कानडी राज्य होते ब अर्थात्‌ जरी 
मराठी भाषेत कानडीप्रभव शब्द आहेत तरी पण खुद्द ज्ञानदेवांच्याच 
वेळेला या भाषाभगिनींचे संबंध व्यवहारात इतके दुरावले होते को 
* अगम्य ', ' अनाकळणीय ' गोष्ट सांगावयाची असली तर आज- 
सुद्धा 'कानडी' काय बोलतोस असे एक मराठी बोलणारा दुसऱ्यास 
म्हणतो. नेमके याच अर्थाने ज्ञानदेवकालीहि ' कानडा ' या शब्दाचा 


२६ वारकरी पंथाचा इतिहास 


उपयोग केला जाई. ज्ञानेश्‍्वरीतही “ कानडा ' हा शब्दप्रयोग 
ओव्यांतून याच अर्थाने आढळतो. 
आणि जें प्रणवा पेलोकडे । वेखरोयेति जे कानडे । ज्ञाने. १२-१३ 
0 ४ 4 
हें परिसतां जरी कानडे ॥ ज्ञाने. ६-३० 

तात्पर्य, या अभंगद्वारा ज्ञानदेवांना विठ्ठलाच्या स्वरूपाचा-तो 
सगुण का निर्गुण का दोन्हीही-काहीच निर्धार लागत नाही असे 
सांगावयाचे आहे. या अभंगात कर्नाटक अथवा कानडा देश यांचा 
काहीही संबंध नाही ! विठ्ठल हा कानडी भक्तांनी पूजला हे 
अमान्य करण्याचे काहीच कारण नाही. पण या प्रमाणावरून हे 
अनुमान निघत नाही एवढेच सांगण्याचा मुद्दा आहे. 

ही मति ' कर्नाटकी अथवा कानडी आहे म्हणजे काय?' 
याचाही विचार होणे अवऱ्य भाहे. याचा जर अर्थ असा असला कौ 
या देवाचे स्वरूप कर्नाटकातील तिरुपत्ती, मदुरा इकडील मूर्तीसारखे 
आहे तर तसे सिद्ध होण्याजोगा पुरावा अजून उपलब्ध नाही. 
याचा अथ कानडी बोलणार्‍्यांनी हा देव पुजला- प्रथम पूजला- 
असा धरला तर हे मतही अमान्य करण्याचे कारण नाही. या 
देवाच्या वारीचा धमं चालावा म्हणून वृत्ति दिल्याचे शिलालेख 
कानडीतून सापडत आहेत. पंढरपूरची वारी ज्ञानदेव, नामदेव 
यांच्या पूर्वीची आहे हे सिद्ध करणारा शिलालेखीय पुरावा मागे 
दिलाच आहें. तेव्हा कानडी बोलणारे पांडुरंगाची वारी करीत ही 
गोष्ट सिद्ध आहे. याबाबत जसजसे अधिक संशोधन होईल तसतसा 
अधिकाधिक नवीन प्रकाश पडण्याचा संभव आहे व त्याकरिता 
कानडी भाषेतील संतवाडुमय व शिलालेख यांचा अभ्यास होणे 
अवश्य आहे, 


श्रीपांड्रंगमूतींचा काल २७ 


(३) श्रीपांडुरंगमूर्तोचा बदल :-आता विचाराकरिता आपण 
तिसरा समज घेऊ. इतिहाससंशोधक श्री. खरे यांच्या मते 
आजची मूति ही पूर्वीची नव्हे. कारण, ती शंकराचाय, ज्ञानोबा, 
तुकोबांनी जिचे वर्णन केले आहे तिच्याशी जुळत नाही. 

या प्रश्‍नाचा विचार एका दृष्टीने मागे केलाच आहे. आता 
आपण दुसऱ्या दृष्टीने या प्रश्‍नाचा विचार करू. 


आजची मति पूर्वीची नाही याचा अथे ती बडव्यांनी बदलली 
अथवा हिंदुद्वेष्ट्यांनी ती फोडली असा करावा लागेल. पांड्- 
रंगाच्या देवळाचा विध्वंस केल्याचे उल्लेख आहेत, पण लक्षात 
ठेवण्यासारखी गोष्ट अशी की मूति फोडल्याचे उल्लेख नाहीत. 
देगाव, पुळूज या गावी अथवा प्रल्हाद भाऊ बडवे यांच्या बळदांत 
बडवे मूति लपवीत असे उल्लेख सापडतात, पण पांड्रंगर्मात 
नष्टच झाल्याचा उल्लेख कोठंच नाही. 

मूर्तीध्वंसासंबंधी एवढे लिहिले म्हणजे पुरे की ' सोमनाथ, ' 
' काझी ' येथोल मूर्तीच्या विध्वंसाच्या कथा प्रसिद्ध आहेत, 
पंढरपूर हेहि मुसलमानाच्या राज्यकाली दक्षिणेतील प्रसिद्ध क्षेत्र 
होते. जर येथील मूति मुसलमानानी फोडून नाहीशी केली असती , 
तर ह्या गोष्टीचाही उल्लेख मुसलमानी रियासतकारांनी अभि- 
मानाने केला असता. पण असा उल्लेख कोणीहि करीत नाही. देऊळ 
उध्वस्त केल्याचा व ते चांगामुधेशान बांधल्याचा उल्लेख आहे. 
पण लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट ही आहे की चांगामुधेशान नवी 
मूति बसवली असे म्हटले नाही. याचा अथ असा आहे की देऊळ 
उध्व्रस्त करणार अश्ली बातमी कळल्याबरोबर तत्कालीन बडव्यांनी 
हुशारीने मूति लपवली-मग ती ते तळघरात लपवीत का उपद्रव 


२८ बारकरी पंथाचा इतिहास 


होणार नाही अशा दूरच्या गावी लपवीत व निर्धास्त झाल्यावर 
पुन: आणून बसवली. शिवाय, ज्ञानदेवांच्यापासुन आजतागायत 
सर्वे संतांच्या श्रीपांड्रंगवर्णनात काही गोष्टी अगदी सारख्याच 
आहेत. कमरेवर हात, डोक्यावर लिंग, पायाखाली वीट व' सम- 
ध्यान हे सर्व वणंनात सारखे आहे. 

आता बडव्यांनी मूर्ती बदलली असे जर म्हटले तर असे 
मानावे लागेल की वडव्यांच्याजवळ ' फरक कळून येणार नाही' 
अशा पांडुरंगाच्या अगदी सारख्या तीन चार मूर्ति असल्या 
पाहिजेत. त्या सर्वे मूर्तीत इतके साम्य हवे की जवळून पाह- 
णारासही मूर्तीत बदल केला आहे हे कळणार नाही. पांड्रंगाचे 
दर्शेन म्हणजे दक्षिणेकडील मदुरा, रामेश्‍वर येथील देवाच्या 
द्शनासारखे आठ आठ दहा दहा हाताच्या अंतरावरून निरांजन 
लावून घडणारे दर्शन नव्ह ! काही वर्षांपूर्वी तर पांड्रंगमूर्तीस 
आलिंगन देत असत. गेल्या शंभर सव्वाशे वर्षांत आलिंगनाचा हा 
प्रकार वंद होऊन फक्त पायांवर डोके ठेवण्याचा रिवाज राहिला. 
प्रस्तुत सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की जर मति बदलली असती 
व तो बदल कळता येण्यासारखा असता तर संतांनी त्याबद्दलचा 
उल्लेख अवश्य केला असता. जर तसा त्यानी तो केला नाही. 
कारण त्यांना तो बदल कळलाच नाही-तर वर म्हटल्या प्रमाणे 
असे मानावे लागेल की बडव्यांच्याजवळ अगदी हुबेहुब दिसणाऱ्या 
पांडुरंगाच्या कमीत कमी तीन चार मूति असल्या पाहिजेत. पण 
असाही उल्लेख बडव्यांच्प़ा कागद-पत्रात अथवा त्यांच्या विरुद्ध 
बाजूच्या पक्षातील वेगवेगळया खटल्यात पुढे आलेल्या कागदात 
नाही. आमच्या मते याचा अर्थ एवढाच लागतो की प्रसंगविश्येषी 
बडवे मति हलवीत व योग्य काळी आणून बसवीत. कागदपत्रा- 


श्रीपुंडलीकाचा काल २९ 


वरूनही प्रसंग येईल त्याप्रमाणे देगाव, पुळुज अथवा प्रल्हाद भाऊ 
बडवे यांच्या तळघरात बडवे मूति लपवीत असे दिसते. पण मति 
फोडली अथवा बदलली असे मात्र सांगणारा पुरावा आढळून 
येत नाही. 

(आ) श्री पुंडलिकाचा काल-वारकरी पंथाच्या आरंभाच्या 
कालनिर्णयाच्या बाबतीत दुसरे गमक म्हणजे पुंडलीकाचा काल 
निर्णय यासंबंधी तर मागच्यापेक्षाही अनिश्चितता आहे. पुंडलीक 
हा ब्राम्हण होता. तो काशीस जात असता कुक्कुट स्वामीच्या 
आश्रमात त्यास गंगायमुनानदीचे दर्शन झाले. तेथून पश्चात्ताप 
पावन तो पितमातुभक्‍त वनला व या त्याच्या सेवेने संतुष्ट 
होऊन देव त्याजकरिता आले. त्याने वीट मागे भिरकावली व 
त्यावर देव उभे राहिले. ही कथा प्रसिद्ध आहे€पण या बाबतीत 
गॅझिटिअरचे लेखक यांनी एक चमत्कारिक विधान केले आहे. 
जानुदेव व मुक्ताबाई अशी पुंडलीकाचे वडील व मातोश्री यांची 
अनक्रमे नावे देऊन लेखक म्हणतो की काशीस जात अस्ता 
पंडलीकाचा मक्‍काम वैष्णव रोहिदास चांभार यांच्या घरी र) 
(मंबई गॅझिटियर, व्हॉल्यूम २०, सोलापूर, पान ४३३ पाहा.) 
रोहिदास श्रीज्ञानदेवांचा समकालीन होय. म्हणून पृंडलीक 
रोहिदास चांभाराच्या घरी उतरले असतील हे असंभवनीय आहे 
ज्ञानदेवांच्या पूर्वी पंडलीक होऊन गेला असला पाहिजे हे वर 
मर्तीच्या इतिहासाची जी चर्चा केली आहे तीवरून सिद्ध होणार 
आहे. तात्पर्य, गॅझिटिअरमधील ही माहिती निराधार आहे असे 
म्हणण्यास हरकत नाही क 

जाता जातांना पुंडलीकाबाबत आणखी एक मत प्रचलित होत 
आहे त्याचा विचार करू. के. गु. डॉ. रानडे व डॉ. करमरकर 


३० वारकरी पंथाचा इतिहास 


यांनी आपल्या पुस्तकात पुंडलीक हा कानडी संत होता असे गृहीत 
घरले आहे. डॉ. करमरकर म्हणतात :- ' पंंडलीक एक कानडी 
सत. हा पढरपुरच्या देवाचा मोठा भक्‍त होता. पण या संताचा 
काल पंडित संशोधकांना अजून निश्‍चितरीत्या ठरवता आला नाही 
(५५८ गरवली125 02 त8ा1त85त5 खी पवा 0880 24) 

पण अगदी ताजा नवीन पुढे आलेला पंढरपूरसंबंधी पुरावा 
लक्षात घेता सुद्धा पंडलीक हा कानडी संत होता हे सिद्ध होत 
नाही. फादर डलरी यांनी आपल्या निबंधांत याबाबत पुढील 
प्रमाणेच निष्कषं काढला आहे :- 

* गृणा& 8851111)1101 118१8 0४ 3. वाणाचा 0 ७१ 
ए]ार्ज. २818८2 (181. 70108) ७8६ 0 इाणाठत. ३७ल्लीट 15 ॥0 
$ए७]॥०॥८१ ७५ 1151011041 ९५08100. ' 

या पृंडलीकाच्या कालाच्या चर्चेतही फारशी नक्की माहिती 
मिळत नाही. तेव्हा वर जे म्हटले आहे कौ अमक एका 
सनापासून या पंथास सुरुवात झाली असे जरी सांगता येत नाही 
तरी श्रीज्ञानदेव व नामदेव यांच्या कालाच्या म्हणज तेराव्या 
शतकाच्या बर्‍याच पूर्वकालापासून श्रीपंढरीनाथ हे देवत भक्‍ता- 
नुग्रहाचे कार्य भक्‍ताज्ञेवररून करीत आले आहे व त्याच वेळेस 
आषाढ शुद्ध एकादश्लीस व कातिक शुद्ध एकादशीस बरीच यात्रा 
जमत असे ही गोष्ट निविवाद आहे. 

(इ) पंढरपुरचा काल - आरंभाचा कालनिणेयाच्या बाबतीत 
तिसरे गमक म्हणजे पंढरपूरचा कालनिर्णय. पंढरपूर हे पवित्र क्षेत्र 
म्हणून आज जे प्रसिद्ध आहे त्याचा उगम पुंडलोकाच्या आग्रहास्तव 
श्रीपांडुरंग वैकुठातून येऊन पंढरपूरात विटेवर उभे राहिले त्या 
कालापासून आहे असे म्हणता येईल. तुकाराम महाराजांचा 


कल ह तह च चिता ायामा ततक. 


पंढरपूरचा काल २१ 


पंढरीमहात्म्याचा ' भीमातीरी एक वसविले नगर हा सुप्रसिद्ध 
अभंग उद्बोधक आहे. पंढरपूर जवळून वाहणाऱ्या भीमानदीचे 
उल्लेख भागवत व महाभारत या ग्रंथात आढळून येतात. भागवतात 
स्कंध ५ अ. १९ मध्ये भीमेचा खालीलप्रमाणे उल्लेख आहे :- 
एतासामपो भारत्य: प्रजा नामभिरेव पुनम्ती नामात्मना 
चोपस्पृश्षन्ति । १७॥ चन्द्रवसा तास्रपर्णी अवटोदा कृतमाला 
वेहायसी कावेरी वेणो पयस्विनी शकरावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा 
वेण्या भौभरथी गोदावरी निविन्ध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा 
नमदा चमंण्वतो सिन्ध्रन्धः शोणशच नवो महानदी वेदस्मृति- 
क्ंषिकुल्या त्रिसामा कौडिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती 
दुषद्ठती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तबती सुषोमा शतद्रू:-- 
चंद्रभागा मरुद्वुधा वितस्ता असिक्नी विष्वेति महानद्य: ।। १८ ॥। 
महाभारतातही भीष्मपवं अ. ९ मध्ये खालीलप्रमाणे चंद्र 
भागेचा उल्लेख आढळतो. 
गोदावरीं नमंदां च बाहुदां च महानवीम्‌ । 
शतद्रूं चंद्रभागा च यमुनां च महानदोम्‌ ।। 
तात्पय, पंढरपूर क्षेत्र व भीमानदी ही भागवत व महाभारत- 
रचनाकाली प्रसिद्ध असावीत असे अनुमान काढण्यास हरकत नाही. 
पंढरपूरच्याबाबत फादर डलरी यांनी म्हटले आहे की पंढर- 
पूरचा उल्लेख जन्यात जुना सन ५१६ चा सापडतो. ते म्हणतात :- 
' गाढ 0वक् गटाला जा ऱक्माला्या]0 15 1 (106 1150110- 
0 तुत्चापाषट्र 95 चि 0806 85 516 ५. 1). 
हा उल्लेख असणारा ताम्रपट (८०0701-0181०) कोल्हापूर येथे 
सापडला. | 
१९०३च्या पंढरपूरच्या वारीचा अहवाल वरिष्ठाकडे धाडतांना 
त्यावेळच्या कलेक्टरने पुढीलप्रमाणे म्हटले आहे :- 


२२ वारकरी पंथाचा इतिहास 


* उद्यार्ती)]) 85 818९0 कीला एआतपाळ्या£2, ख्या€ "| 
102 1381165 01 [1008 09 ए₹12 5181198113 ग) 8. 1). 83 

“सन ८३ मध्ये शालीवाहून राजाने पांड्रंगाच्या नावावरून 
पंढरपूर हे नाव रूढ केले. ' 

तात्पर्य, पंढरपूर हे जुनाट क्षेत्र आहे व श्रीपांड्रंगमूति व 
तिची उपासना हीहि पुरातन आहे. याबाबतही अधिक संशोधन 
होणे अववऱ्य आहे. 

वारकरी पंथाच्या आरंभाच्या काळाची हो चर्चा पुरी करण्या- 
पूर्वी आणखी एका महत्त्वाच्या मताचा विचार करू व हे 
प्रकरण आटोपू. 

वारकरी भक्तीचा उगम दक्षिण भारतात :- खालील उतारे 
डॉ. करमरकर यांच्या ' मिस्टिक टीचिग्ज ऑफ दि हरिदासाज्‌ 
ऑफ कर्नाटक ' या पुस्तकातील आहेत. 

“ आणखी सांगावयाचे तर भवतीचे अनेक पंथ-कर्नाटकातील 
दासकूट, महाराष्ट्रातील वारकरी, वीरशैव आणि श्रीवेष्णव-हे 
याच भागात (दक्षिण भारतात) निर्माण झाले... ' (पान १६) 

' दासकटांचा इतिहास हा पंढरपरच्या पांडरंगाच्या-विठ्ठल 
देवाच्या-इतिहासाशी निगडित झाळेला आहे. खरे सांगावयाचे 
तर हरिदास हे विठ्ठलदेवाचे ज्येष्ठ व श्रेष्ठ भक्‍त होत. (अर्थातच 
ते तिरुपत्तीच्या व्यंकटेशाचे व उडपीच्या कृष्णाचे भक्‍त होतेच.)' 
(पान २४) 

या दोन उताऱ्यात वारकरी पंथाचा उगम दक्षिण भारतात - 
कर्नाटकात-झाला असे ते म्हणतात. याचा अथ एवढाच असला 
पाहिजे की महाराष्ट्रावर कानडी भाषेचे अधिराज्य असताना 


वारकरी भक्तीचा उगम दक्षिण भारतात ३३ 


विठठलभक्ति या ठिकाणी रुजली तर त्यात अमान्य होण्यासारखं 
काही नाही. कारण, मराठी भाषेच्या उद्‌्गमाकडे जर पाहिले तर 
असे दिसून येते की पंढरपूर ज्या प्रांतात आहें त्या प्रांतात मराठी- 
पूर्वी कानडी भाषा बोलली जात होती त्यावेळी महाराष्ट्राच्या 
बर्‍याचकद्या भागावर कानडी ज्यांची भाषा अशा राष्ट्रकूट व चालुक्य 
घराण्याचे अधिराज्य होते. कानडी ही दरबारी भाषा होती. पंढ र- 
परच्या वारीचा संप्रदाय इ. स. १२४८ इतका जुना आहे. ह 
दाखवणाऱ्या हेब्बळळीच्या शिलालेखाचा उल्लख मागे आला आह 
तेव्हा कानडी भाषा प्रचारात असता विठ्ठलभक्तीचा प्रसार झाला 
हे सर्वांच मान्य होण्यासारखं आहे. 


पण यावाबत दोन गोष्टी लक्षात ठेंवण्यासारख्या आहेत. 
त्यायोगाने आजच्या वारकरी पंथाच्या उगमाच्या प्रश्‍नावर अधिक 
प्रकाश पडण्याचा संभव आहे. पंढरपूरचा व श्रीविठ्ठमूर्तीचा 
इतिहास जर बघितला तर' याचे उल्लेख ५१६ सनापयंत अथवा 
शकारंभापर्यंत जातात हे मागे सांगितलेंच आहे. त्यावेळी कानडीचे 
अधिराज्य होते असे अजून निश्चितपणे सिद्ध झाले नाहो. तेव्हा 
विठठलभक्तीचा उगम संस्क्रतोदभव एखादी प्राकृत भाषा व संस्कुत 
प्रचलित असतांना झाला असावा. तिचा प्रसार कानडी भाषेच्या 
काळात अधिक झाला. पुढे यादवांच्या पूर्वी एक काळ असा असावा 
की महाराष्ट्र हा द्विभाषिक-कानडी मराठी-असावा व यादवांच्या 
प्रोत्साहनाने श्रीज्ञानदेवांच्या नजीकच्या पूर्वीच्या काळात मराठीचा 
प्रसार होऊन कानडीचा जवळ जवळ लोप झाला असावा 
ह्रदासांच्यापैकी ज्येष्ठ हरदास श्रीनरहरीतीथं यांचा समाधिकाल 


की क 


डं वारकरी पंथाचा इतिहास 


शके ११५३ असा डॉ. करमरकर यांनीच दिला आहे. अशा 
स्थितीत हरदास हे ज्येष्ठ व श्रेष्ठ भक्‍त असणेच शक्‍य नाही. 


दुसरी गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी अशी आहे की कानडी 
प्रांतातील भकक्‍्तिमार्गी हे सवं कमी अधिक प्रमाणात द्वेती आहेत. 
रामानुजाचायं विशिष्टाद्वेती म्हणजे द्वेतीच व मध्वाचार्य तर 
उघड द्वेंतीच.'हरदास' मंडळी जी विठ्ठलभक्त कानडी मुलुखात झाली 
ही सर्व मध्वसंप्रदायी द्वेती. शिवाय हे पंढरीच्या पांड्रंगाबरोबर 
तिरुपतीच्या व्यंकटेशास व उड्पीच्या कृष्णास भजणारे. मध्वा- 
चार्यांनी उडपीस कृष्णदेव बसवला व ओरिसाच्या राजाकडून राम- ' 
सीतेच्या मूति आग्रहाने मागून घेतल्या अथवा श्रीव्यासक्रपेने त्यांना 
त्या प्राप्त झाल्या. त्या मूर्तीची पूजा आजवरही मठात चाल आहे. 
. यात विठ्ठलाचा अथवा विठ्ठल-रुक्मिणीचा संबंघसुद्धा येत नाही. 
अशा स्थितीत ' विठ्ठल हे कानडी देवत ' म्हणजे ' कानड्यांचे ' व 
वारकरी पंथाचा उगम कर्नाटकात झाला असा निष्कषं काढण्यास 
अधिक भरभक्कम स्वतंत्र पुरावा हवा. 


वारकरी पंथातील साधना आणि कानडीभक्ति यात साम्य म्हणज 
दोहोंचा देवे एक विठ्ठल आहे एवढेच आहे. याव्यतिरिक्‍त ' 
दोहोंत फारसे साम्य नाहीच असे म्हटले तरी चालेल. कोणी म्हणेल 
वारकरी मुद्रा लावतात तक्षा त्या मध्वमंडळीही लावतात. पण, 
वारकऱ्यांनी त्या मध्वांच्यापासून घेतल्या असण्याचा संभव कमी. 
कारण, वारकऱ्यांत मुद्रा आहेत पण तप्तमुद्रा नाहीत. संभव 
असा की या दोन्हीही संप्रदायांनी पूर्ववेष्णव-साधनेतून त्या | 
घेतल्या असाव्यात. मुख्य म्हणजे वारकरी हा अद्वेती “ हरिहा 
व्यापक सवंगत ” म्हणणारा तर माध्वपंथ अस्सल देती. मध्व 


वारकरी भक्‍तीचा उगम दक्षिण भारतात ३५ 


संप्रदायाचा ब्राह्मण वर्गातच मुख्यतः फैलाव तर वारकरी पंथ 
हा 'या रेया रे लहान थोर ' असा सर्वांचा संग्राहक ! 


या सवे चचेचे सार सांगावयाचें तर असे कौ श्रीविठ्ठलभक्तीचा 
उगम मराठी, कानडी या भाषांचे महाराष्ट्रावर अधिराज्य होण्या- 
पूर्वीच झाला. पण मराठीपूर्वी कानडी प्रचारात असल्याने मराठी 
भाषा बोलणाऱ्यांच्याही पूर्वी कन्नड भाषा बोलणारे श्रीविठ्ठलाची 
उपासना-वारी-इत्यादि करीत असावेत. पुढे प्रंदरदासांच्या 
वेळेला कश्नड भाषा बोलणार्‍यात विठ्ठलभक्तीचा काही काळ जसा 
उत्कर्ष झाला तसा काही काळ ज्ञानदेवांच्या पूर्वीही झाला असेल 


पण आज जो आपल्याला ' वारकरी पंथ ' म्हणून दिसतो त्याचे, 
जे तत्त्वज्ञान आहे, त्याचा जो आचारधमं आहे, त्याचे जे मान्य- 
ग्रंथ आहेत त्याचा व आज ज्या भागात कन्नड भाषा बोलली जाते 
तेथील भक्तीचा फारसा संबंध असावा असे वाटत नाही. हल्लीचा 
वारकरी पंथ हा श्रीज्ञा नदेवप्रभति महाराष्ट्रीय संतांचाच आहे. 


तात्पये, विठ्ठलभक्ति जुनाट. तिच्या दोन शाखा : एक शाखा 
कर्नाटकात फोफावली, दुसरी महाराष्ट्रा फोफावलो व ती 
“ वारकरी ' रूपाने फोफावली. आम्ही जो मार्गे ' विठ्ठलभक्‍्ति ' व 
' वारकरी पंथ ' यांचा संबंध दाखवतांना फरक केला आहे तो 
ध्यानात घेतला म्हणजे हे कोडे सहज सुटेल. वारकरी विठ्ठल- 
भक्‍त असतो, पण प्रत्येक विठ्ठलभक्त हा वारकरी असतोच असे 
नाही. वारकरी पंथ तर आचायं, पंडित यांच्यापेक्षा संतांचा आहे 
व आजचा वारकरी पंथ हा श्रीज्ञानदेवप्रभति महाराष्ट्रीय संतांचाच 
आहे. विठ्ठलभक्तीची द्वैत शाखा कर्नाटकात वाढली व अद्वेत- 


३६ वारकरी पंथाचा इतिहास 


शाखा महाराष्ट्रात पसरली असे मानले म्हणजे बर्‍याच गोष्टींचा 
उलगडा होईल असे वाटते. 


विठ्ठलभक्ति ही ज्ञानदेवांच्या पूर्वीची आहे असे ठरविण्या- 
करिता पान २० वर आळंदी येथील हरिहरेंद्र स्वामींच्या मठा- 
तील एका समाधीवरील विठ्ठलरखुमाईच्या मूर्तीचा उल्लेख केला 
आहे. पण या लेखाचे वाचन डॉ. शं. गो. तुळपुळे यांनी नुकतेच 
केले आहे व त्यांच्यामते के. राजवाडे यांनी केलेले या शिला- 
लेखाचे वाचन बरोबर नाही. त्यांच्यामते या लेखाचा काल शके 
११३९ (इ. स. १२१७) चंत्र शु॥ ५ असा आहे. तो लेख एका 
सतीच्या समाधीवरचा आहे व त्यावरील मूति विठ्ठलरखुमाईच्या 
नसून हात जोडून उभ्या असलेल्या एका साध्या दांपत्याच्या 
आहेत. या वाचनामुळे या गिलालेखाचा विठ्ठलभक्ति पुरातन 
आहे हे सिद्ध करण्याचा पुरावा म्हणून उपयोग होणार नाही. 
पण आता या पुराव्याची फारशी गरजही नाही. कारण, यासंबंधी 
माहिती देणारे नवीन शिलालेख व ताम्रपट इतके सापडले आहेत 
की त्यावरून ज्ञानदेवांच्या पूर्वी अनेक वर्षे लोक विठ्ठलभक्त 
करीत होते ही गोष्ट निविवाद सिद्ध झाली आहे. 


आता आपण या पंथाच्या वाढीच्या भागाकडे वळू. 
२. श्रीज्ञानदेव व नामदेव यांचा काल 


या भागात आम्ही केवळ श्रीज्ञानदेव व नामदेव या जोडीच्या 
कालाचा म्हणज शके ११९३ ते शके १२७२ पर्यंतचाच विचार 
करणार आहोत. हे स्पष्ट सांगण्याचे कारण डॉ. भांडारकरप्रभृति 
मंडळींच्या मते श्रीज्ञानदेव व नामदेव यांच्यामध्ये एका शतकाचे 


श्रीज्ञानदेव व नामदेव यांचा काल ३७ 


तरी अंतर असावयास पाहिजे. हे मत एका काळी बरेच 
प्रचलित होते; पण ते मत निराधार आहे ही गोष्ट सर्वमान्य व 
संशयरहित असा नरसिंह मेहता यांच्या काव्याचा पुरावा आणून 
पंडित पांडुरंग शर्मा यांनी चित्रमयजगतातील आपल्या लेखात 
सिद्ध केली आहे. तेव्हा आम्ही श्रीज्ञानदेव व नामदेव हे समकालीन 
होते ही गोष्ट सिद्ध धरूनच या विभागास ' श्रीज्ञानदेव व नामदेव 
थांचा काल * असे नाव दिले आहे. 


आणखी एका गोष्टीचा खुलासा होणे आवश्यक आहे. जसा 
ज्ञानदेव व नामदेव भिन्नकाली होऊन गेले असा सुशिक्षितात 
एकवेळ समज होता तसाच ज्ञानेसवरीकर्ते ज्ञानदेव एक व 
अभंगकर्ते ज्ञानदेव एक, असे दोन ज्ञानदेव होते, असाही 
एक समज रूढ होता. या शंकेचे निरसन हरिभक्‍क्तिपरायण 
के. भिगारकरब्‌वा यांनी लिहिलेल्या निबंधात उत्तमरीतीने केले 
आहे. आता तर अभंगातील भाषा व विचार या अंतगंत पुराव्या- 
वरूनही तीच गोष्ट निविवाद सिद्ध झालेली आहे. तेव्हा अभंग- 
कते ज्ञानदेव व ज्ञानेश्‍वरीकत ज्ञानदेव एकच होते हेही सिद्ध आहे 
असे समजूनच या विभागातील चर्चची उभारणी केली आहे. 
ज्ञानदेव नामदेव यांचे संबंध व एक ज्ञानदेव का दोन ज्ञानदेव या 
गोष्टींची चर्चा आमच्या ज्ञानेश्वरीच्या प्रस्तावनेत विस्तृतरीतीने 
केली आहे. ती वाचकांनी पाहावी. 


वारकरी पंथ हा जरी श्रीज्ञानदेव व नामदेव या जोडीच्या 
कालाच्या पूर्वी होता तरी त्याचे कार्य या दृष्टीने त्याचा आरंभ 
या जोडीच्या कालातच झाला ही गोष्ट निविवाद आहे. देवाचा 
मोठेपणा एका दृष्टीने त्याच्या भक्‍ताच्या श्रेष्ठणणावर अवलंबून 


र्ट वारकरी पंथाचा इतिहास 

आहे असे म्हटले तरी चालेल. श्रीज्ञानराज हे ज्ञान्यांचे चक्रवर्ती 
राज, योग्यांतील योगी व अनुभवियांचे शिरोमणी होते. हे जेव्हा 
' बापरखुमादेवीवर विठ्ठलाचे ' भक्‍त बनले त्यावेळी या देवताच्या 
भजनास विशेषच जोर चढला. 


श्रीज्ञानदेव आपले श्रीपांड्रंगावरील प्रेम पुढील अभंगात व्यक्‍त 
करीतात :- 


माझे जीवींची आवडी । पंढरपुरा नेईन गुढी ।॥ १॥ 
पांड्रंगीं मन रंगलें । गोविंदाचे गुणीं वेघलें | २॥ ज्ञा. म. १०२ 
जाईन गे माये तया पंढरपुरा । भेटेन माहेरा आपुलिया ।। ज्ञा. म, २२४ 
श्रीनिवृत्तिमाथ (शके ११९५), श्रीज्ञानदेव (शके ११९७), 
सोपानदेव (शके ११९९) व मुक्ताबाई (शके १२०१) ही चार 
अलोकिक भावंडे होती. यांच्या कुळात यांची आजी नीराबाई 
हिला गहिनीनाथांचा उपदेश होता. 


विठ्ठल आवडी ठेवियलें नाम । निराईस प्रेम गहिनीनाथी ॥ ना. म. ८८९ 


निवृत्तिनाथांच्या अल्पवयातच गहिनीनाथांचा त्यास उपदेश मिळून 
ते कुता्थे झाले व त्यांनी आपले बंधु व बहीण यांना कृताथं केले. 
यामुळे अत्यंत अल्पवयात म्हणजे मौजीबंधनाकरिता शुद्धिपत्र मिळ- 
विण्यास प्रतिष्ठान नगरी गेल्यापासूनच त्यांचे अलौकिक तेज चमक- 
ण्यास प्रारंभ झाला. या चारी भावंडांचा विठ्ठलरुख्मिणीच्या पोटी 
“चमत्कारिक परिस्थितीतील झालेला जन्मच त्यांच्या अंगचे अलौ- 
किक सामथ्ये इतक्या अल्पवयात लोकांच्या नजरेस आणण्यास 
कारणीभूत झाला. पैठणाहून शुद्धिपत्र मिळवून अथवा शुद्धिनिरपेक्ष 
शुद्धस्वर्प आपण कसे आहोत हे पैठणकर ब्राम्हणास दाखवून ही 


वक 


श्रीज्ञानदेव व नामदेव यांचा काल २९ 


मंडळी ज्यावेळी परत फिरली त्यावेळी वाटेत महाराष्ट्रभूमीत 
गोदावरीच्या दक्षिण तीरावर असणारे, श्रीमोहिनीराजांच्या 
वास्तव्याने पुनीत झालेले जे नेवासे क्षेत्र त्या ठिकाणी, आपले 
गुरु जे निवृत्तिनाथ त्यांच्या सान्निध्यात, आपल्या वयाच्या केवळ 
पंधराव्या वर्षी श्रीज्ञानदेव यांनी भगवद्गीतेवर भावार्थदीपिका 
उर्फ ज्ञानदेवीरूपी मराठी अलंकार चढविला, किंबहुना वारकरी 
संप्रदायाचा पायाच भरभक्कम घातला. श्रीज्ञानेवी अथवा 
श्रीज्ञानेश्‍वरी हा ग्रंथ आपल्या भाषासोष्ठवाने, आतील कर्मे भक्ति 
ज्ञान योग यांच्या मधर मिलाफान, मराठी भाषा जोपयंत _.हयात 
आहे तोपयंत अजरामर राहील यात शंका नाही (श््िस्ती 
धर्मात जसे व्रायवल, मुसलमानी, धर्मात जसे कुराण तशी वारकरी 
पंथात श्रीज्ञानेश्वरी आहे. सर्व वारकरी समाज या ग्रंथास व ग्रंथ- 
कर्त्यास ' माउली ' या अत्यंत प्रेमळ नावाने संबोधीत असतो. या 
ग्रंथाशिवाय श्रीज्ञानदेवांनी अनुभवामृत, चांगदेवपासष्टी, हरिपाठ, 
अभंग वगेरे पुष्कळ ग्रंथरचना मराठीत केली आहे. त्याच- 
प्रमाणे त्यांचे गुरु निवृत्तिनाथ, बंधु सोपानदेव व भगिनी 
मक्‍ताबाई यांनीही महाराष्ट्रीय भाषेतच काही ग्रंथरचना केली 
आहे. श्रीनिवत्तिनाथांनी गीतेवर ' निवृत्तिदेवी ' या नावाची व 
सोपानदेवांनी ' सोपानदेवी ! या नावाची मराठी भाषेत टीका 
केली असा उल्लेख सापडतो. “ निवृत्तिदेवी ' व * सोपानदेवी * या 
नावाच्या टीका त्यांच्या म्हणून प्रसिद्धही आहेत. पण त्या टीका 
त्यांच्याच आहेत हे अजून निविवाद सिद्ध झाले नाही. 
1 ता ज्ञानेश्‍वरीच्या शेवटी म्ह॒टल्यावरून त्यांच्या काळी 
होते ही गोष्ट निविवाद आहे. परंतु वेदिक धरम मात्र 
महाराष्ट्रापुरता तरी निदान विस्कळित होण्याचा रंग दिसूं लागला 


ह 


डु वारकरी पंथाचा इतिहास 


होता. श्रीज्ञानदेवांना, धर्माचे मर्म बाजूला राहून बाह्य गोष्टीवरच 
लोक जोर कसा देऊ लागले होते, ही गोष्ट स्वानुभवाने कळन 
चुकली होती. त्यांच्या दृष्टीने धर्माच्या विस्कळीत स्थितीचे मस्य 
कारण तद्‌विषयक सामान्य लोकांचे अज्ञान हे होय. वैदिक धर्मा 
तील सर्व धाभिक ग्रंथ संस्कृतात व बहुजनसमाज हा 
कालोघावरोबर त्या भाषेस अनोळखी होत चाललेला, अंत:- 
करणाला जीवनाचा ओलावा देणार्‍या धर्माचे अज्ञान ज्यावेळेस 
एखाद्या समाजात वाढते त्यावेळेस तो अज्ञ समाज धर्मांतर करण्यास 
साहजिकच तयार होतो.धर्मातर करण्यास याचमुळे नेहमी समाजाचे 
खालचे थर-की जेथपयंत शुद्ध धमंज्ञान पोहोचू शकत नाही 
तेच-तयार होतात. श्रीज्ञानदवांस ही आपत्ति घडघडीत दिसत 
होती. एवढ्याचकरिता त्यांनी आपला ग्रंथ मराठीत लिहिला. 

तोरें संस्कृताचीं गहूनें । तोडोनि मऱहाठिया शब्दसोपानें । 

रचिलीं धमंनिधानें । निवत्तिदेवें ।। ज्ञाने. ११-९ 

श्रीज्ञानदेव यांच्या काली जन पंथाचा बराच जोर झाला होता 
असे दिसते. कारण वेदनिदक पाखांड्याचे वर्णन करतांना त्यांनी 
जेनाचेच वणंन केल्यासारखे दिसते. 


नास्तिका द्यावया तोंड । वेदांचे गाढे बंड । 
तें देखोनि पाषांड । आनचि वाजे ॥ ज्ञाने. १३-१९ 


५ छठ उ 
पाषांडाचे कडे । नागवी लंचिती मुंडे । 
नियोजिलीं वितंडे । ताळासी येतो । ज्ञाने. १३-२१ 
तात्पये, समाजातील संस्कृुतानभिज्ञ बराचसा भाग परधर्माकडे 
झुकायला लावल्यामुळे ही वेदिक धमंरूपी नाव डुबते की काय 
असे वाटूनच श्रीपांड्रंगाचे अवतार श्रीज्ञानदेव यांनी 'येरां भवव्यथा 


श्रीज्ञानदेव व नामदेव यांचा काल 84 


ठेलिया । स्त्रीशूद्रादि प्राणियां | सुलभ देवप्राप्तीचा मार्गे करून 
ठेवणारी जी गीता तीवर मराठीत टीका केली. ज्ञानेश्‍वरांच्या 
पुर्वी होऊन गेलेले संत अथवा त्यांच्या समकालीन इतर पंथातले 
मानभावांसारखे महंत यांचा कल ज्ञान गुप्त ठेवण्याकडे होता. 
उलट श्रीज्ञानश्‍वर हे ' प्रगट गुह्य बोले' अशा विचाराचे व कृतीचे 
व म्हणूनच त्यांनी सर्वे ग्रंथ सुबोध मराठीत रचले. श्रीज्ञानदेवांनी 
ज्ञानेश्‍वरीरूपी प्रतिसृष्टीच निर्माण करून वारकरी संप्रदायाच्या 
तत्त्वज्ञानास मूर्त स्वरूप दिले असे म्हणण्यास हरकत नाही. 


हा पाया भरभक्कम करण्याची कामगिरी जरी श्रीज्ञानदेव यांनी 
केळी तरी वारकरी भजनकोतंनाचा हा मार्ग रूढ करून श्रीपंढरी- 
नाथाची कीति पंजाबातील घुमान गावापयंत पोचविण्याची काम- 
गिरी श्रीपंढरीनाथाचे कंठमणी, श्रीज्ञानदेवांच्या समकालीन, एवढेच 
नव्हे तर, सोपानशिष्य विसोबाखेचरद्वारा नाथपरंपरेत समाविष्ट 
झालेले, बालभक्त श्रीनामदेव यांनी केली. श्रीज्ञानेशांनी मराठीत 
ओवी विश्षषत्वाने रूढ केली, तसेच “ अभंग ' हे वृत्त ओवीच्या 
थोड्याफार फरकाने नामदेवराय यांनी सुरू केले व हतकोटी अभंग 
रचण्याची भीष्मप्रतिज्ञा करून आपल्या आयुष्याअखर ती बहुतेक 
तडीस नेली. श्रीनामदेव यांचा जन्म व पूर्ववय पंढरपुरातच गलेले 
असल्यामुळे त्यास श्रीपंढरीशाची उपासना बालपणातच लाभली 
व त्यांनीही त्या अपूवे संधीचा फायदा घेऊन कोमारवयातच 
भक्तवत्सल श्रीपंढरीनाथास स्ववश केले. महाराष्ट्रातील कोतंन- 
भकक्‍्तिरूप सरस्वतीस गुप्त रूपातून काढून भरतखडास पावन 
करण्याइतका तिचा ओघ उघड विस्तृत करण्याचे मुख्य श्रेय 
शिपीभक्त नामदेवराय यांसच दिले पाहिजे. 


४२ वारकरी पंथाचा इतिहास 


तें या नामयाचें होतें हूदयकमळीं । कथा भूमंडळीं प्रगट केळी ।। ना. म. ९७० 
0 


0 |. 

उघडली मांदुस भक्‍्तिनाम तारू। विठठल उद्धार कलियगीं ।॥। ना. म. ९६९ 

आळंदी येथे जिवंत समाधि घेतलेले श्रीनिवृत्तिनाथसुत हे खरो- 
खरच ज्ञान-देव (ज्ञानाचे उपास्य-देव) होते तर श्रीपांड्‌ रंगाच्या 
तळीच्या पायरीखाली बसणारे बालभक्त, महाराष्ट्रीय कौर्तन- 
परंपरेचे नारद हे खरोखरच नाम-देव (नामाचे उपास्य-देव ) होते. 
याचा अथं एकात दुसरे नव्हतेच असे मात्र नाही. श्रीज्ञानेदवरी अ. 
९ इलोक १४ यात “ सततं को्तंयन्तोमाम्‌ ' यावरचे श्रीज्ञानदेवांचे 
भाष्य ज्यांनी वाचळे असेल त्यास ज्ञानदेव हे कौर्तनाल किती 
रंगलेले होते व ही भक्ति त्या काली केवढ्या थोर पदवीस पोहोचली 
होती हे उघड होणार आहे. या दोहोंचा-ज्ञानाचा व नामाचा- 
अपूर्व मिलाफ श्रीपांडुरंगाच्या कृपेने पंढरीत झाला. 

श्रीज्ञानदेव व नामदेव यांचा फार जिव्हाळ्याचा संबंध होता. 
जनाबाई म्हणतात :- 

सखा विरळा ज्ञानेश्‍वर | नामयाचा जो जिव्हार ।॥ १७७ 

दोघेही एकाच देवाचे भक्‍त आणि शिवाय ज्ञानदेव हे नामदेवांचे 
आजेगुरु, यामुळे तर हा दोहोंचा मिलाफ फारच गोड झाला. 
त्याचाच परिणाम म्हणजे त्या काली महाराष्ट्रात निरुपम अशी 
संतपरंपरा निर्माण झाली. नामदेवरायांनी पावन करणाऱया हरि- 
कथेच्याद्वारा सर्वे भरतखंडाला पुनीत केले. परंतु यात्रेच्या मिषाने 
असे करण्याची मूळ कल्पना श्रीज्ञानदेवांची, तथापि तिला मूतेस्वरूप 
देऊन ती अंमलात आणण्याचे बहुतेक श्रेय श्रीनामदेव यांसच 
देणे योग्य आहे. नामदेव पुष्कळ कार्य करू शकेले व ज्ञानदेव हे 
विस्ताराचे कार्य फार करू शकले नाहीत याचे मुख्य कारण 


श्रीज्ञानदेव व नामदेव यांचा काल रे 


श्रीनिवृत्तयादि चारही भावंडांनी आपली इहलोकीची यात्रा 
विश्ीपंचविश्ीच्या आतच आवरली. उलट, नामदेवराय हे एकंदर 
ऐंशी वर्षे व श्रीज्ञानदेवाच्या समाधीनंतर पन्नास वर्षे जगले व 
यामुळे साहजिकच प्रसाराचे कार्य त्यांच्याकडून अधिक प्रमाणावर 
झाले. दुसरीही एक गोष्ट या बाबतीत लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. 
प्रतिपक्षी ज्यावेळेस तुल्यबळ असते त्यावेळेस लढणारास खरा चेव 
येतो व त्याच्या अंगची खरी मर्दुमकी बाहेर पडते. श्रीज्ञानदेव 
यांच्याकाली स्वराज्य असल्याने स्वघधर्मास, परकोय व परधर्मीय 
सत्तेच्या तेजाखाली वावरणाऱ्या परधर्मास तोंड देण्याची 
पाळीच आली नाही. परंतु नामदेवांच्या आयुष्याच्या उत्तर भागात 
ही स्थिति पालट्न शके १२९६ त देवगिरी उफ दौलताबादचा 
जाघव राजा रामदेवराव याचा मुलगा शंकरदेव याचा अल्लाउद्दीन 
खिलजीने पराभव केला व महाराष्ट्राचे स्वातंत्रय जवळजवळ 
विल्यांस लाविले. अर्थात्‌ नामदेवराय यास परधर्माशी साक्षात्‌ 
तोंड देण्याचा प्रसंग आला व त्यामुळे त्यांचे तेज विशषत्वाने बाहेर 
चमकले. 

श्रीज्ञानदेव-नामदेव यांचा काल अनेक दृष्टींनी मोठा अपूव 
होता. विष्णुचा अवतार झाला म्हणजे जसे इतर देवही त्याज- 
बरोबर अवतार घेतात, चंद्र उदयास आला म्हणजे इतर तारा- 
गणही जसा उदय पावतो अथवा सावंभोम चक्रवर्ती राजा निघाला 
म्हणजे आपली मुगुटशिखरे त्याच्या चरणावर नत करणारी 
नृपतिपंक्ति ज्याप्रमाणे त्याजबरोबर निघते. त्याचप्रमाणे श्रीविष्णु 
अवतार, ज्ञानियांचे राजे ज्ञानदेव हे ज्यावेळी या आनंदभ्‌वनात 
अवतरले त्याकाळी एकदम अनेक संत निर्माण झाले. त्यावेळेस 
अशी जात राहिली नाही की जीत संत निर्माण झाले नाहीत 


डड वारकरी पंथाचा इतिहास 


असे म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाही. त्यावेळचे रूढवीर 
संतच सांगावयाचे म्हटले तरी श्रीनिवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, 
मुक्ताबाई, चांगदेव, विसोबा खेचर (ब्राह्मण), नामदेव (शिंपी) 
नरहरी सोनार (सोनार), सांवता माळी (माळी), जनाबाई 
(नामदेवाची दासी), गोरोबा (कुंभार), राका, वंका, 
चोखामेळा (महार), रोहिदास (चांभार) इतकी यादी सहज 
होईल. या सर्व संतग्रहमेळीत श्रीज्ञानदेव हे भानूसारखे चमकत 
असत व त्याचवेळेस हा सर्व संतभार आषाढ शुद्ध एकादशीस 
व कातिक शुद्ध एकादशीस पंढरपूरास जमत असे व सवे पंढरपूर 
नामगजराने दुमदुमून जात असे. 
विठ्ठल विठ्ठल गजरीं । अवघी वुमदुमली पंढरो ।। चोखोबा ६३ 


५ * 
आषाढी कातिको विसरू नका मज । सांगतसे गूज पांडुरंग ॥। 
ना. म. १८०२३ 
७ ठ ळ 
संतभार पंढरींत । कोतंनाचा गजर होत ।। 
तेथें असे देव उभा । जेशी समचरणाचो शोभा ।। 
रंग भरे कोतंनांत । प्रेम हरिदास नाचत ॥ 


सखा विरळा ज्ञानेश्‍वर । नामयाचा जो जिव्हार ।॥। जनाबाई १७७ 


५) 9 > 
उंच पताका झळकती । टाळ मृदंग वाजती । 
आनंदे प्रम गर्जती । भद्रजाती विठ्ठलाचे ॥। १ ।। 
आले हरीचें विनट । वीर विठ्ठलाचे सुभट । 
भेणे जाहले दिप्पट । पळती थाट दोषांचे ॥२॥ 
तुळशीमाळा शोभती कंठीं । गोपीचंदनाच्या उटो । 
सहस्र विघ्ने लक्ष कोटी । बारा वाटा पळताती ॥ ३॥ ज्ञा. म. २०५ 
७. ' ५४ 


ति 
आषाढी कातिकी भक्‍तजन येती । चंत्रभागेमध्ये त्ताते जे करिती ।। 


श्रीभानुदास व एकनाथ यांचा काल डप 


दर्शेनहेळामात्रे तया होय मुक्ति । केशवासी नामदेव भावें ओवाळितीं ।। 
ना. म. २३६६ 


हे सर्वे संत वर्षांतून दोनदा पंढरीस जमूनच स्वस्थ बसत असे 
नव्हे. त्यापैकी प्रत्येकाने मराठीत अभंग वृत्तांत सुंदर काव्ये व 
तीही श्रीज्ञानदेवांनी म्हटल्याप्रमाणे “ रसिकत्वीं परतत्व । स्पर्श 
जेसा ' असली परे पलीकडील वस्तु शब्दात आणणारी काव्ये करून 
ठेविली व अह्या रीतीने कवित्व व कोर्तनभजनद्वारा सर्वे महा- 
राष्ट्र किंबहुना अवघे आर्यावतं महासुखाने दुमदुमित करून 
टाकिले. त्याकाळी या सर्व संत मंडळीनी “ कहीं एकार्धेनि वैकुंठा 
जावें । तिन्ही तें वेकुंठचि केलें आघवें । ' अशी स्थिति भूमंडला- 
वर केली व उदार महाराष्ट्र-धर्माचा-वारकरी पंथाचा-पाया 
अचल व अजरामर असा करून ठेविला. 

३. श्रोभानुदास व एकनाथ यांचा काल 

यानंतर कोतंनभजनाचा संप्रदाय व पंढरपूरची वारी हा क्रम 
जरी सारखा अव्याहत चालू होता तरी यानंतर सुमारे शंभर- 
सवाशे वर्षेपर्यंत आपल्या तेजाने इतर तार्‍्यास दिपवून टाकून 
आपल्याकडे लोकांचे नेत्र आकर्षण करणारा असा तारा वारकरी- 
क्षितीजावर चमकला नाही. श्रीज्ञानदेव-नामदेव यांच्या काला- 
नंतरचा असा तारा म्हणजे श्रीनाथांचे पणज, पेठणकर भानुदास 
महाराज हे होत. (१३७० च्या सुमारास) त्यांनी आपल्या 
निरपेक्ष वारीच्या तपाने वारकरी साधनमार्गांत काय तेज आहे, 
हे पुन्हा लोकांच्या चांगलेच निदर्शनास आणिले. तो एंतिहासिक 
प्रसंग असा :- एकदा एका ब्राह्मणाने विद्यानगर अथवा विजया- 
नगर (अनागोंदी) येथील राजाइभक्त रामराजाजवळ पंढरपूरची 
व तेथील मुख्य देवता श्रीपांड्रंग यांची स्तुति केली. ती सहून न 


४६ वारकरी पंथाचा इतिहास 


होऊन स्तुति करणाऱ्या ब्राह्मणास केदेत टाकून राजा पंढरपूरास 
त्या ब्राह्मणाने वर्णन केलेले ऐश्‍वर्य आहे किवा काय हे तपासण्या- 
करिता आला. तेव्हा त्यास त्या ब्राह्मणाच्या वणेनापेक्षाही अलो- 
किकता तेथे दिसून आली. तेव्हा समर्थ असल्यामुळे त्याने 
श्रीविठ्ठलाची मूति उचलून अनागोंदीस नेली व आपल्या पूजे- 
करिता स्वतंत्र मंदिर बांधून त्यात ती मूति ठेवली. पुढे आषाढी 
एकादशीला यात्रा जमली व पाहतात तो देवळात मूति नाही. 
मात्र ती मूति अनागोंदीस नेल्याचे कळून आले. तेव्हा भानुदास 
_ महाराज यांनी चाचरणाऱ्या, घाबऱ्या भक्‍तास आदवासन देऊन 
सांगितले कौ ' मी मूर्ति घेऊन येतो, तुम्ही बसा. ' यानंतर ते जे 
निघाले ते थेट विजयानगरच्या बाहेर तृंगभद्रेच्याकाठी येऊन 
पोहोचले. रात्र पडल्यावर देवाच्या दर्शनास गळे असता भग- 
वंतांनी आपल्या गळ्यात असलेला रत्नांचा हार त्यांच्या गळ्यात 
घातला व पंढरपुरास दुसर्‍या दिवशी येण्याचे कबूल केले. दुसरे 
दिवशी सकाळी देवाच्या गळधातील रत्नांचा हार कड्याकुल॒पांतून 
चोरीस गेला असे आढळून आले. शोध कद्िता तो हार भागनु- 
दासांच्या गळयात दिसून आला. लगेच त्यास केद करून त्यांचा 
इन्साफ करून, त्यास सुळावर देण्याची शिक्षा सांगण्यात आली. 
सुळावर जाण्यापूर्वी एकदा भगवंताच्या दर्शनाची परवानगी 
असावी असे त्यांनी सांगितल्यावरून त्यास ती देण्यात आली. 
वाटेत दर्शनाला गेले असता त्यांनी देवासमोर केलेले हृदयास 
पाझर फुटणारे असे त्यांचे अभंग प्रसिद्ध आहेत. 
जे आकाश वर पडों पाहे । ब्रह्मगोळ भंगा जाये । 


वडवानळ त्रिभुवन खाये । तरी तुझोच वाट पाहें गा विठोबा ॥ १॥ 
न करी आणिकांचा पांगिला । नामधारक तुझ्ाचि अंकिला ॥२॥ भा. म.५७ 


श्रीभानुदास व एकनाथ यांचा काल ड७ 


पुढे अशी करुणा भाकीत असता शिपायांनी त्यास सुळापाशी 
ओढून नेले. तो चमत्कार असा झाला कौ सुळास पाने फुटली. ही 
बातमी राजाच्या कानी गेल्यावर राजा स्वतः तेथे आला व 
भानुदासमहाराजांचा आदरसत्कार करून मूति परत घेऊन जाण्यास 
परवानगी दिली व भानुदास महाराजांनी ती मूति परत पंढर- 
पुरास आणली. 

ही मूर्ति अनागोंदीहून भानुदासमहाराजांनी आणल्याची 
हकीकत वर दिलो आहे. त्याबाबत इतिहास संशोधकांमध्ये वेग- 
वेगळी मते सध्या आढळून येतात. कित्येकांच्या मते अनागोंदीस 
पंढरपूरहून जी मूति नेली ती परत आणली गेलीच नाही. ती तेथेच 
ठेवली गेली व पंढरपूरास दुसरीच मूति बसवली. पण कित्येकांच्या 
मते पंढरपूरची मूति अनागोंदीस नेलीच गेली नाही. सर्वच अनुमाने 
आहेत. नवीन संशोधनाने अजून निश्‍चित काहीच ठरलेले नाही. 
म्हणून जुने लोक सांगत आलेली व वारकऱ्यांत मान्य असलेली 
हकीकतच दिली आहे. 

: श्रीज्ञानदेवानंतर तुकाराममहाराजापयंत वारकरीपंथास 
चालना देऊन तो सुसंघटित करण्याचा प्रयत्न कोणीच केला नाही.', 
असले अविचारित विधान गॅझिटिअरमध्ये सापडते. वास्तविक असा 
प्रयत्न थोड्या प्रमाणात भानुदासमहाराजांच्यानंतर दोन पिढ्यांनी 
श्रीतुकाराममहाराज यांच्या अव्यवहित पूर्वेकालीच झाला व तो 
भानुदासांचे पणतु श्रीएकनाथमहाराज पेठणकर यांनो केला. यांच्या 
कामगिरीची रूपरेषा थोडक्यात लिहावयाची म्हणजे श्रीज्ञानदेव- 
नामदेव या जोडीच्या कामगिरीसारखीच कामगिरी ग्रंथलेखनद्वारा 
व कोर्तनभजनद्वारा यांनी केली. श्रीनाथांना ईशकरपेने आयष्य 
एकावन्न वर्षे (१४७०-१५२१) लाभले होते. परमात्मकुपा हीं 


ड्ट वारकरी पंथाचा इतिहास 


गृहव्यवस्थेचा भार अंगावर पडण्यापूर्वीच श्रीजनादनस्वामी यांचे- 
द्वारा लाभली होतो. अपूव प्रारब्धाने प्रपंचात सहघरमंचारिणीही 
गिरजाबाईसारखी मूतिमंत श्ांतिच मिळाली होती. या दुलंभ 
योगामुळे नाथांचा आयुष्यक्रम त्यांनी भागवतातून व अभंगातून 
वगेरे वर्णन केल्याप्रमाणे तंतोतंत श्ांतिब्रह्मासारखा चालला होता. 

आम्ही वर श्रीनाथांची कामगिरी श्रीज्ञानदेव व नामदेव या 
जोडीच्या कामगिरीसारखी आहे असे त्यांच्या कामगिरीचे थोड- 
क्यात वणंन केले, ते तात्त्विददृष्ट्या किती यथार्थ आहे हे पुढे 
पाहू, पण तूते केवळ त्यांच्या ग्रंथरचनेकडेच दृष्टी दिली तरीही 
आमच्या म्हणण्याची सत्यता पटणारी आहे. श्रीनामदेवांनी अभंग- 
वृत्तांतत सवे रचना केली. श्रीज्ञानदेवांनी अभंग केले, पण 
बहुतेक सर्व रचना ओव्यांत केली. नाथांनी ओवी व अभंग या 


दोन्हीतही सारखीच ग्रंथरचना केली आहे. 
श्रीनाथांनी श्रीमद्व्यासकृत भागवताच्या एकादशस्कंधावर 


ओवीबद्ध टीका लिहून श्रीज्ञानेवरीस जोड दिली. याशिवाय त्यांचे 
हस्तामलक, स्वात्मसुख, आनंदलहरी, शुकाष्टक, चतु:शलोकी भाग- 
वत, रुक्मिणीस्वयंवर असे ओवोबद्ध लहान लहान ग्रंथ आहेतच. 
याशिवाय आणखी ओवोबद्ध ग्रंथ-जो त्यांच्याकडून पुरा न झाल्या- 
मुळे त्यांच्या कृपाप्रसादाने गावबाने पुरा केला तो - म्हणजे 
भावार्थरामायण, इतकी विस्तृत ओवीबद्ध ग्रंथरचना श्रीनाथांनी 
केली आहे. याशिवाय नाथांनी अभंगरचना बरीच केली आहे. 
त्यांचे अभंग चार हजारावर प्रसिद्ध आहेत. नाथांचे अभंग अत्यंत 
बहारीचे आहेत. विशेषत: त्यांची रूपके, वासुदेव, आंधळे, फुलवरा, 
भारूड ही तर मनाला चटका लावून सोडणारी आहेत. नाथांनी 
वारकरी पंथास कसा उजळा दिला हे त्यांच्या भागवताच्या १ 


श्रीभानुदास व एकनाथ यांचा काल ड९ 


अभंगाच्या वाचनावरून उत्तम लक्षात येणारे आहे. नाथांनी जरी 
श्रीमद्भागवतावर टीका केलेली असली तरी सूक्ष्म दृष्टीने पाह- 
णार्‍यास असे दिसून येईल की, एकनाथी भागवत हे ज्ञानेश्‍वरी- 
रूपी सूत्रावरील भाष्यच आहे. किंबहुना तो ज्ञानेश्वरीचा दुसरा 
अवतारच असे म्हणावयास हरकत नाही. ज्ञानेश्वरी ही ' आबाल- 
वृद्धास ' परमा्थे सुबोध व्हावा एवढ्याकरिता ज्ञानराजांनी 
लिहिली ही गोष्ट खरी. तसेच ज्ञानेश्वरीची भाषा गोड व 
मादेवपूर्ण, दृष्टांत चढते, मार्मिक व पटणारे, हे सर्वे खरे. परंतु 
तीनशे वर्षांत भाषेत अंतर बरेच पडले. शिवाय त्यातील विचार 
व ग्रथित केलेले अनुभव इतके उच्च आहेत की सामान्य मनुष्यही 
ते वाचीत असता उंच फेकला जातो व त्या हवेत त्यास इवातो- 
रवास करणेही फार वेळ मृष्किलीचे होते. लिहिणाऱ्याची भूमि- 
काच अति उच्च असल्यामुळे वाडमयही फार गोड पण अति उच्च 
दर्जाचे निघाले. यामुळे फारच थोडक्या काळात असा प्रसंग येऊ 
लागला की साठीच्या माणसालाही कर्त्याच्या विशीत लिहिलेल 
ग्रंथ समजण्यास डोक्यास ताण पडू लागला. 

श्रीनाथांचे चरित्र याहून अगदी भिन्न, स्वतः गृहस्थाश्रमी व 
स्वभावही मतिमंत शांतिब्रह्म. यामुळे त्यांची भाषा व अनुभव 
मांडण्याची पद्धति ही साहजिकच, सवसाधारण मनुष्यास पटेल, 
कोणाच्याही आटोक्यांत येईल अशीच होती. नाथांच्या भागवतात 
अद्वेत वेदांत तर प्रतिपाद्यच आहे, पण त्यात हरिभक्ति व ' नाम- 
स्मरण ' याचीही कीति अत्यंत विशद करून सांगितली आहे. तिचा 
वारकरी समाजावर इतका परिणाम झाला आहे को श्रीनाथांनी 


जरी ज्ञानेश्‍वरीचे संशोधन केले व तिला उजंडात आणिली तरी 
, डॅ 


५० वारकरी पंथाचा इतिहास 


कित्येक वर्षे अशी स्थिति होती की ज्ञानेश्‍वरी वाचावयाची व 
पाठीशी वागवावयाची, पण कीतंन म्हणजे ते श्रीतुकोबांचे अभंग 
व नाथांच्या ओव्या यांच्यावर चालावयाचे. हल्ली मात्र पुन: 
ज्ञानेश्‍वरीच विशेषत: वारकरी कीतंनातून येऊ लागली आहे. 


श्रीनाथ व श्रीज्ञानदेव यांचा किती जिव्हाळ्याचा संबंध होता 
हे आणखी एका गोष्टीवरून उघडं होणारे आहे. व त्यात 
ओघानेच नांथांस श्रीज्ञानदेवानंतर इतके उच्च स्थान दिले जाते 
त्याचाही खुलासा होणार आहे. श्रीनाथांना श्रीज्ञानदेवांचा असा 
दृष्टांत झाला की माझ्या गळ्याला अजान वृक्षाची मुळी लागली 
आहे, ती येऊन काढ. त्याप्रमाणे नाथ आळंदीस गेले, समाधीत 
गेले व मुळी काढली. | 
श्री ज्ञानदेवे येऊनि स्वप्नांत । सांगितली मात मजलागी ।। १] 
दिव्य तेज:पुंज मदनाचा पुतळा । परब्रह्म केवळ बोलतसें ॥ २॥ 
अजानवृक्षाची मुळी कंठाशी लागलो । येऊनि आळंदोस्थळों काढ वेगी ॥1३॥ 
ऐसें. स्वप्न होतां आलों अलंकापुरी । तंब नदीमाझारीं देखिले दार ॥४॥ 
एका जनादंनों पुरव पुण्य फळलें । शोगुरु भेटले ज्ञानेश्‍वर ।॥1५॥। 

नाथ आळंदीहून परत आल्यावर त्यांनी ज्ञानेश्‍वरीत जी 
पाठांतरामुळे अशुद्धता उत्पन्न झाली होती ती शुद्ध करून ज्ञाने- 
इवरी शुद्ध केली. श्रीनाथांनी त्याकरिता त्या कालात किती 
प्रयास केळे असतील हे त्यांच्या पूर्वीच्या उपलब्ध असलेल्या 
पोथ्यांशी त्यांनी शुद्ध करून प्रचलित कलेल्या पोथीची तुलता 
केली की कळून येणारे आहे. ज्ञानेश्‍वरी शुद्ध स्वरूपात आज 
वाचावयास मिळते हे श्रीनाथांचेच उपकार आहेत. 

ज्ञानेश्‍वरी ग्रंथरचना कोणत्या दिवशी समाप्त झाली त्यासंबंधीची 
माहिती दुर्दैवाने आज आपणास उपलब्ध नाही. ती असती तर 


श्रीभानुदास व एकनाथ यांचा काल 14 


त्या शुभमंगलदिवशी हजारो ज्ञानेश्‍वरी-भक्तांनी तो . दिवस 
महाराष्ट्रभर जागून साजरा केला असता. परंतु सुदेवाने त्याची 
अंशत: उणीव भरून निघाली आहे ती अशी. मूळच्या ज्ञाने- 
स्वरीच्या प्रती उतरून घेता घेता कालांतराने लेखकांच्या 
हस्तदोषांमुळे त्यात अशुद्ध व अबद्ध पाठ घुसले गेले व ते संशो- 
धनाचे कार्ये पेठणचे थोर साध श्रीएकनाथ महाराज यांच्या- 
सारख्या अधिकारी संतानी केले. वारकऱ्यांमध्ये ज्ञानेश्वरीची जी 
शुद्ध प्रत मानतात ती श्रीएकनाथ महाराज यांनी शुद्ध केलेली प्रत 
होय. हे शुद्धिकरणाचे काम ज्या भाद्रपद वा। ६ स ( कपिला 
षष्ठीच्या सुमुहुर्तावर) नाथांच्या हस्ते पूणे झाले तो दिवस 
अलिकडे महाराष्ट्रात ज्ञानेश्‍्वरीजयंति म्हणून मोठ्या उत्साहाने 
साजरा केला जातो. ज्ञानेश्‍वरीच्या शेवटी दिलेल्या नाथांचा 
खालील सुप्रसिद्ध ओव्या ज्ञानेश्‍वरी वाचकांना सुपरिचित आहेतच:- 


ध्रौशके पंधराशे साहोत्तरीं । तारणनाम संवत्सरी । 

एकां जनादेनें अत्यादरीं । गोताज्ञानेशवरीप्रती शुद्ध केली ।॥१॥ 
- ग्रंथ पूर्वीच अतिशुद्ध । परी. पाठांतरीं शुद्ध अबद्ध । 

तो शोधूनियां एवंविध । प्रतिशुद्ध सिद्ध ज्ञानेश्‍वरी ।1२॥ 

नमो ज्ञानेश्‍वरा निष्कलंका । जयाची गोतेची वाचितां टोका । 

ज्ञान होय लोकां । अतिभाविकां प्रंथाथियां !1३। 

बहुकाळपवंणी गोमटी । भाद्रपदमास कपिलाषष्ठी । 

प्रतिष्ठानीं बोदातटीं । लेखन कामाठी संपूर्ण जाहलो ।॥४। 


श्रीज्ञानदेवांच्या समाधीकालापासूनच आळंदीस मंडळी जमत 
असत. पण मध्यंतरी ज्ञानेश्‍वरांच्या नंतर धामभूमीचा काल गेल्याने 
आळंदी लोकांच्या दृष्टिआड होत चालली होती. श्रीनाथांनी 
ज्ञानेश्‍वरी व आळंदी पून: फार भरभराटीस आणिली. असे म्हटल्यास 


प्र वारकरी पंथाचा इतिहास 


हरकत नाही की आळंदीचे माहात्म्य विशेष वाढविण्याचा 
जोराचा प्रथम प्रयत्न म्हणजे श्रीनाथांचाच. 

जोडोनियां दोनी हात । जगीं वाचवितो मात ।1१॥ 

एकदां जा रे अळंकापुरा । जन्म वेरझारा च॒कवा ॥२॥ ए. म. ३५१२ 

या कारणानेच ' ज्ञानाचा एका ! अशी एक म्हण प्रचलित 
आहे. श्रीनाथांच्या वेळेस तर पंढरपूरचेही माहात्म्य फारच वाढले 
होते. श्रीएकनाथांनी आपल्या भागवतात तीन चार ठिकाणी 
त्याचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी आपल्या अभंगांतही पंढरीचे 
वणन केले आहे. ते म्हणतात :- 

धन्य धन्य पंढरपूर । वाहे भोवरा समोर ।!!1! 

म्हणोनि नेमें वारकरी । करती वारो अहनिशीं ॥२॥ ए. म. ४११ 
. खंडोबा, भवानी, भेरव, मुंजाबा, मेसाई यांच्या त्या वेळेला यात्रा 
भरत असत. या बाह्य गोष्टीवर भर देणाऱ्या व क्लेश्यांनी भरलेल्या 
मार्गापासून लोकास श्रीनाथांनी परावृत्त करून पंढरपुरास आणिले. 


श्रीनाथांनी कोर्ततभक्ति विशेष वाढविली. नाथ स्वत: रोज 

कौर्तन करीत असत. नाथांनी कौतंनाची जी मर्यादा घालून दिली 

आहे तीच वारकरी कीतंनाचीही रूपरेषा होऊन बसली आहे. 
सगुण चरित्रे परम पव्त्रि सादरवर्णावी | 
सज्जनवंदें मनोभावें आधीं बंदावीं ।॥॥१॥। - 
संतसंगे अनंतरंगें नाम बोलावें 
कौतंनरंगीं देवासश्निध सुखेंचि डोलावें ॥२॥ 
भकक्‍्तिज्ञानाविरहित गोष्टी इतरा त कराव्या । 
प्रेमभरें बा वेराग्याच्या युवती विवराव्या ॥३॥॥ 
जेणेंकरूनि मूति. ठसावी अंतरीं श्रोहरिचो । 
ऐकली कोतंनमर्यादा आहे संतांच्या घरची ॥1४॥ 


श्रीतुकोबा व निळोबा यांचा काल ष्रे 


अदयभजने अखंड स्मरणे ब्राजवि करटाळी । 
एका जनादंनीं मुदत होय तात्काळीं ॥५।॥। ए. म, १६७ 
श्रीनाथ स्वत: श्रीज्ञानदेव-नामदेवांप्रमाणे काशीपर्यंत यात्रा 
करून पंढरीचा महिमा थेट काशीपर्यंत पोचवून आले. श्रीनाथांचे 
भागवत मणिकणिकेच्या घाटावरच पूर्ण झाले. 


४. श्रीतुकोबा व निळोबा यांचा काल 


श्रीनाथांनी आपला देह ज्या साली ठेविला त्यानंतर सुमारे 
नऊ वर्षांनी इंद्रायणीच्या काठी पुण्यापासून १५ मैलांच्या 
अंतरावर असलेल्या देहू गांवी श्रीतुकाराम महाराज यांचा जन्म 
झाला, याच संतवीराने वारकरी मंदिरावर कळस चढविला असे 
आपल्या अभंगात बहिणाबाईने म्हटले आहे. स्वतः अत्यंत हाल- 
अपेष्टा सोपून स्वतःच्या संसारावर स्वहस्ते अग्नि ठेवून याच 
वारकरी शूराने हा पुण्यधर्म वाढता केला 

संसाराच्या नांवें घालूनिया शून्य । वाढता हा पुण्यघमं केला ।॥। 

हरिभजने हें धवळिलें जग । चुकविला लाग कळिकाळाचा ॥ तु.म. ७७६ 

तुकाराम महाराजांना कळस म्हणण्याचे कारण, यांच्या- 
नंतर गेल्या तीनशे वर्षांत त्यांच्या उंचीस लागेळ असला 
महात्मा वारकऱ्यात निर्माण झाला नाही. त्यांचे शिष्य पिपळ- 
नेरकर निळोबा हे त्यास शोभण्यासारखेच शिष्य होते. पण 
गुरुते गुरु व शिंष्य ते शिष्य ! श्रीज्ञानदेवांच्या समाधिनंतर 
महाराष्ट्राच्या ऐहिक तेजास जो क्षय लागला होता त्याची तीनशे 
वर्षांत वोढं होत होत महाराजांच्या वेळेस त्या रोगाच्या उत्तर 
अवस्थेच्याही उत्तरभागास सुरुवात होऊ लागली होती असे म्हणा- 
वयास ह्रकत्त नाही. येथे एक गोष्ट लक्षात. ठेवली पाहिजे ती ही 


ष्‌ वारकरी पंथाचा इतिहास 


की तुकाराम महाराज यांच्या वयाचा निम्याहून अधिक भाग 
जाईतोपर्यंत यादवकुलदीपक, गोब्राह्मणप्रतिपालक व स्वातंत्रय- 
प्रस्थापक शिवाजीमहाराज यांचा जन्मच झाला नव्हता. शिवाजी 
महाराजांच्या विसाव्या वर्षीच तुकाराम महाराज हे वंकुठास 
गेले. तेव्हा महाराजांच्या कालाचा विचार करतांना मोंगली 
सत्तेचा शेवटचा भाग व स्वराज्यस्थापनेचा पूर्वभाग या संधि- 
कालाचा विचारं करणे अवश्य आहे. ही गोष्ट येथे प्रामुख्याने 
सांगण्याचे कारण, पुष्कळ वेळा ही गोष्ट विसरली जाते. पारतंत्र्य 
हे सवे दु:खाचे मूळ आहे. ताप भरला म्हणजे अंगाची आग, 
हातापायाची जळजळ, डोके दुखणे, ओकारी येणे वगेरे सुरू होते. 
त्याप्रमाणे एक पारतंत्र्य प्राप्त झाले की सवे ऐहिक दुःखास प्रारंभ 
होतो. पारतंत्र्यात वरची सत्ता परघर्मीय असेल तर मग पुसावया- 
सच नको. राष्ट्र राष्ट्रर्पाने जगते का मरते अश्यीच स्थिति 
होण्याची पाळी येते. तुकाराम महाराजांच्या वेळी अशीच स्थिति 
झाली होती. शास्त्रद्वारा धमरक्षणाचे काम ज्यांच्याकडे होते ते 
यवनांचे दास बनून त्यांच्या पदरी मनसबदाऱ्या पत्करून राहिलेले. 
अध्ययन, अध्यापन व आचरण द्वारा ज्यांच्याकडे रक्षा असावयाची 
ते ब्राह्मणही कालाबरोबर नीचांचे चांकर बनले, एवढेच नव्हे 
तर पोटाकरिता विधर्मी देवतांची उपासना करू लागले. 


सांडुनिया राम राम । ब्राह्मण करिती दोम दोम ॥ तु. म. २५५९ 
आपला पोशाखही त्यांनी परकीय लोकांस साजेल असाच बदलला. 

टिळे लपविती पाताडो । लेती विजारा कातडीं । तु. म. २४७६ 

ही जर या दोन उच्च बर्णांची स्थिति तर ह्यांच्या पाऊलांवर 
पाऊल टाकीत जाणे एवढेन्न कैबळ 'ज्यांचे काम त्या लोकांचे तर 


श्रीतुकोबा व निळोबा यांचा काल प 


विचारावयासच नको ! धर्माच्या रक्षणास राजसत्ता नसली 
म्हणजे जितक्या विपन्न स्थितीस धर्म जाईल तितक्‍या विपन्न 
स्थितीस हिंदूधमं त्यावेळी जाऊन पोहोचला होता व कोणी 
हाताव दंड घेऊन या अधामिकास वठणीवर आणील असा पुरुष 
निर्माण होईल तर बरे असे वाटू लागले होते. 


काय कडं देवा ऐसी नाहीं वक्ति । दंड्नी पुढती वाटं लावूं । तु. न. १२२२ 


_ पण जोपयंत असा कोणी निर्माण झाला नाही तोपर्यंत पाषांड- 
खंडन करून, धर्म जिवंत ठेवण्याचे काम आपणच केले पाहिजे या 
लाणिवेने श्रीतुकोबा यांनी ते काम आपलेसे केले व धर्मास उजाळा 
देण्याचे-रक्षण करण्याचे-काम जोराने चालू केले व इहलोकची 
यात्रा संपूर्ण होईपर्यंत ते काम अखंड चालविले. ते म्हणतात :- 


धर्माचें पाळण । करणें पाषांडलंडण ।।१।॥ 
हेंचि आम्हां करणें काम । बीज वाढवावें नाम ॥२॥ तु. म. ९४८ 
“ न ७ ७ १) 

धर्म रक्षावयासाठी । करणें आटी आम्हांसी ॥ तु. म. ९४९ 

श्रीज्ञानदेव व श्रीएकनाथ यांच्याशी तुकाराम महाराजांच्या 
चरित्राची तलना केल्यास दोघांच्या परिस्थितीत महदंतर होते असे 
दिसून येते. श्रीज्ञानदेव व श्रीएकनाथ ह्विज होते तर तुकाराम- 
महाराज हे शद्रवंशोत्पन्न. श्रीज्ञानदेवांस व नाथांस गुरुकुपा लहान 
वयातच प्राप्त झाली तर श्रीतकोबांचे यांच्या अगदी उलट, लहान- 
पणीच वडील निवर्तले, थोरला भाऊ विरक्‍त बनून घर सोडून 
गेला व सवे प्रपंचभार अल्पवयातच महाराजांच्या अंगावर पडला. 
प्रारघ अनुकूल होते तोपर्यंत सवं ठीक चालले, पण काळ उलटला, 
व्यापारात तोटा येऊ लागला, मोठा दुष्काळ पडला ब एक कुटुंब 


५६ वारकरी पंथाचा इतिहास 


व मुलगा अन्नाशिवाय मृत्युमुखी पडली व बुवांस प्रपंच नश्वर व 
दुःखबांदवडी आहे हे अनुभवाने पटले. वैराग्य प्राप्त झाल्यावर 
मात्र काय करावे यासंबंधाने त्यास फार विचार करण्याचे कारण 
पडले नाही. कारण तुकोबाराय यांच्या घरी नाथांच्याप्रमाणेच सात 
पिढ्या पंढरीची वारी चालत आली होती. म्हणून श्रीतुकोबांनी 
लगेच डोंगर गाठला व साधन करण्यास आरंभ केला. त्यात त्यांस 
यश येऊन श्रीपांड्रंगाचे दर्शनही झाले. मग तुकोबारायांनी 
स्वतःचा प्रपंच इतःपर करावयाचा नाही तर देवाचा प्रपंच थाटा- 
वयाचा असा निश्‍चय करून आपल्या वाटणीचे कागदपत्र नदीत 
बुडविले व॒ लोकांस भगवत्पथाचा उपदेश करण्याचा तडाका 
लाविला. पंढरोची वारी व भगवद्भजन याशिवाय दुसर्‍या कोण- 
त्याही साधनांचा श्रीतुकोबांनी अवलंब केला नाही. ते म्हणतात:- 


कोणी कांहीं तरी केलो आचरणें । मंज या कोतंनेवीण नाहीं । तु.म. ३४९३ 
याच स्वतःच्या अनुभवाने सिद्ध ठरलेल्या व सद्यःफल देणाऱ्या 
मार्गाचा त्यांनी जगास उपदेश केला. 
हरिभक्‍्तीचा महिमा विशेष वाढविला । निळोबा १५६३ 
बि ५ ५ छ 
जप तप यज्ञ लाजविली दानें । हरिनाम कोतंन करुनिया । रामेशश्‍वरभट्ट ३ 
भगवद्भजन हे कसे समर्थ साधन आहे व' पंढरपुरात विटेवर 
चेतन्याचा गाभा कसा उभा आहे हे. तुकारामबुवांनी पुनरच 
स्वत:च्या तप:सिद्धीने लोकांच्या निदशंनास आणिले 
घोटवोन लाळ ब्रह्मज्ञान्या हातीं । मुक्‍तां आत्मस्थिति सांडवीन ।तु.म.२९२१ 
तुकोबाराय यांचे कीतंन अत्यंत रसाळ, हृदयाला जाऊन भिडणारे 
व स्वयंस्फूर्तीने तात्काळ केल्या जाणाऱ्या अभंगाने तर अतिशय 


श्रोतुकोबा व निळोबा यांचा काल पज 


बहारीचे होई. श्रीतुकोबांनी अभंगरचना पुष्कळ केली. पैकी 
सध्या सुमारे साडेचार हजार अभंग त्यांचेच म्हणून प्रसिद्ध आहेत. 
फडावर माळ्याची व गंगूकाकांची अशा दोन पाठांच्या गाथा 
मानल्या जातात व बाकीचे अभंग क्षेपक समजतात. बुवा स्वतः 
शुद्र, यामुळे त्यांना कीतंन करून उपदेश करण्याची पात्रता नाही 
असे मानणारे एकवेळचे त्यांचे ह्वेष्ट वाघोलीकर रामेश्‍वर भट्ट॒ व 
ज्यांत क्षात्रतेज मुसमुसत होते व पुढे ज्यांनी स्वराज्य स्थापिले 
ते शिवाजी महाराज यापासून तोंतहत गंगाराम मवाळ, संताजी 
जगनाडे, कोंडोपंत. लोहोकरे, मंबाजी बवा, शिवबा कासार 
यांजपर्यंत सर्वांची श्रीतकोबांचे कोतंन ऐकत असतांना एकच 
वृत्ति होऊन जात असे 


लुब्धली नादीं लागलो समाधी ! मूढ जन नरनारो लोकारे। 

पंडित ज्ञानी योगी महानुभाव । एकचि सिद्धसाधकां रे॥ तु. म. २०८ 

जरी तुकारामबुवांनी हंरिभक्‍तीचाच महिमा विशेष वाढविला 
तरी कमंमार्गाचा त्यांनी उच्छेद केला असे बिलकुल नव्हे. त्यांनी 
ठिकठिकाणी एकाच परमेश्वरापासून चार वणे झाले, पण 
प्रत्येकाची कर्मे भिन्न आहेत व ती प्रत्येकाने अवश्य केली पाहिजेत 
असे सांगितले आहे. | 


बोले. वर्म जो चाले या विरहित । तो जाणा पतित धुति बोले ॥ तु.म.२९९२ 


छे 0 १ 


शिखषासुत्र तुझा गुंतला जपान । तंबवरी तं जाण श्रतिदास ।। तु. म. २२१९ 


पण हे पूर्वमीमांसकाप्रमाणे कमवादी नव्हतेच. अर्थात्‌ कमंही 
भगवदावण बुद्धीने नामाचे सहाय्य घेऊन करावे अशीच त्यांची 
शिकवणूक होती. 


॥ 


ष्ट वारकरी पंथाचा इतिहास 


परकोय राज्यात संघटना करणे अवदय व म्हणूनच त्यांनी 
* सकळांसी येथें आहे अधिकार ' अशा भजनमार्गावर जोर दिला. 
तुकाराम महाराजांना धर्माचे यथार्थ स्वरूप सांगण्याकरिता अतिशय 
तीक्ष्ण भाषा वापरावी लागली. पारतंत्र्यातील विनायक स्वास्थ्यांत 
धर्मातही कौड उत्पन्न होते. धर्माच्या नावावर पोट भरणारे कान- 
फाट, मलंग, डोईफोडे, गोसावी, मानभाव आणि झाकत यांजवर 
तुकाराम महाराजांनी अतिशय कोरडे ओढले आहेत. स्वत: महा- 
राजांना आपणास फार तीक्ष्ण बोलावे लागले याची जाणीव होती. 

- तोक्ष्ण उत्तरें । हातीं घेऊत बाण फिरे ॥ तु. म. ९४८ 


७ छै ० 
निदावें हें जग । ऐसा आंगा आला भाग ॥ तु. म. ३५३२ 
इहलोकी कीर्ति व परलोकी हित ज्याच्यात आहे असा भगवत्‌- 
प्राप्तीचा पंढरपूरचा संप्रदाय त्यांनी वाढविला. ह्यात त्यांस 
अतिशय कष्ट व दु:ख सोसावे लागले.कीत॑नाची कडक शिस्त अतिशय 
कंसोशीने पाळावी लागली व वेराग्यही कडकडीत पाळावे लागले 
उच्च जाति व महंत यांजकडून त्यांची छळवणक झाली. प्रपंचाचे 
तर खोबरेच झाले. पण हे सर्वे सोसूनही त्यांनी. हरिभजनाने हे 
जग प्रकाशित केले. ते आपले स्वतःचे कार्यं सांगतात :- 
संसाराच्या नांवें घालोनिया शून्य । वाढता हा पुण्य धे केला ।। 
हरिभजनें हें धवळिलें जग । चुकविला लाग कळिकाळाचा ॥ तु. म. ७७६ 
तुकाराम महाराज मनुष्याची स्थिति व अधिकार पाहून उपदेश 
करीत व.परमा्थेही डोळे उघडून करावयास सांगत 
अधिकार तसा करूं उपदेश ।॥। साहे ओक्षे त्यास तेचि देऊ ॥ तु. म. २५०४ 


9७ 
सुखें करावा संसार । न संडावे दोन्ही बार । 
दया क्षमा घर । 'चोजबोत येतील ॥ तु. म. ११७९ 


श्रीतुकोबा व निळोबा यांचा काल ५९ 


परमार्थ करतांना ते निक्षून सांगतात :- 
शुद्ध कसोनिया पाहावें । तरो रंगा न भुलावे ॥ तु. म. ३२१२२ 


तुकाराम महाराजांच्या वेळेसही आषाढी, कातिक ह्या दोन्ही 
वार्‍या मोठ्या प्रमाणात भरत असत... 
आषाढी निकट । आला क्ातिकीचा हाट ।। १ ।। 
पुरे दोन्हीच बाजार । नलगे आणिक व्यापार ॥ २॥ तु. म. ३२९ 
6 छे ७ 
दोन्हीच हाट भरले घनदाठ । अपार मिळाले वारकरी रे॥तुम.२१३ 
तात्पर्य, तुकाराम महाराजांनी अशा रीतीने या कीतनभक्‍्तीचा 
कळस करून लोकांस भजन- कौ्तनाचा संप्रदाय घालून दिला. 
महाराष्ट्रात जो वारकरी संप्रदाय इतका पसरला ते बहुतेक तुकाराम 
महाराजांच्याच पुण्याईचे फळ होय. वारकरी संप्रदायात तुकाराम 
महाराजांचे महत्त्व काय आहे. हे कळण्याची बरीच गमकेही 
आहेत. बहुतेक सर्व कोतेने त्यांच्याच अभंगावर होतात. एखाद्या 
पदावर कथेकऱयाने कौतंन केल्यास त्याचा शेवट तरी निदान 
तुकारामबुवांच्या ' हेचि दान दे गा देवा ' ह्या प्रसिद्ध अभंगानेच 
होतो व जी संतभजने होतात ती “ज्ञानोबा तुकाराम' अगर “ज्ञानोबा 
माउली तुकाराम ' अशी होतात. म्हणजे ज्ञानदेवांच्या जोडीस 
एकदम तुकारामच येतात. इतकी मोठी चिरकाल टिकणारी काम- 
गिरी आपल्या अभंगाद्वारा तुकाराम महाराजांनी केली. आजही 
तुकाराम महाराजांचे अभंग हजारो लोकांस भवदुःख विसरण्यास 
लावून भगवत्सुखाचा आस्वाद घेण्यास प्रवृत्त करीत आहेत. 
बहिणाबाई ह्या तुकाराम महाराजांच्या शिष्यांपैकी एक श्रेष्ठ 
शिष्या होत्या. त्यांना तुकाराम महाराजांच्या संगतीचा लाभ व 
साक्षात्‌ अनुग्रह मिळाला असल्यामुळे त्मांतती केलेल्या अभंगांना 


ष्ठ वारकरी पंथाचा इतिहास 


निळोबाराय व महीपतीबुवा ह्या त्यांच्या शिष्यांच्या अभंगांपेक्षा 
अधिक मोल सहजच प्राप्त होते. विश्षेषत: तुकाराम महाराजांना 
बाबाजी चंतन्यापासून झालेला अनुग्रह बहिणाबाईंनी ज्या अभंगांत 
वर्णन केला आहे त्याची माहिती खुद्द तुकाराम महाराजापासून 
त्यांना मिळाली असल्याचा संभव आहे. त्यांची समाधि शिऊर- 
गावी आहे 


तुकाराममहाराजांचे मुख्य चौदा. टाळकरी होते. पण त्यांचा 
संप्रदाय वाढविणारा असा शिष्य याहून निराळाच होता. तो म्हणजे 
पिंपळनेरकर निळोबाराय होत. पिंपळनेर हे नगर जिल्ह्यात आहे 
पण पुणे जिल्ह्यात असणार्‍या शिरूर गावी त्यांचा जन्म झाला. हे 
जातीचे ब्राह्मण होते व काही कालपर्यंत कुळकर्णपण चालवीत होते. 
पण एके. दिवशी स्नानसंध्या करीत असता सरकारदरबारचे 
आमंत्रण आले व त्यांस तसेच जावे लागले. तेव्हा इतःपर नोकरी 
करावयाची नाही असा निश्‍चय करून, घरादारावर तळशीपत्र 
ठेवून ते जे बाहेर पडले ते यात्रा करीत देहस आले. तेथे श्रीतकोबा- 
राय यांचे चिरंजीव नारायणबवा यांची गोठ पडली. त्यांनी 
दोघांनी बरोबर यात्रा केल्या, पण समाधान' होईना. सरतेशेवटी 
श्रीतकोबाचा प्रसाद व्हावा एवढ्याचकरिता त्यांनी धरणे घेतले 
ते बेचाळीस दिवस काही एक न' खाता पडून राहिले व मग 
त्यांस तुकाराम महाराजांनी दशन देऊन उपदेश दिला 


निळा म्हणे मज उपदेश केला । संप्रदाय दिला सकळ जना ।। निळोबा ८८४ 


यानंतर निळोबांनी अभंग केले व' संप्रदायाची कौतंन-भजनद्वारा 
फारच उत्तम सेवा कली. पुष्कळ लोकांचे त्यांच्या अभंगाकडे अजन 
जितक लक्ष जावयास पाहिजे तितके गेले नाही.त्यांनी तीनशे इलोकात 


यानंतरचा तीनणे वर्षाचा काल ६१ 


श्रीतुकारामस्तृति वणिली आहे. त्यांचे अभंग सुमारे १६०० 
प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या अभंगाची भाषा अगदी अर्वाचीन आहे व 
वाणीत प्रसाद आहे. विशेषतः त्यांचे गोळणीचे अभंग तर फारच 
अप्रतिम आहेत. ते वाचले म्हणजे गुरूस शोभणारा शिष्य लाभला 
असे स्वाभाविकच उद्गार तोंडातून निघतात. 


५. यानंतरचा तोनशे वर्षाचा काल 


१. आ 


(_यानंतरचा हा वारकरी पंथाच्या कालाचा शेवटचा भाग) , दात 
अनुभवी, संप्रदायाची सेवा उत्तमरीतीने करणारे असे पुष्क 
संत निर्माण धळ पण (महिवतीनूवा ) कांबळे पण (महिपतीब्‌वा _) कांबळे ताहराबादकर 


(शके १६३७-१७ ३२) यांच्याशिवाय ग्रंथलेखक असा नाव घेण्या- 
सारखा कोणी झाला नाही. त्यांनीच संतलीलामृत, भक्‍तलीला- 
मृत पर चभाना कल ग्रंथ लिहून साधुचरित्रे सविस्तर लिहून काढली. निळोबा- 
रायानंतह्‌ शंकरस्वामी शिऊरकरे यास उपदेश प्राप्त झाला. त्यांची 
समाधि ज्यो' ुणाबाईंच्री समाधि आहे त्याच औरंगाबाद- 
जवळ. असणाऱ्या शिऊरगावी आहे. शंकरस्वामी 'यांजपासून 
मल्लाप्पा वासकर) (शके १६३१-१७२१) यांस उपदेश प्राप्त 
झाला. ह्यांची समाधि आळंदी येथे आहे व यांनीच प्रथम फड 
काढला. प्रथम फड काढला याचा अथं पूर्वी फड बिलकुल नव्हते 
असा नव्हे. नाथांच्या * चिरंजीवपदांत ' पुढील उद्गार आहेत :- 


न मांडी स्वतंत्र फड । अंगीं अहंता येईल वाड ।। ए. म. ३९६५ 


आतून यावरून नाथांच्यापूर्वी भजनाचे फड असावेत. पण नाथ व 
तुकोबा यानतर लुप्त झालेल्या फडास यांनीच प्रथम चालना 
दिली असावी) असावी) वासकरांतून प्रथम देहूकर फुटले व त्यांनी स्वतंत्र 


दर वारकरी पंथाचा इतिहास 


फड काढला. हल्ली वारकर्‍यांत प्रमुख असे चार पाच फड आहेत 
ते योग्यही आहे.(कीरण 
गोपाळबुवा हे जरी तुकोबाचे पणतु होते तरी त्यांची मांसवंशाची 
परंपरा होती. होती, ' विद्यापरंपरा ' मल्लाप्पाकडेच आली होती.) 
यानंतर गेल्या तीनशे वर्षांत समाजाच्या दृष्टीने घडून आलेली 
मोठी गोष्ट म्हणजे ' पालख्यांच्या सोहळ्याची ' वाढ. श्रीज्ञाने्वर 
महाराज यांच्या समाधीकालानंतर श्रीनामदेव, गोरोबा, नरहरी 
सोनार व पुढील काळात श्रीएकनाथ तुकाराम, निळोबा, शंकर- 
स्वामी शिऊरकर, मल्लाप्पा वासकर इत्यादि थोर भगवद्भक्तांनी 
पंढरपूरच्या वारीचा क्रम वाढवीत नेल) (पालख्यांचा सोहळा 
दीडशे वर्षापूर्वी होऊन गेलेल्या हेबतरावबाबा आरफळकर 
(जि. सातारा) यांनी विशेष वाढविला. यांचा जन्म सरदारकुलांत 
झालेला. हे ग्वाल्हेरून परत येत असताना त्यांना चोरांनी 
गाठले व एका गुहेत कोंडले. तेथे राहिले असता ज्ञानेश्‍वर- 
महाराजांचा त्यांनी धावा कला. श्रीज्ञानदेव त्यांच्या धाव्यास 
पावले. चोरांच्या टोळीच्या नासकास मुलगा झाला व त्या आनंदा- 
प्रीत्यथे बाबांची सुटका झाली. झाले ! बाबांच्या मनाने उलट 
खाल्ली व ते जे निघाले ते थेट आळंदोस येऊन राहिले, परत 
ग्वाल्हेरास गेलेच नाहीत. आळंदीत समाधीसमोर रात्री शेजारतो- 
पासून तो सकाळी दूधारतीपर्यंत भजनाचा त्यांचा नियम असे. 
८बारकर््यांत जी शजतीमाशिका माज मिड आहे ती त्यांचीच मा जी भजनीमालिका आज प्रसिद्ध आहे ती त्यांचीच आहे. 
क टाय [नदेवांच्या पादुका गळ्यात घालत पंढपूरला नेत 
असत्या पादुका पालखीत घालून, दिड्या वगरे भजनाचा 


सोहळा जाबानोप विणायला आग ोरलकी विशेषत्वाला आणलो(हल्ली आषाढीला जो पाल- 
फळ 
ख्यांचा सोहळा दिसून येतो ते यांच्या परिश्रमाचे व कल्पनेचे 


यानंतरचा तीनशे वर्षांचा काल दरे 


च 
होणडषवग शीज्ञानदेव ब तुकोबा यांच्याच पालख्या निघत; 
बाकी ख्या हहोत थाड यावत बंगुबी, 
बाबा नावाच्या महात्म्याची या कामी चांगेली मदत मिळाली होती. 
त्यांची समाधी पुण्यास लकडीपुलाजवळील वाडीत नदीकाठी आहे_> 
खंडोजीबाबांचे एक टाळकरी शेडगेबाबा होते. त्यांनी पाल- 
ख्यांचा सोहळा वाढविण्याच्या कामी बरीच खटपट केली. त्यांची 
समाधि नारायण पेठेत लक्ष्मीरोडवर शेडगे विठ्ठल मंदिरात आहे. 
श्रीज्ञानदेवांच्या पालखीच्या सोहळ्यास पूर्वी हत्ती, घोडे वगेरे 
लवाजमा श्रीमंत राजेसाहेब (औंध ) यांजकडून येत असे. या खर्चास 
सहाय्य त्या त्या वेळचे राजे व श्रीमंत पेशवे सरकार करीत 
असत. पुढे कंपनी सरकारचा अंमल सुरू झाल्यावरही खर्चाची 
तरतूद सरकारकड्न होत क आक सरकारने इ. स. १८५२ मध्ये 
पंचकमिटी स्थापन करून त्या कमिटीच्या नियंत्रणाखाली ज्ञानेश्‍वर 
महाराजांच्या पालखीची व्यवस्था केली; ज्ञानेश्‍वर महाराजांच्या 
पालखीबरोबर सुमारे एक लाखाच्यावर लोकसमुदाय असतो. 
त्या व्यवस्थेसाठी सरकारतफे आरोग्यखात्याची डॉक्टर मंडळी, 
पिण्याच्या पाण्याची गाडी, पोलीस ह्यांची योजना होत असते. 
हल्ली पालखीकरिता दोन घोडे, तंबू, नेवेद्य यांची व्यवस्था 
अंकलीकर शितोळे यांच्याकडून होत असते व वाखरीपासून 
श्रीज्ञानदेवांच्या पादुका गळ्यात घालून पंढरपूरात जाण्याचा 
यांचा मान असे.) 
ता शतकाच्या जवळ जवळ अखरपयंत श्रीज्ञानोबा 
व 1 या दोघांच्याच पालख्या निघत मट 
ज्ञानोबा तुकोबांच्या पालख्याप्रमाणेच निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, 
मुक्ताबाई, जनादेनस्वामी, एकनाथ महाराज, सांवता माळी, 


ळा” 


द वारकरी पंथाचा इतिहास 


रामदासस्वामी इत्यादि साधूंच्या पालख्या श्रीपांडरंगाच्या 
दशनासाठी आषाढी वारीच्या वेळी पंढरीला येत असतात. ही 
पालख्यांची संख्या तूत सुमारे ५० आहे. > 
(_सवे पालख्या निरनिराळ्या गावाहून निरनिराळ्या रस्त्याने 
येऊन शेवटी मात्र पंढरपूराच्या अलिकडे पाच मैलावर असलेल्या 
वाखरी गावी एकत्र होतात. त्या 'ज्ञानबा तुकाराम च्या गजरात 
पंढरपूरात आषाढ शु॥ १० च्या दिवशी रात्री १२ च्या सुमारास 
मोठ्या थाटाने प्रवेश करतात. त्यावेळी सवे पालख्याबरोबर 
सुमारे २-२॥ लाखापर्यंत वारकऱ्यांचा समुदाय असतो टप 
टाळ, मृदंग, विणे यांच्या आवाजाने व ' ज्ञानोबा तुकाराम या. 
भजनाने दुमदुमून जाते;) हा सव देखावा अवर्णनीय व अलौकिक 
असा असतो. शिस्तवद्ध व भगवंताच्या प्रेमाने एकत्र आलेली ही 
महाराष्ट्रातील सवे थरातील लहानथोर मंडळी नाचत बागडत 
पंढरीनाथाच्या गावाला येते. त्यावेळचें दृश्य हे वारकरी पंथाचे 
सर्वांत प्रमुख असे वेशिष्ट्य आहे. महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर पर- 
प्रांतातील व परदेशातील ज्या ज्या मंडळींनी हा पालखीच्या 
सोहळ्याचा आनंद अनुभवला त्या त्या मंडळींनी ते दृश्य पाहून 
असे दृश्य जगताच्या पाठीवर इतरत्र कोठेही पाहावयास मिळत 
नाही असे धन्यतेचे उद्गार काढले आहेत. 
मध्यंतरीच्या काळात वारकरी संप्रदायाची. सेवा करणाऱ्यामध्ये 
बाबांच्याशिवाय पृुंडलीकबुवा, जळोजीमलोजी (बंधुद्दय) प्रत्हाद- 
भाऊ बडवे, ठाकोरदास बुवा, बाबा पाध्ये, मातंडमामा पाइटकर, 
मातंडबापु आळंदीकर, वासुदेवबुवा देहूकर, सखारामब्‌वा अमळ- 
नेरकर, बाबा अझरेकर, चार्तुमासेबुवा, गंगूकाका, भानुदास- 
महाराज, लक्षमणबूवा वाखरीकर, गंगागीर महाराज वगेरे जुती 


यानंतरचा तीनशे वर्षाचा काल ६५ 


संडळी होऊन गेली. अगदी अलीकडची नाव घेण्यासारखी व ज्यांनी 
संप्रदायाची उत्तम सेवा केली अशी मंडळी म्हणजे भाऊसाहेब काट- 
कर, नानामहाराज साखरे व विष्णुबुवा जोग ही होत. या दोव- 
टच्या त्र्‍रयीने ज्ञानेश्वरी विशेष प्रचारात आणली असे म्हट- 
ल्यास हरकत नाही. या त्रयीचे ज्ञानेश्‍वरीवर अप्रतिम प्रभुत्त्व 
होते. भाऊसाहेब काटकर हे सोलापूरचे राहणारे. त्यांस तर संस्क्र- 
ताचा गंधही नव्ह्ता. पण असे सांगतात को त्यांची कीने ऐकण्या- 
करिता पुण्याहून देहूस न्यायमूति रानडे, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर 
वगरे मंडळी जात असत. भाऊसाहेबांचे कीतेन ऐकलेली मंडळी 
अजनही हयात आहेत व अजन त्यांचें शब्द कानात गुणगुणतात असे ते 
म्हणतांना ऐक येते. नानामहाराज हे पुण्यातच राहात. त्यांच्यामुळच 
ज्ञानेश्‍वरीचा अथ छापून निघून त्याचा वारकरी मंडळीत प्रसार 
झाला. विष्णबवा जोग यांचे ज्ञानेश्‍वरीवर तर प्रंभूत्व होतेच 
पण त्यांचे गाथावाडमयावरही मोठे . प्रभृत्व होते. त्यांनी 
तुकाराम महाराज यांच्या समग्र गाथ्याचे मराठी भाषांतर प्रथमच 
प्रसिद्ध केले. त्यांनी गाथ्याची विषयवार वाटणी करून तो आवटे 
छापखान्यात प्रसिद्ध केला व त्याचीच नक्कल. पुढे निर्णेयसागर 
छापखान्याने उचलली. भाऊसाहेब काटकर व विष्णुबुवा जोग 
यांनी कीतंनद्वाराही वारकरी संप्रदायाचो फारच मोठी सेवा केली 


हल्ली वारकरी संप्रदायात जी शिकलेली मंडळी दिसते ती विष्णु- 
बवा जोगमहाराज यांच्या ज्ञानेश्‍वरी व तुकाराभगाथा यावरील 
उत्कृष्ट निरुपणामळे व त्यांनी स्थापन केलल्या आळंदी येथील 
ब्रारकरी शिक्षण संस्थमुळे. पांढरपेशा वर्गातील बरीचशी सुशिक्षित 


श्र 


५०११ पि 


द्द वारकरी पंथाचा इतिहास 


मंडळी त्यांच्यामुळे या मार्गाकडे वळली असे म्हटल्यास हरकत 
नाही. या त्रयीनंतर या संप्रदायाची सेवा बंकटस्वामी (राहणार 
निनगुर) व केशवराव महाराज देशमुख (राहणार पुणे) यांनी 
केली. ह्‌. भ. प. बंकटस्वामी यांनी संपुर्ण महाराष्ट्र व मोंगलाई- 
तील खेडोपाडी हिंडून वारकरी पंथाचा फार मोठा प्रसार केला. 
ह्‌. भ. प. केशवराव महाराज यांनी पुण्यातच रोज ज्ञानेश्‍वरी 
सांगण्याचे ब्रत अखंड दोन तपांवर चालविले. नारदभकक्‍्तिसूत्रावर 
ओवीबद्ध टीकाही त्यांनी लिहिली आहे. 


हल्ली वारकऱ्यात वासक'र, देहूकर, आजरेकर, गंगुकाका, 
ठाकूरबृवा वगेरेंचे प्रमुख फड आहेत. आषाढीस तीन चार लाख 
कातिकीस दोन लाख समुदाय पंढरीस जमत असतो. आळंदीची 
यात्राही वाढत आहे. या यात्रेस वारकरी कोल्हापूर, सातारा, 
सोलापूर, नगर, पुणे, नाशिक, खानदेश, नागपूर, वऱ्हाड, 
मोंगलाई, बंगलोर, कर्नाटक, त्रिचनापल्ली येथून येत असतात, 
इतकां यात्रेचा प्रसार झाला आहे. वारीच्या उत्पन्नाचा व येणार्‍या 
वारकऱ्यांच्या संख्येचा तक्‍ता पुढे दिला आहे. 

पंढरपुर-आळंदीप्रमाणेच त्र्यंबकेश्वर येथे निवृत्तिनाथांची 
पौष वद्य ११ स, सासवड येथे सोपानदेवांची मा्गशी्षे वद्य ११ स, 
मेहुण व एदलाबाद येथे मुक्‍ताबाईंची वेशाख वद्य ११ स, देहू येथ 
तुकाराम महाराजांची फाल्गुन वद्य २ स, पेठण येथे एकनाथ महा- 
राजांची फाल्गुन वद्य ६ स व पिंपळनेर येथे निळोबारायांची 
फाल्गुन शुद्ध २ स अशा लहान मोठ्या यात्रा भरत असतात. त्यात 
पैठणची यात्रा सर्वांत मोठी. तेथे लाखावर समुदाय गोळा होतो. 


श्रीपांड्रंग उपासकांतील चार संप्रदाय ६७ 


४. श्रीपांडुरंग उपासकांतील चार संप्रदाय 


आतापर्यंत वारकरी संप्रदायाच्या भारंभाचा व वाढीचा जो 
विचार केला त्यावरून असे दिसून आले की या संप्रदायात चार 
संप्रदायांचा अंतर्भाव झालेला आहे. ते संप्रदाय येणेप्रमाणे :-( १ ) 
चैतन्य, (२) स्वरूप, (३) आनंद व (४) प्रकाश. 

(१) चैतन्य संप्रदाय :- या संप्रदायात दोन भेद आहेत. (अ) 
एकाचा ' रामकृष्णहरि ' हा षडाक्षरी मंत्र आहे. (आ) दुसर्‍याचा 
“3३७ नमो भगवते वासुदेवाय ' हा द्वादशाक्षरी मंत्र आहे. 
पहिल्याची माहिती देणारे तुकाराम महाराज व पिंपळनेरकर 
निळोबाराय यांचे पुढील अभंग आहेत :< 
सत्यगुरुरायें कृपा मज केलो । परि नाहीं घडलो सेवा कांहीं ।॥। १॥ 
सांपडविलें वाटें जातां गंगास्नाना । मस्तकीं तो जाणा ठेविला कर ॥२॥ 
भोजना मागती तुप पावशेर । पडिला विसर स्वप्नामाजीं ॥३॥ 
कांहीं कळे उपजला अंतराय । म्हणोनियां काय त्वरा झालो ॥ ४ 
राघव चंतऱ्य केशव चेतन्य । सांगितली खूण माळिकेची ।॥५| 
बाबाजी आपुलें सांगितलें नाम । मंत्र दिला रामकृष्णहरि ॥६॥ 
माघ शुद्ध दशमी पाहुनी गुरुवार । केला अंगीकार तुका म्हणे ।॥७॥तु.म.३७०९ 

ी 6 ७ न छु 
मख्य महाविष्णु चेतन्याचें मूळ । संप्रदाय फळ तेथो निया ।॥। १) 
हुंसरूपी ब्रह्मा उपदेशी धीह्री । चतुःश्लोको चारी भागवत ॥२॥ . 
तें गंज विघाता सांगे नारदासो । नारदें व्यासासी उपदेशिलें ॥॥२॥ 
राघवचंतन्य केलें अनुष्ठान । त्यासी द्वेपायनें कृपा केलो ।॥।४॥। 
कृपा करूनि हस्त ठेवियेला शिरीं । बोध तो अंतरीं ठसावला ।।५॥। 
राघवा चरणीं केशव शरण । बाबाजीशीं पुणे कूपा त्याचो ॥६॥ 
बाबाजीने स्वप्नीं येऊनि तुकयाला । अनुग्रहू दिला निजप्रीति ।॥॥७॥ 


ष्ट | वारकरी पंथाचा इतिहास 


जगद्गुरु तुका अवतार नामयाचा । संप्रदाय सकाळांचा तेथनियां ॥८।। 
निळा म्हणे मज उपदेश केला । संप्रदाय दिला सकळ जनां ।। ९॥। निळोबा ८८४ 


वरील अभंगात उल्लेखित केलेल्या राघव चैतन्य, केशव चैतन्य 

व बाबाजी ह्या तीन व्यक्‍ती होत्या का दोन होत्या यासंबंधी 

बरीच चर्चा झाली आहे व आजही होत आहे. वेगवेगळ्या वेळी 

वेगवेगळी मते मांडली गेली आहेत. के. पांगारकर प्रभूति ह्या तीन 
व्यक्‍ती समजत. पण मध्यंतरीच्या संशोधनाने केशव चैतन्य हेच 
बाबाजी असे ठरवले. यामुळे या अभंगात दोनच व्यक्तींचा उल्लेख 
आहे असे समजले जाई. परंतु अलीकडील झालेल्या संशोधनावरून 
राघव चेतन्य, केशव चेतन्य व बाबाजी चेतन्य ह्या व्यक्‍ती पुन: 
तीन निरनिराळ्या होत्या असे दिसते. राघव चैतन्य यांची समाधि 
कल्याणगुलबर्य्याजवळ आळंदगुंजोटीस आहे, केशव चेतन्य यांची 
समाधि पुणे जिल्ह्यातील ओतुरगावो आहे व बाबाजी चेततन्य 
यांची समाधि मन्याहाळ येथे आहे असे इतिंहाससंशो धक श्री. बेदर 
यांचे म्हणणें आहे. या बाबतीत अजून संशोधन चालू आहे. 

दुसर्‍याच्या माहितीचा अभंग पूढील आहें :- 

» आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा । मच्छिव तयाचा मुख्य शिष्य ।। १ 
शर्च्छिद्राने बोध गोरक्षासी केला । गोरक्ष वळला गहिनीप्रती ।। २1 
गहिनोप्रसाद निवृत्तिदातार । चोजविलें सार ज्ञानदेवा ।।३॥। ज्ञा. म. 

हीच परंपरा श्रीज्ञानदेवांनी आपल्या ज्ञानेश्‍वरीच्या शेवटीही दिली 
आहे. बहुतेक सर्वे वारकरी संप्रदाय चेतन्यसंप्रदायातलाच आहे 


(२), स्वरूप संप्रदाय :-याचा ' श्रोराम जयराम जय जय राम 
असा त्रयोदशाक्षरी मंत्र आहे. यातही दोन भेद आहेत. (अ) 
रामानुजीय.। हे कपाळावर तांबडी रेषा लावतात. यात मुल्हेर- 


वारकर्‍्यांस मान्य देव, संत, ग्रंथ व आचारविचार ६९ 


कर, सखारामबुवा अंमळनेरकर व भानुदासबुवा बेलांपुरकर 
वगेरे मंडळी येतात. (आ) रामानंदी. हे पांढरी रेषा लावतात. 
यात रामांनंद, कबीर, कमाल वगरे मंडळी येतात. 


(३) आनंद संप्रदाय :-या संप्रदायाचा मंत्र त्र्यक्षरी 'श्रीराम 
अथवा दोन अक्षरी ' रामं ' असा आहे. यात नारद, वाल्मीकि 
सेना न्हावी वगेरे मंडळी येतात. 

(४) प्रकाद संप्रदाय :-याचा मंत्र * नमो नारायण 
असा आहे. यात श्रीएकनाथ महाराज येतात. 

जो निर्गुण निराभात । जेथून उद्‌भव शबलब्रह्मास । 
झादिनारायण म्हणती ज्यास । तो सर्वांस आदि गुरु 1। १॥। 
तयाचा ब्रह्मा अनुग्रहीत । ब्रह्मा अत्रोसी उपदेशीत । 

. अत्रीपाद प्रसादीत । श्रीअवधूत दत्तात्रेय ॥२॥ 

वत्तात्रेय परंपरा । सहस्तार्जुत यदु दुसरा । 

जनादनशिष्य तिसरा । केला खरा कलियुगी ॥२।| 
जनादंनकुपेस्तव जाण । ससूळ निरसलें भवबंधन । | 
एका जनादंनीं शरण । झाली संपूर्ण परंपरा ॥ड। ए. म. १८९८ 


५, वारकऱ्यांस मान्य देव, संत, ग्रंथ व आचारविचार 
,__ या पंथात मान्य असलेले (१) देव, (२) संत, (३) ग्रंथ व 
| (४) आचारविचार यासंबंधी विचार करू. 


__ -(१) देव:-या पंथास मान्य असलेल्या देवतांचा विचार करता 
या पंथास श्रीपंढरीनाथ हे एकच देवत मान्य आहे. श्रीपंढरीनाथ 
है श्रीकृष्णाचे बालरूप आहे. | 


७० वारकरी पंथाचा इतिहास 


गीता जेणें उपदेशिली । ते हे विटेवरी माउली ।॥ तु. म. ६७९ 


दारकेर्चे केणें आलें याचि ठाया । पुढें भक्‍तराया चोजवीत ॥तु.म.३६६ 


७ ठ 9 
पांडुरंग बाळमूर्ती । गाईगोपाळ सांगाती । 
येऊनियां प्रीती । उभे समचि राहिले ॥ तु. म. ३०३ 


५ ५ कि 
नागर गोडे बाळरूप । तें स्वरूप काळोचें ॥। १॥। 
गाई गोपाळांच्या संगें । आलें लागे पुंडलोका ।॥।२॥ तु. म. ३०२ 
यामुळे वारकरीपंथ कृष्णोपासक आहे. पण येथे लक्षात 

ठेवण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की या पंथातील संतांची या 
दैवताच्या स्वरूपाविषयीची कल्पना फार उदात्त व' व्यापक आहे. 
वारकरी पंथ हा अद्वेत ज्ञानावर अधिष्ठित अश्या भक्तीचा प्रचार 
करणारा पंथ आहे. यामुळे पंढरीनाथाच्या उपासनेत आपणास 
अनेक देवतांच्या उपासनांचा समन्वय झालेला दिसतो. राम, शिव, 
दत्त इत्यादि देवतांची उपासना करणारे उपासक वारकरीपंथात 
आहेत. वास्तविक श्रीएकनाथमहाराज हे दत्त परंपरेतील होत. 
परंतु त्यांनी दत्ताइतकेच कृष्णाच्या व रामाच्या उपासनेचे महात्म्य 
गायिले आहे हे वारकऱ्यात मान्य असलेले त्यांचे एकनाथी भागवत . 
व भावार्थ रामायण या ग्रंथांवरून सिद्ध होते. वारकऱ्यात्‌ 
श्रावणातील कृष्णाष्टमी व' चंत्रातील रामनवमी हे उत्सव फार 
मोठ्या विस्तृत प्रमाणावर होत असतात. 

वुर्जनांचा येणें करूनि संहार । पुर्ण अवतार रामकूष्ण ।। तु. म. २४ 

याहिपेक्षा विशेष लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या पंथात 

हरि व हर यांचे ऐक्य प्रतिपादिलेले आहे व त्या ऐक्याची मूतिच 
जणूकाय विटेवर उभे असलेले श्रीपांडुरंग हे आहेत 


वारकऱ्यांस मान्य देव, संत, ग्रंथ व भाचारविचार ७१ 


रूप पाहतां तरी डोळसु । सुंदर पाहतां गोपंवेष्‌ । 
महिमा वरणितां महेश । जेणें मस्तकों वंदिला ॥१॥ ज्ञा. म. ८९ 
श्रीपांडुरंगांनी आपल्या मस्तकावर शिवास धारण केलेले 
असल्यामुळे या पंथात शेव व वैष्णव असे तंटे बिलकुल नाहीत. 
तुका म्हणे भक्‍्तिसाठी हरिहर । तु. म. २२७८ 
0 १ क 
हरिहरा भेद । नाहीं नका करू वाद ।। तु. म. २९४ 
ळ्‌ छि ५ 
तरी शंभु कां श्रोह्री । पढियंता होय ॥ ज्ञाने, १७-२०१ 
. जितकी एकादशी वारकऱ्यास आवश्‍यक तितकाच सोमवार 
अथवा महाशिवरात्रही आवश्‍यक. 


व्रत करा एकादशी सोमवार । तु. म. ३६३८ 
७ की 6 - ७ 


ऐक माझे भकक्‍्तोचें चिन्ह । माझ्या पर्वाचें अनुमोदन । 
करी करवी आपण । दोनोद्धरण उपावी ।॥ 

पर्वविशेष भागवतधर्मी । नुसिहजयंती रामनवमी ! 
वामनजयंतो जन्माष्टमी । उत्तमोत्तमीं शिवरात्र ।। 
वेष्णवांसी शिवरात्री विरुद्ध । हें बोलणें अतिअबद्ध । 
सकळ पुराणीं अविरद्ध । ग्यास विशुद्ध बोलिला ॥ 


ए, मा. ११-१२५४ते ५८ 

__ श्रीतुकाराम महाराज यांचे सिंगणापुरच्या महादेवास उद्देशून 
केलेले चार ' कावड्याचे ' अभंग प्रसिद्धच आहेत. वारकऱ्यांच्या 
देव्हाऱ्यात वेकुठाधिपति रमेश्वराचा जितका मान तितकाच 
केलासाधिपति पार्वतीपतीचा मान आहे. याचे दुसरे कारण असे आहे 
की चेतन्य संप्रदायातील ज्या नाथपंथाचे वर दिग्दर्शन केले आहे व 
ज्यात श्रीनिवृत्तिनाथ-ज्ञानदेव होऊन गेले त्या पंथाचे आद्यप्रबेतक 


७२ वारकरी पंथाचा इतिहास 


श्रीत्रिपुरारी होत. तात्पये, श्रीशंकर व श्रीविष्णु .या दोहोंचे ऐक्य 
दाखवणारे श्रीमंत पंढरीनाथ हे या पंथातील मुख्य दैवत होत. 


तेथे एक गोष्ट अवश्य सांगितली पाहिजे. ती ही की, वारकरी 
संप्रदायातील साधूंचे ग्रंथ वाचले असता असे दिसून येईल की हे 
साधु सश्रद्ध खरे, पण बुद्धीची कास न सोडणारे असे आहेत 

असले साधु श्रीपांड्रंगाचे, तो एक भते घालवणारा म्हणन भजक 
बनतील ही गोष्ट अशक्य आहे. सोलापूर गॅझिटियरमध्ये लेखकाने 
* नरसोबाच्या वाडीप्रमाणे येथे भुते निघतात व हा देव भुते घाल- 
विणारा व म्हणून येथील चालीरीती निराळ्या असली विधाने 
केली आहेत. (पान ४७३, नोट २ पहा.) पण ती निराधार 
आहेत. देवक्र्षीपणा हा. वारकःयास कितपत मान्य आहे हे 
तुकोबांच्या तत्संबंधी पुढील उद्गारावरून उघड होणार आहे. 
देव्हारा बेसोनि हालविती सुपे । तया नराहातीं चोट आहे ।। तु. म. २५३७ 
छु ७ ५) 
तुका म्हणे जाती । पुण्यक्षये अधोगती । तु. म. २५४० 

अंगारे धपारे करणारे हे देवाचे भक्तच नव्हेत असे या संतांनी 
अनेक वेळी स्पष्ट सांगितले आहे. 

(२) संत :-या पंथास मुख्यत: मान्य अशी अर्वाचीन संतमंडळी 
म्हणजे निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, नामदेव, एकनाथ, 
तुकाराम, निळोबाराय, यांच्या पूर्वी अगर समकाली जे जे संत 
होऊन गेले त्यांपैकी ज्यांचा ज्यांचा यांच्या अभंगांत उल्लेख येतो ते 
सत्रे पूज्यच मानले जातात व त्यांचे अभंगही यांच्या अभंगाप्रमाणच 
प्रमाणभूत म्हणून कौतनप्रवचनातून घंतात. व्यास, शुक, नारद, 
हंकराचाये, चांगदेव, सेना न्हावी, नरहरी सोतार, सांवतामाळी, 


वारकऱ्यांस मान्य देव, संत, ग्रंथ व आचारविचार ७२ 


चोखामेळा, बहिणाबाई, जनाबाई, कान्होबा, कबीरदास, सूरदास, 
तुलेसीदास, मीराबाई इत्यादि संत वारकऱ्यास पुज्य आहेत. 


(३) ग्रंथ :- वेदिकांस प्रमाणभूत असणारे वेद, भगवद्गीता, 
श्रीमद्भागवत, ब्रह्मसूत्रे, स्मृति वगेरे संस्कृत ग्रंथ वारकरीपंथात 
प्रमाणभूत मानतात. ज्या मराठी ग्रंथांचे वाचन मोठ्या प्रमाणावर 
केले जाते ते ग्रंथ म्हणजे ज्ञानेश्‍वरी, अनुभवामृत, चांगदेवपासष्टी, 
एकनाथी भागवत, भावार्थ रामायण, रुक्मिणीस्वयंवर व ज्ञानदेव, 
नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, निळोबाराय यांच्या अभंगगाथा 
इत्यादि होत. ब्राह्मणाच्या संध्या उपासनादि नियमाप्रमाणे वारकरी 
ज्ञानेश्‍वर महाराजांचा हरिपाठ नित्य पठण करतात. वर निदिष्ट 
संतमंडळोचे इतर ग्रंथही वारकरी पूज्य व प्रमाणभूत मानतात. 


येथे एका गोष्टीचा स्पष्ट खुलासा केला पाहिजे. वारकरी 
पंथातील मंडळीस प्राकृत साधूंतील उपरिनिदिष्ट साधूंचेच ग्रंथ 
प्रमाणभूत आहेत असे म्हटल्यावर त्यावर एक प्रकारे अनुदारतेचा 
: आरोप येण्याचा संभव आहे. विज्षेषतः हा आरोप रामदासी सं प्र- 
दायातील मंडळीकडून केलेला पुष्कळ वेळा ऐक येतो. त्यांचे म्हणणे 
असे की वर निदिष्ट केलेल्या संतांप्रमाणेच इतरही संत असताना 
_ त्यांचे ग्रंथ वारकरी प्रमाणभूत का मानोत नाहीत ? विशेषतः 
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने बोलावयाचे म्हणजे रामदासांच्या ग्रंथातील 
: वाक्ये वारकरी कोतंनात प्रमाण म्हणून का धेत नाहीत ? यास 
थोडक्यात उत्तर असे आहे की यात थोडा समजुतीच्या घोटाळ्याचा 
भाग आहे. वारकरी संप्रदाय हा उपरिनिर्दिष्ट संतांखरीज इतर 
कोणास संतच म्हणावयास तयार नाही, असला अज्ञ व हट्टी तो 
समाज आहे असे कोणासही म्हणता ग्रेणार नाही. वारकरी 


७्ड वारकरी पंथाचा. इतिहास 


कीतंनातून दृष्टांतादाखल सवे संतांची चरित्रे सांगण्यात येतात. 
आता, संप्रदायातील मंडळी आपल्या संप्रदायाबाहेरचे ग्रंथ 
प्रमाण म्हणून कौतनात घेत नाहीत याचा अर्थ ती मंडळी ते 
ग्रंथ कुचकामाचे समजतात असे नव्हे, तर ते आपल्या ग्रंथाची व 
वाडमयाची-तात्पये संप्रदायाची-जोपासना फारच उत्तमरीतीने 
करू इच्छितात एवढेच. 
चातुवेण्येव्यवस्था वाईट किवा चांगली हा प्रश्‍न कसाही सुटो, 
.- पण छापखाने नव्हते त्याकाळी एका ब्राह्मण जातीकडेच वेदाध्ययन 
होते म्हणून वेद टिकले असे शामंण्यदेशीय गार्बेसाहेबासही कबूल 
करावे लागले आहे. सर्वांचे काम म्हणजे कोणाचेच नव्हे या एका 
आंग्ल भाषेतील म्हणीप्रमाणे एका विशिष्ट वाडमयाची वाढ व 
जोपासना एका संप्रदायाने घेतली नाही तर ते कालांतराने नाहीसे 
होत जाते. तसा प्रकार होऊ नये म्हणून या संप्रदायी मंडळींनी 
स्वसंरक्षणार्थ आपणास एक प्रकारचे बंधन घालून घेतले एवढंच. 
वारकरी संप्रदायांत अशी चाल रूढ आहे म्हणूनच त्यात अज्ली 
कित्येक मंडळी आज आहेत की ज्यांस संपूर्ण ज्ञानेश्‍वरी व गाथा 
पाठ आहेत. आपल्या संप्रदायातील प्रमाणभूत ग्रंथ संपुण मुखोद- 
गत आहेत अश्ली मंडळी इतर संप्रदायात क्वचितच सापडतील. 
मुद्दा एवढाच की हा संप्रदाय दुसर्‍याचा द्वेष करतो अगर त्यांची 
कमी किमत समजतो अशी समजूत कोणी करून घेऊ नये. काही 
वर्षांपासून गोभक्त श्रीचौंडेमहाराज यांच्या प्रयत्नाने सज्जनगडा- 
वरून श्रोसमर्थांची पालखी आषाढीस पंढरपूरास येते व तिच्या- 
समोर वारकरी भक्तांची कौतंनप्रवचने होतात. 
(४) वारकऱ्यांचा आचारविचार:-वारकर्‍यांचा आचार व विचार 
हे वर जे आम्ही त्यांचे प्रमाणभूत म्हणून ग्रंथ दिले आहेत त्यावरून 


वारकऱ्यांस मान्य दव, संत, ग्रंथ व आचारविचार ७५ 


उघड होणारे आहेत. वेदिक धर्मास ज्या ज्पा गोष्टी मान्य त्या त्या 
सर्वे बहुतेक अंशी या पंथास मान्य, आपण ज्या वर्णांत व आश्रमात 
आहोत त्या वर्णाश्रमाला योग्य अशी कम प्रत्येक व्यक्‍तीने अवश्य 
केली पाहिजेत अशी या पंथातील साधूंची शिकवणूक आहे. 
परंतु (तै घडून कलियुगात व विशेषतः सांप्रतच्या कालात 
सद्य: भगवत्‌प्राप्ति होणे अवघड हु ोऊन बसले आहे एवढ्या- 
क्रिता या पंथाने त्यास भक्‍्तिमार्गाची व नामस्मरणाची जोड दिली.» 
यांच्या आचारातील मुख्य गोष्ट म्हणजे श्रीपंढरीनाथाची नियमाने 
दोन वेळा आषाढ शुद्ध व कातिक शुद्ध एकादशीस वारी करणे ही 
होय. कित्येक याशिवाय आणखी माघी व चंत्री याहि एकादशीस 
पंढरपूरास जातात. कित्येक पंढरपुरास आषाढीस अगर कारति- 
कीस एकदाच नियमाने जातात. पण नामदेवराय यांच्या काला- 
पासून मख्य वाऱ्या म्हटल्या म्हणजे दोनच समजल्या जातात. 
आषाढी कातिको विसरू नका मज । सांगतसे गुज पांड्रंग॥ तु. म. १८०२ 
७ ७ ७ 


आषाढी निकट । आला कातिकोचा हाट ॥ तु. म. २२९ 


त्यातल्या त्यात आषाढ शुद्ध एकादशीची वारी महत्त्वाची सम- 
जली जाते व त्याच वेळेस आळंदी, देहू, त्र्यंबकेश्‍वर, पेठण वगेरे 
गावाहून पालख्या येतात. हल्ली निरनिराळ्या ठिकाणाहून 
पंढरपूरात येणाऱ्या पालख्यांची नोंद शेवटी दिली आहे. वारकरी 
ज्याप्रमाणे नियमाने पंढरपूरला शुद्ध एकादशीस जातात 
त्याचप्रमाणे श्रीज्ञानदेव यांच्या समाधीकालापासूनच सवे 
वारकरी संप्रदाय कातिक वद्य एकादशीस पुणे जिल्ह्यातील 
इंद्रायणीचे काठी असणारे शिवपीठ जे आळंदी त्याठिकाणी 
श्रीज्ञानेरवर माउलीकरिता जमू लागला. त्य़ाच वेळेस संवत्सरग्राम 


७६ वारकरी पंथांचा इतिहास 


अथवा सासवड या ठिकाणीही सोपानकाका यांजकरता वैशाख 
शुद्ध ११ सयात्रा जम लागली. अलीकडे गेल्या पंचवीस तीस 
सालापासून मार्गशीष वद्य ११ स म्हणजे त्यांच्या समाधीच्या 
तिथीसच सासवड येथे यात्रा जमू लागली आहे पंठणहून शुद्धि- 
पत्र घेतल्यानंतर ज्ञानेश्वर महाराज आपल्या भावंडांसह नेवासे 
येथे आले व तेथे सच्चिदानंदबाबांना जीवदान देण्याचा चमत्कार 
घडला. ज्ञानशवर महाराजांनी या ठिकाणीच गीतेवरील आपली 
' ज्ञानेश्‍वरी ' या नावाने प्रसिद्ध असलेली सुप्रसिद्ध टीका सांगितली 
व ती सच्चिदानंद बाबांने लिहून घेतली. ती ज्या खांबास टेकन 
सांगितली तो खांब आज नेवासे येथील मंदिरात आहे. याठिकाणी 
नुकतेच मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचे व भव्य सभामंडप बांधण्याचे 
काम झाले असून पेठणहून नाथषष्ठीचा उत्सव झाल्यानंतर 
फाल्गुन वद्य ११ स नेवास येथे मोठो यात्रा भरत असते. 

: येथे लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट ही की या पंथात देवाची 
नेहमी शुद्ध पक्षातील वारी व भक्ताची वद्य पक्षातील वारी आहे. 
काही वारकरी बाराही महिने पंढरपूर व. आळंदीमधील वाट 
पायाने चालतात व दरशुद्ध व वद्य एकादशीस अनुक्रमे पंढरपुर व 
आळंदीस हजर राहतात. त्यास ' महिन्याचे वारकरी ' असे म्हण- 
तात. तूत अशी मंडळी सुमारे पाचशे आहेत. बाकीचा सवे वार- 
करी समाज आपापल्या घरचा सवे उद्योगधंदा करून नियम ठरला 
असेल त्याप्रमाणे घरचे खाऊन पंढरपुरास व आळंदीस एकदा 
अगर दोनदा नियमाने जात असतो. | 

_. पण नुसता अश्या नियमाने पंढरपूरास जाणाराच वारकरी 
होतो असे नाही. त्याने वारकरी होऊनच पंढरपूरास गेले पाहिजे. 
, होय होय वारकरो । पाहे पाहे रे पंढरी ॥ तु. म. २४२ 


वारकऱ्यांस मान्य देव, संत, ग्रंथ व आचारविचार ७७ 
व्कु 


म्हणजे मुख्य गळयात तुळशीची माळ घातली पाहिजे. त्यावरो- 
बरच त्याने गोपीचंदनाचा ऊध्वे पुंड लावून मुद्रा लाविल्या 
पाहिजेत. तसेच त्याने द्वादश टिळेही लाविले पाहिजेत. 
आम्हां अरंकार मुद्रांत्रे शृंगार । तुळशीचे हार वाहूं कंठों ॥ १॥तु. म. ११६२ 
९ ७ ठ 


गोपिचंदन भ॒त्रा धारणें । आम्हां लेणें वेष्णवां ।॥। १॥। 
भिरवूं अळंकार लेणें । हीं भूषणें स्वामींची ।॥२॥ तु. म. १२४९ 
त्याचप्रमाण त्याने पताक (वेळच्या काठीस भगवे वस्त्र बांधून 

तयार करतात ती) धारण केली पाहिजे. 

कुंचे पताका झळकती । टाळमुदंग वाजती । 

आनंदे प्रेमे गजेती । भद्रजाती विठ्ठलाचे ॥ ज्ञा. म. २०५ 

परंतु मागे सांगितल्याप्रमाणे वारकर्‍याची एकच मुख्य खूण 

म्हणजे गळ्यात पवित्र तुळशीच्या एकशे आठ मण्यांची माळ धारण 
करणे व पंढरीरायाच्या दर्शनास नियमाने जाणे. ही माळ त्यास 
कोणत्या तरी फडाच्या मुख्याकडून अगर कोणा वारकरी संता- 
कडून घालावी लागते. माळ घालणाऱ्यास सव्वा रुपया अगर तसाच 
आणखी काही एक खर्च लागत नाही. सामान्यत: माळ घालणाऱ्याने 
ती विकत आणून ज्या संताकडून ती घालावयाची असेल त्याच्या- 
कडे जावे. संत ती माळ ज्ञानेशवरीवर ठेवतो व' त्यास पंढरपूर 
व आळंदीची कोणती वारी करणार म्हणून विचारतो. माळ 
घालणारास कोणती तरी एक वारी अवश्य कबूल करावी 
लागते. त्यावेळेंस त्यास यमनियमाचे जे मूळ परस्त्री, परधन, 
मांसाहार, मद्यपान यांचा त्याग हा अवशय पाळला पाहिज असे 
सांगण्यात येते. त्याचप्रमाणे त्यास एकादशी-शुद्ध वद्य-बारा 
महिन्यांच्या अवश्य केल्या पाहिजेत, रोज हरिपाठ म्हटला पाहिज 
ब “ रामकृष्णहरि ' असे भजन केले प्राहिजे असे सांगितले जाते. 


ष्ट वारकरी पंथाचा इतिहास 


हं सवे त्याने कबूल केल्यावर ज्ञानेश्‍वरीवरील माळ उचलून त्याला 
दिली जाते व ' पुंडलीक वरदा हरिविठ्ठळ' या गजरात तोती 
आपल्या गळ्यात घालतो. तुळशीची माळ घालून पताका घेऊन 
नियमाने पंढरीस जाणारा तो वारकरी. वास्तविक पंढरीस पायी 
जावे असा संतांचा आदेश आहे. 


गात जा गा गात जा गा । प्रेम मागा विठ्ठला ॥ तु. म. ३१८ 


पण आता वाहनांच्या सोयीमुळे बहुतेक लोक आगगाडीने 
अथवा मोटारीने जातात. तरी आषाढी. एकादशीस पालख्यांच्या 
बरोबर पायी येणारांची संख्या एक लाखावर असते. अश्शारितीने 
पालखीबरोबर अगर गाडीतून पंढरपूरास गेल्यावर तेथील मुख्य 
करणीय विधी पुढील कडव्यात दिला आहे :- 
चंद्रभागे स्तात विधि तो हरिकथा । समाधान चित्ता सवंकाळ ॥ तु.म.२५५ 

चंद्रभागेत स्नान करावयाचे, श्रीपुंडलीक व श्रीपांड्रंग यांचे 
दर्शन घ्यावयाचे, नगरप्रदक्षिणा करावयाची व बाकोचा वेळ 
कीर्तनात व भजनात घालावयाचा, असा पंढरपुरातील मुख्य कार्य- 
क्रम आहे. इतर क्षेत्राप्रमाणे येथे तीर्थोपषास करावा लागत नाही. 
एवढेच नव्हे तर केल्यास पातक सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे यथ 
श्राद्ध, मुंडण वगैरे काही एक करीत नाहीत. परंतु काही अडाणी 
लोक हा विधी करतांना येथे दिसतात. पंथाची ज्यास योग्य माहिती 
आहे ते कोणी करीत नाहीत. ते फक्त नित्य चंद्रभागास्नान, पांड्रंग 
दर्शन व एकदा देवास नेवेद्य या गोष्टी करतात. व बाकी सवे 
वेळ बाळवंटात निरनिराळ्या ठिकाणी होणारी कीतेने व भजने 
ही एंकण्यात घालवितात. पंढरपूरास सकाळसंध्याकाळ फडावर 
कीर्तने होतात व रात्री भजनाचे जागर होतात. मध्यंतरीच्या 


वारकऱ्यांस मान्य देव, संत, ग्रंथ व॑ आचारविचार ७९ 


वेळात ज्ञानेश्‍वरीसारखी ग्रंथावर प्रवचने होतात. वारकरी बहुतेक 
आपापल्या फडावर कीतंनास जातो. पण दुसर्‍याचे ऐक नये अशी 
स्यास बंदी नसते. (फड म्हणजे एका महंताच्या शिष्य मंडळीचा 
मोठा समुदाय. दिडी हे लहान भजनीसमूहाचे नाव आहे.)८कीतेन 
व भजन_ हेच वारकऱ्यांचे भगवंतास अंकित करण्याचे मुख्य 
090 लच च लयन 
साधन होय. 
वारकरी कौतंन हे हरिदासी कथेहून थोडे भिन्न आहे. वारकरी 
कीतंनास निरुपण असे म्हणतात€<मान्य असलेल्या एखाद्या साधूचा 
वेराग्य-कम-ज्ञान-भक्तिपर एखादा अभंग घेऊन त्याचा विचार 
श्रोतसमुदायापुढे मांडावयाचा व मधून मधून भजन करावयाचे 
अशी या कीतंनाची पद्धत आहे) 
भव्तिज्ञानाविरहित गोष्टो इतरा न कराव्या । 
प्रेमभरें बराग्याच्या युक्ति विवराव्या ॥ 
जेणें करुनी मति ठसावी अंतरीं ध्रौहरीची ।॥। 
ऐसो कोतंनभर्यादा आहे संतांच्या घरची ।। ए. म. १६७५ 
या कीतेनातील विशेष म्ह्णजे यात आख्यान असे स्वतंत्र 
नसते. दश्मीपासून चतुदेशीप्यत असा सोहळा झाल्यावर पोणिमेस 
सकाळी गोपाळपूरी (पंढरपुराच्या दक्षिणेस एक मेलावर) 
काल्याचा समारंभ असतो. दिड्या भजन करीत जातात व तेथील 
गोपाळकृष्णास काला देऊन लोक आ[पापल्या घरी परत जातात. 
घरी गेल्यावर ' मुरडीव ” म्हणजे कानवले करतात. त्यात हेतु 
असा असतो को पुन: लवकर देवदर्शनास येण्याचा योग यावा. 
अक्षारितीने भोजन केल्यावर देवाचा निरोप घेऊन यात्रा संपली 
असे समजून वारकरी आपापल्या गावी जातात. 
या काल्याच्या बाबतीत फार गेरसमज उत्पन्न होण्यासारखी 


८? वारकरी पंथाचा इतिहास 


विधाने निरनिराळ्या लोकांनी केली आहेत.( काल्याच्या वेळी 
वारकरी एकमेकांच्या तोंडात भाजलेल्या जोंधळ्याच्या लाह्या 
घालतात/त्याचा अर्थ “ वारकऱ्यांत जातीभेद मानीत नाहीत, 
सर्वे एकमेकाच्या पंक्तीस बसतात 7/ असा कित्येक लोक कर- 
तात.) वास्तविक ही गोष्ट खरी_ नव्हे.€_ काल्याच्या वेळेस 
श्रीकृष्णाच्या गोकुळातील बाळलीलापर अभंग घेऊन कीतंन 
करून, इतर ठिकाणाप्रमाणे दहिहंडी फोडतात. हा सोहळा 
झाल्यावर सर्वे वारकरी परत आपापल्या गावास जातात.) 


७७ 
६, वारकऱ्यांचे तत्वज्ञान 

मार्गे जी य़ा पंथाच्या आरंभाची व वाढीची चर्चा केली आहे, 
त्याचप्रमाणे जो या. पंथाच्या आचारविचारांचा विचार केला 
आहे त्यावरून हा पंथ अवेदिक नव्हे अथवा वैदिक धर्माविरुद्ध 
बंड करणारा नव्हे ही गोष्ट उघड होणारी आहे. काही पुराण- 
मतवादी वः काही समाज़सुधारक मंडळी यांच्या मते हा पंथ 
म्हणजे वेदिक धर्माविरुद्ध, विक्षेषतः त्यात मानलेल्या जातीय- 
व्यवस्थेविरुद्ध एक बंड आहे. परंतु या विधानावरून एवढेच दिसून 
यतें कौ या मंडळींनी या पंथाचा बाहेरून विचार केला आहे, 
आत शिरून प्रत्यक्ष माहिती घेऊन हा विचार केलेला नाही. या 
पंथाचा आद्यमुनि पुंडलीक असून त्याने जी उपासना रूढ केली 
ती श्रीविठ्ठलाची. श्रीरुख्मिणी-पांड्रंग हे पुणें वेदिक देवत. या 
पंथाला मान्य असलेल्या संतांनी जे ग्रंथ लिहिले त्यात वेदाची 
जी. स्तुति केली आहे व त्याची प्रमाणभूतता धरली आहे त्यावरून 
तरी या पंथासंबंधी वर उल्लेखित केलेली मते निराघार आहेत 
हे उघड दिसून येणार आहे. 


वारकऱ्यांचे तत्त्वज्ञान ८? 


मार्गे पान ८ वर विषयाची थोडी चर्चा आली आहे. तेथे 
यासंबंधीची संतांची वचने दिली आहेत. म्हणून. ती पुन: देत 
नाही. त्या वचनांवरून वारकरी पंथ हा वेदप्रमाण मानणारा पंथ 
आहे हे उघड होणार आहे 
येथे इतके मात्र सांगितले पाहिजे की या पंथातील साधूंनी एका 
दृष्टीने वेदिक धर्मात सुधारणा केली. पण ती सुघारणा हे वेदिक 
धर्माविरुद्ध बंड नसून त्याचे उज्वल स्वरूप प्रकट करण्याचा प्रयत्न 
होय. या चळवळीस वेदविरुद्ध बंड हा शब्दही योग्य नव्हे. कारण 
या मंडळींचा वेदिक धर्मातून बाहेर पडण्याचा अगर वेदिक धर्माचा 
उच्छेंद करण्याचा केव्हाच प्रयत्न नव्हता. या. मंडळींनी जाती- 
विरुद्ध बंड केले याचा अर्थ वाटेल त्या जातीतील माणसांनी वाटेल 
ते करणे असा नव्हे. असे असते तर कलियुगात. अनाचार कसा 
माजेल हे सांगतांना * पुढे ब्रह्मघोळ होईल, चारी वर्ण एका 
ठिकाणी खातील असे अंनाचार-निदशक उद्गार त्यांनी काढले 
नसते. त्यांनी जातीच्या विरुद्ध लिहिले म्हणजे “मुक्तीच्या व 
भक्तीच्या मार्गांत , जातीला किमत नाही हो गोष्ट स्पष्टपणे 
त्यांनी. निदर्शनास आणली. कर्ममार्गांत, व्यवहारात जात टाकलीच 
पाहिजे असे उद्गार एकाही संताचे आपणास ऐक्‌ येणार नाहीत. 
उलट हा कमंमार्ग कायम राखलाच पाहिजे यावर. त्यांनी जोरही 
दिला आहे. एका विशिष्ट जातीतील विशिष्ट आश्रम धारण 
करणाऱ्यासचं मोक्ष मिळतो ही कल्पना रूढ होत चालली होती. 
तद्विह्द्ध ' उत्तमापासोनि अंत्येजवरि मुक्तीची सेल मागावी 
रै रे।” अशी ' मुक्तीची ' गवादी या संतांनी घातली. तात्पये, 
कालौघाबरोबर फक्त बाह्य गोष्टीवर जोर देऊन मुक्ति हो एका 
विशाल: प ५ "| 


८२ वारकरी पंथाचा इतिहास 


विशिष्ट वर्णास व आश्रमास जी मर्यादित केली होती ती या 
संतांनी सर्वास मोकळी केली. पण यात ते अवेदिक ठरत नाहीत. 
कारण, आपल्या शारीरभाष्यात खुद्द शंकराचार्य यांनीही विदुर, 
धरमव्याध वगेरे मुक्‍त होते असे कबूल केले आहे. तेव्हा हेच तत्त्व 
या संतांनी प्रसृत केले असे . म्हणावयास हरकत नाही. हिंदु- 
धर्मातील लोक-पुरुष व स्त्रिया-मुक्‍त होतीलच असे या संतांनी 
केले एवढेच नव्हे तर अविधासही मक्‍्ति यांनी मोकळी केली. 
सकळांसी येथे आहे. अधिकार । कल्यिगीं उद्धार हरिनामें 1 तु. म. ६६४ 
त्याचाच परिणाम सर्व जातीत-शिपी, न्हावी, कुंभार, महार 
वगेरे जातीत सुद्धा-संत निर्माण झाले व . महाराष्ट्र हे संतांनी 
 वंसविलेले असे स्थान-होऊ शकले. . र 
वारकरी ग्रंथाचे व वेदिक धर्माचे नाते कश्या स्वरूपाचे होते हे 
जर पहावयाचे असेल तर हिंदुधर्मांत निर्माण झालेले व वारकरी 
पंथाप्रमाणे महाराष्ट्रात अनुयायांच्या संख्येने मोठे असणारे जेन, 
लिंगायत-प्रभूति-जे धर्म आहेत त्यांच्याशी. या पंथाची तुलना 
*करून-पहावी: जेन, बौद्ध,- लिंगायत यातील पुढाऱ्यांनी वैदिक 
धर्माचा प्राण जी:चातृवेण्येव्यवस्था तिच्यावर हल्ला: केला व 
आपण स्वतंत्र फड मांडला अस आवजून सांगितले: उललट वारकरी 
. पंथातील साधूंनी वेदिक धर्मातील चातुवेण्ये मान्य.केले व आपण 
वेदिक धर्मास उजाळा-देण्याकरिता अवत्तरलो असे सांगितले. या 
गोष्टीचा खोल विचा(र-केला म्हणजे वारकरी. पंथ हा वैदिक घर्मा- 
विरुद्ध बंड होय असे म्हणणे कसे अयुक्तिक आहे. हे. विचारवंतांस 
पटेल. (वीरकरी पंथ हा उआदिअंती भकक्‍्तिप्रधान आहे;) परंतु 


वेदाचा जो * ए. कमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेहनानास्ति किच ब्रह्म नेहनानास्ति किचन ” हा मुख्य 


सिद्धांत तोच वारकरी णी टस नाह सिद्धांत आ 


वारकऱ्यांचें  तत्त्वज्ञांन ८३ 


हरि व्यापक संवंगत । हा तंव मख्यत्वें वेदांत ॥। तु. म. २२७७ 


0 9 "4 
विव्वीं विश्वंभर । बोले वेदांताचें सार ।। !।! 
ी ७ . > ० 
जनों जनादेन । संत बोलती वचन ॥४॥ तु. म. २४११ 
० ' ० ० 


विष्णुमय जग वेष्णवांचा धर्म । भेदाभेद अभ अमंगळ ।। तु. म. २२७१ 
अशातऱ्हेने हा पंथ अद्वैत भंत प्रतिपादत करूनही पुनः 

भक्तीचे तत्त्व प्रतिपांदन करतो. वारकरी पंथाचा विशेष भर 

असेल तर तो भक्तीवर... | 

पाबावया उंपासना । न्रह्मस्थानी प्रत्यान ।। तु. म. २४६१ 


ळ | छि 
मुक्‍तीवरील भक्ति जाण । अखंड मुखीं नारायण ।। तु. म. १०२०. 
गा ० ० ० 


जे पुरुषायं सिद्धि चोयी । घेऊनि आपुलां हातो ।॥।. 
रिगाला भक्‍्तिपंथी । जगा देतु ।। ज्ञाने. १२-२१९ 
'दासीसी अनुसरणे हें तंव लाजिरवाणे मूलं ते मुक्ति मागती ।॥। ए. म.२५७२ 
“ आपल्या अह्वेतपणात किंचितही विघाड येऊ न देता भक्‍्ति- 
सुखाचा आनंद उपभोगिता येतो, किंबहुना खरी भक्ति. ही 
अद्वैतातच होते असे शिकविणारा हा पंथ आहे. 
शिवो भूत्वा शिंबं यजेत्‌ । 
ढं श्‍ ५१ न व ७ | । छि - 
आपणचि होऊनि ब्रह्म । सारिजे कृत्याफृत्याचें काम । 
मग कोजे क्रां निस्तोम । सेवा जपाची ।। ज्ञान. १८-१५७ ० 


अशातऱ्हेने अद्वतज्ञान प्राप्त करून स्वतः भक्‍्तिसुखाचा आनंद 


ट्ड वारकरी पंथाचा इतिहास 


भोगून इतरांनाही त्या आनंदात भक्‍्तिमागेद्वारे वाटेकरी करणारा 
हा पंथ आहे. 
या पंथाचे ध्येय सिद्धावस्थेनंतरही कमंशीलता. आहे. ही गोष्ट 
या पंथातील समाधीच्या कल्पनेवरून स्पष्ट होत आहे. या पंथाने 
या बाबतीत केवढे कार्य केले आहे हे योगाचे ध्येय व याचे ध्येय 
यांची तुलना केल्यास आढळून येणार आहे. मक्‍तावस्था अथवा 
तिचा ज्या अवस्थेत अनुभव येतो ती समाधि यांचा संकोचित अथं 
या पंथात नाही. समाधि म्हणजे ताटस्थ्य नव्हे तर- 
व्यापाराचे गाडे । मोडितांहि अपाडे । 
अक्रीयेचे न मोडे । पाऊल केंही ॥ अनुभवामृत प्र, ९-२१ 
छ ७ छळ 
अर्जुना देऊनि 'निजसमाधी । सवेंचि घातला महायुद्धी ।। 
परि तो कृष्ण कूपानिधि । ताटस्थ त्रिशुद्धि नेदीव स्पर्ो|| ए.भा.२४२४ 
०9] छि , 6 
समाधि हरीची समसुखेविण ।.न साधेल जाण द्वेतबद्धि॥ ज्ञा.हू.पा.१३ 
या साधूंपेकी कोणीही संन्यासवृत्तीचा उपदेश करीत नाही. 
उलट स्वतः:मुक्‍त बनून आपण ज्या मार्गाने मुक्‍त झालो त्याचे 
जगास ज्ञान करून देऊन ' अवघेचि त्रेलोक्य आनंदाचे आवारू ' 
करण्याचा विश्वव्यापक यत्न करण्यास कास घालावी असा उपदेश 
या पंथातील साघ्‌ करतात 
पाबोनियां ब्रह्मज्ञान । त्वये तरला आपण । 
न करीच दोनोद्धरण । तें भंडपण ज्ञात्याचें । ए. भा. २९-८२१ 
या साध्य भक्‍तीस साधनही भक्ति आहे. हा पंथ “सगुणोपासक' 
आहे. परमात्मा व्यापक, निर्गुण, निराकार आहें हेहि त्यास मान्य. 
>प्रण:त्याचप्रमाणे तो सगुणसाकार आहे हेही तो म्हणतो. 


वारकऱ्यांचे तत्त्वज्ञान ८५ 


बापरक्षुमादेवोबर सगुण निर्गुण । रूप विटेवरी दाविलो खूण ॥ ज्ञा.म. १०२ 


० व...) ० 
दोन्ही टिपरी एकचि तांद. । सगुण निर्गुण नाहीं भेद रे ॥ तु. म. २११ 
| ७ ७. | ७ .. 
सगुण निर्गुणाचा ठाव । विटे पाव धरियेले । तु. म. २५१४ 
० ० ० | 
निगुंगी पावले सगुणीं भंजतां । विकल्प धरितां जिव्हा झडे ॥ ए. म:११२१ 
७., .. ० - &€ 


अवध्या दक्षा येणें साधतो । मुख्य उवासना सगुणभकिति । 

प्रगटे हृदयींचो मति 1.भावशुद्धि जाणोनिया ॥ सी 

बीज आणि फळ हरिचे नाप 1 तु. म. २९८८ - . 5४ 
त्या निर्गण स्वरूंपास पावण्यांचा मार्ग म्हणजे विहित .कर्माचे 

आचरण, सगणोपासना, सत्समागम, नामस्मरण व भजन हा होय 


सगणोपासनेनेच भगवद्विषयक बरवे ज्ञान प्राप्त होते. ज्ञान- 
मार्गाचा व भक्तिमार्गाचा वास्तविक तंटा नांही. उलट. ' भक्ति 
मोक्षसाधन जे ज्ञान त्यास कशी कारणं आहे ही गोष्ट श्रीएकनाथ 
महाराज यांनी आपल्या अभंगांतून व भागवत अध्याय. २ मधून 
उत्कृष्टरितीने सांगितली : आहे. आम्ही. यथे फक्त. अभंगाचा 
उतारा देत आहोत. “कारण, त्यांत भागवतातील ओव्यांचांही 
भावाथं आला आहे:-. : 
भक्तीचे उदरी जन्मले ज्ञान । भक्तीने ज्ञानासी दिधले महिमात ॥१॥ . 
भ्रक्ति तें मूळ ज्ञान तें.फळ । बेराग्य केबळ तेथोचे फूल 1२ 
भक्षितिविण ज्ञान ग्रिवसितो वेडे । मूळ नाहीं तेथें फळ केवीं जोडे ।॥इ॥। 
भरक्तियक्‍्त ज्ञान तेथें नाहीं पतन । भक्ति साता तया करितसे जतन ॥७॥ 
एकाजनादंनी शुद्ध भंक्‍्तिक्रिया । ब्रह्मज्ञान त्याच्या लागतसे पायां 1८ 


ए. भ. २९१२ 


८६ वारकरी पंथाचा इतिहास 


मनुष्यास स्वाभाविकरित्याच सुलभ गोष्ट पटत असते व 
कलियुगात लोकांच्या रहाणीत फरक होत जाऊन तपडचर्यादिक 
कडक साधने अंगर यज्ञयागादिक अत्यंत खर्चाची व बोजड साधने 
होणे कठीण, हे जाणत या पंथातील साधंनी भगवदप्राप्तीकरिता 
हरिभजनावरच जोर दिला 


भवघ्या वाटा झाल्या क्षीण । कलीं न घडे साधन । 
उचित विधिविधान । न कळे न घडे सवंथा । तु. म. २२३८ 
र » जज द... हेन, । 
एक गावें आम्हों विठोबाचें नाम । आणिकांप. काम नाहीं आतां ॥ १1 
मोडोनिया वांटा सूक्ष्म दुस्तर । केला राज्यभार चाले ऐसा 11२ 
लावूनि मृदंग धृति टाळघोष । सेव ब्रह्मरस आवडीनं ॥३॥ 
तुका म्हणे महापातकी पतित ।  ऐसियांचें हित हेळामात्रे ॥४॥। तु. म. १२२९ 
र ठ ८. "५ : 
मकतिपंथ बहु सोपा । पुण्य नागवे या पापा ।. . 
येणें जाणें खेपा । येणेंचि एके खंडतो ।। तु. म. ३२३८ 
ंच्यामते योगादिक साधनांनी प्राप्त होणारी विकाररहित 
स्थिति या भजनाच्या साधनाने सुलभरितीने प्राप्त होऊ शकते 
कारण, अंत:करण व इंद्रिये यांचा निवळ निरोध करणे. कठीण. हे 
मानसिक शास्त्रातील तत्त्व. लक्षात आणन भक्तिमार्ग हा काम- 
क्रोधादिकांना ' ठार मारा ' असे सांगत... नाही, तर त्यांना 
: ह्रिकडे वळवा ' असे सांगतो. . 
तदपिताखिलावार: सन कामक्रोधा भिमाना दिक सस्मिक्व करणीयस ।। 
2 १ नारदभक्तिसूत्र ६५ 


इंद्रिये, कोडिलॉ न कोंडतीं । ब्रिषय सांडितां न सांडितो । 
पुढपुढती बांधों येती । यालागी हािभक्ति द्योतिलो वेद ॥ ए. भा. २-२८६ 


वारकऱ्यांचे तत्त्वज्ञान . ८७:, 


एका जतादंनी गातां हरीचें नाम । निमाली इंद्रियें विषय विसरली काम ।! 
ए. म. १४७७ 
पण या भजनाससुद्धा नीतीचे नियम पाळणे अवश्य आहे 


साधनें तरी होंच दोन्हीं । जरी कोणी साधील ।। 
परद्रथ्य परनारी । यांचा धरों विटाळ ॥। तु. म. २१०१ 
थोडक्यात सांगावयाचे की नीतीने वागून श्रीपंढरीरायांची . 
भजनद्वारा -उपासना करणारा जो आहे. त्यांसच अभ्युदय व 
नि:श्रेयस ही दोन्ही प्राप्त होतात असे या पंथाचे मत आहें. . : 
आतापयंत या पंथाच्या तत्त्वज्ञानाचा व आंचाराचां जो विचार 
केला त्यावरून “ देश बुडवण्यास " कारण होण्यासारखे त्यांत काही 
नाही ही गोष्ट स्पष्ट दिसून येईल. हा पंथ देश बुडविण्यास.: 
कारण, होतो असे म्हणणाऱ्यास आम्हास येथे तूत एवढेच 
सांगावयाचे आहे की देशविघातास कारण होणारे  देववादासारखे 
वाद ' या पंथातील साघ उपदेशीत नाहीत ह णल, 
हाती आहे हित करील तयासी । म्हणोनि .कद्षि सांगितले ।। तु. म.. २४९२ 


अशा स्पष्ट शब्दात त्यांचा उपदेश आहे. प्रसंगविशषी याहि 
पंथातील लोंक राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याकरिता धारातीर्थी पडलेले 
आहेत. यातील राष्ट्रकार्याचा व्याप करणाऱ्याचे ठळक उदाहरण 
पाहिजे असल्यास महादजी शिंदे यांचे देता येईल. शूर पाटीलबुवा 
हे वारकरी होते, कट्टे ज्ञानेश्‍्वरभक्त होते. त्यांनी ' माधवदासी * 
नावाचा एक ग्रंथही लिहिलेला आहे. वारकरी असून पाटीलबुवा 
अलौकिक पराक्रम करू शकले. यावरून हा पंथ देशविघातक 
नाही ही गोष्ट स्पष्ट होणारी आहे. 


याशिवाय या पंथाने (१) अभंग- ओवीद्वारा मराठी भाषेत 


ट्ट वारकरी पंथाचा इतिहास 


अलोकिक ग्रंथसंपत्ति निर्माण करणे. (२) स्त्रोशूद्र चांडाळ या 
सर्वांस ईश्‍वरविषयक ज्ञान सुलभ करून देणे, (३) सर्व संग्राहक 
अशा भागवतधर्माचा पुरस्कार करून ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर, शेव- 
वेष्णव वगेरे सारख्या देशविघातक वाद्राचे बीज नाहीसे करणे, 
(४) परकीय! धर्मास तोंड देण्यास समाज सुसंघटित करणे 
इत्यादि कामगिरी केली आहे. मुसलमानांचे महाराष्ट्रावर जोराचे 
आक्रमण होत असतांना महाराष्ट्रात वेदिक संस्कृति टिकविण्यास 
या पंथाने मोठा हातभार लावला आहे हे या पंथाच्या इतिहासा- 
वरून स्पष्ट दिसुन येईल. 


तात्पर्य, कालास अनुसरून सर्वांचा.संग्रह करणारा व. परमेश्‍वर- 
प्राप्तीचा सरळ व सुलभ मार्गे दाखविणारा असा हा पंथ आहे. 
दिवसेंदिवस याची वाढ खूपच जोराने होत आहे व हे श्रीपांड- 
रंगभक्तीचे श्रीपुंडलीकाने लावलेले ' इवलेसें रोप ' श्रीज्ञानोबा- 
तुकोबा आदिकरून संतमंडळींच्या कृपारूप ओलाव्याने “ गगना- 
वरु जाईल * अशी चिन्हे दिसत आहेत: 


नाव 
निवृत्तिनाथ 
ज्ञानेश्व रमहाराज 
सोपानदेव 
मुक्ताबाई 
विसोबा खेचर 
नामदेव 


गोरा कुंभार र 


सांवतामाळी 


नरहरी सोनार 


चोखामेळा , 
जगमित्र नागा , 
कूमंदास 
जनाबाई . 
चांगदेव 


भानुदास _ 


एकनाथ 


राघवचेतन्य कित 


केशवचेतन्य - 


बाबाजीचेतन्य ”__. 


तुकारामबुवा ) 
निळोबाराय 
बोधलेबुवा :- : 


शंकरस्वामी., .. : 


मल्लाप्पा- .. . 
मुकुंदराज .. 
कान्होपात्रा] 
जोगापरेमानंद 


७. वारकरी संत 


काल शके 


.११९५-१२१९ 
“ ११९७-१२१८ 


११९९-१२१८ 
१२०१०८१२१९ 
-. १२३१ 
११९२-१२७२ 
११८९-१२१९ 
.._. १२१७ 
१२२५ 
दोळोडं श्‌ २ ६ ७ 
,... १२५२ 
१२५३ 
१२७२ 
... _ १२२७ 
१३७० 
१४७०-१५२१ 


* बम - १३९३ 


१ 
५७७८१ की 
ती. 1 त 

क ०9 1 क 
व ९.१७ 
यी 


समाधिस्थान 
त्यंबकेश्वर 
आळंदी । 
सासवड 


, एदलाबाद 
- औंढनागनाथ . 


पंढरपूर 
तेर 


'अरणभंडी 


पंढरपूर 
पंढरपूर. 
परळी (वैजनाथ 
लऊळ : .- 
पंढरपूर 
पुणतांबे 


पैठण. 


पेंठण .__... 
आाळंदगृंजोटी.. 
ओतूर | 
मन्याहाळ' 


धामणगाव 
शिऊर. 


आळंदी... 
आंबे (जोगाईचे ). 
पंढरपूर 
बार्शी 


<.पालख्यांच्या 


क्रपांक पालखीचे वि कोठून 
लाव . . ' निघते 

१ ज्ञानेश्‍वरं महाराज *,* आळंदी . जि. पुणे 

२ तुकाराम महाराज :> देहू 17 

३ लक्ष्मीनारायण: -.. सासवड १7 

४ सोपानदेव महाराज - सासवड वि 

५ र्माच्छद्रनाथ महाराज *_' मच्छिंद्रगड जि. सातारा 

६ जयरामस्वामी महाराज  * वडगाव ् शद 

७ तुकाराम पादुका “ “सातारा १ 

टॅ घाडगे महाराजे :._ कोळे १? 

९ शकूबुवा महाराज :“ शिरसवड १7 

१०७ र'ामखंड म गजवाडी ह 

११ बलभीम: महाराज - , साडे जि. सोलापूर 

१२ तपकीरबूवा 'चिंचगाव _,, 

१३ निवृत्तिनाथ महाराज वत्रिक जि. नासिक 

१४ मुक्ताबाई (राम) जळगाव जि. जळगाव 

१५ मक्‍ताबाई "“”/”” 'एदलाबाद  ,, 

१६ एकनाथ महाराज .., _ पैठण. ओरंगाबाद . : 
१७ जनादंनस्वामी » . औरंगाबाद क 
१८ शंकर महाराज ____ माहुली (अमरावती). :. . 
१९ रखमाबाई .. , , कौंडिण्यपूर (अमरावती) 
२० बंकटस्वामी , व “ निनगूर जि. बीड १ हकक 


टौप :- वरीलं पालख्यांशिवाय.अलीकडे समथ रामदासस्वामी (सज्जन- 

गड जि. सातारा), दामाजीपंत (मंगळवेढे जि. सोलापूर), सांब्रतामाळी 
(अरण जि. सोलापूर), भूतेशश्‍्वर ( नागपूर), बंका (मेहुणपुरा . जि. 
सोलापूर) यांच्या पालख्या पंढरपूरला येतात. 'नामदेव महाराज, नरहरी 
सोनार, रोहिदास, संताबाई व चोखोबा यांच्या पालख्या पंढरपुरांतच 
निघतात. 2" कशि 


माहितीचा तक्ता 


केव्हा 
तिघते 


ज्येष्ठ व1। ८. 


ज्येष्ठ व॥। ८. 


ज्येष्ठ व) १२. 


ज्येष्ठ व। १२. 
ज्येष्ठ व॥ ३० 
आषाढ. शु॥। ३ 


आषाढ शु। १ 


ज्येष्ठ व।। ११ 
आषाढ शु॥ ४ 
ज्येष्ठ व1] १४ 
आषाढ श॥ ४ 


आषाढ श॥॥ ७. 
ज्यष्ठ श॥। १४ 
ज्येष्ठ शा १५ 


ज्यष्ठ ण ७ 
ज्यष्ठ व] ७ 


ज्येष्ठ व। १! 
ज्येष्ठ श.८-- 


ज्येष्ठ श॥१ 


केव्हा 
पोहोचते 


- आषाढ शु॥ १०. 


आषाढ शु॥ १०. 


आषाढ शु १० 
. आषाढ शा। १० 


आषाढ श्‌ १०. 
आषाढ श्‌ १० 


'आषाढ श॒। १० 
- आषाढ शु॥। १० 


आषाढ शु॥। १० 


- आषाढ शु॥ १० 
आषाढ शृ॥ १० 


आषाढ शु १० 


_ आषाढ श॥ १० 


आषाढ शू १० 
आंषाढ शू॥॥ ४ 


* आषाढ श॑ १०७ 
. आषांढ शु॥ १०- 
आषाढ शु ४ 
“आषाढ शु॥ ८ 
कातिक शु॥ २* 


कातिक श॥॥ १० 


' आषाढ श॥। १५ 


परत केव्हा मुक्कामास 
निघते . केव्हा पोहोचते 
आषाढ श॥॥ १५ आषाढ व॥ ९ 


आषाढ शु॥ १५, आषाढ व॥. ११ 
आषाढ श॥ १५ आषाढ व॥। ११ 
आषाढ व।॥। ५ 
आषाढ शु॥ १५ आषाढ वा ११ 
आषाढ श॥ १५. आषाढ व| ५ 
आषाढ व।॥॥ १ आषाढ व॥॥ ४ 
आषाढ शु. १२. आषाढ व ८ 
आषाढ शु॥। १५ आषाढ व॥। ३ 
आषाढ शु॥ १५ आषाढ व ८ 
आषाढ शु॥ १२; . आषाढ वा २ . 
आषाढ शु॥..१२. आषाढ शु १३. 
आषाढ व।॥॥ १ श्रावण श॥ ४ . 
आंषाढ शु॥ १५ . श्रावण श॒। १३ 
आषाढ श॥। १५ श्रावण श॥। १२ 
आषाढ श॥ १५ आषाढ व। ११. 
आषाढ शु॥ १५ भाषाढ व॥ ३० 
आषाढ शु॥ १५ ' श्रावण शु॥ ६ 
गषाढ व॥ १ & - श्रावण व॥ ६ 
कातिक ऐुा। १५ मार्गशीषे श॥ ५. 


९२ वारकरी पंथाचा इतिहास 


९. ज्ञानेश्‍वर महाराज पालखी सोहळ्यातील दिड्या 


क्र. दिडी क. दिड्यांचे नाव 


क्र. दिडी क्र. दिड्यांचे नाव 


१ १ श्रो ज्ञानेश्वर म. दिडी 

२ अ :आळंदीकर 

३ आःलिमराजमहाराज . 

४. इ. वासंकरमहाराज 
:. तात्यासो. वासकर 


:“: विवेकानंद वासकर 


५ ई हैबतरावबाबा 

_ ६ *'उ'सरदार शितोळे 

७ ''२' खंडूजीबाबा दिडी 
८ - अ' निवृत्तीबूवा राजुरकर 


९ . ३ शेडगेबाई 
१० . ४ शेडगे पंच मंडळीं 
११ ५. दोलतबुवा आंधळे ' 
१२ ६' जळगावकर 
१३ ७ जनादन वासकर 
१४, ८ डांगे दिडी . 
१५ ९. गोविदराव भोई. 


१६ १० भगवानबुवा कराडकर 
१७ अ. भानुदासबुवा कराडकर. 
१८ ब एकनाथबुवा कराडकर 
१९ क पंढरीनाथ कराडकर 
२० ११ सोपानकाका कराडकर 
२१ १२ मारोतीबूवा कराडकर 
२२ १३ बापु' तांबट (शिरवळकर) 


२३ 
२ड 
२५ 
२६ 


३६ 


१४ भोपळे दिडी 
१५ नांदेडकर दिडी 
१६ निकम दिडी 
१७ चाकणकर 

.- १८ माई दिडी , 


- १९ मोरकर दिंडी: 
*२० रोकडोबादादा दिडी 
. २१ घोरपडे सातारकर 
२२ वडगावकर _ 


'२३ दुधोकर 


- २४ रोहीदास दिंडी . 


'२५ चोखामेळा दिडीः 
२६ अजामेळा दिडी. 
२७ भोई समाज दिंडी 


रथामागील दिड्या 


३७ 
२३८ 


१ खडकतकर 
२ टेंभूकर दिंडी 


- ३ भानुदास टेमुरक्र दिडी 


४ उखळीकर दिडी 
५ विठोबा उध्वळीकर 


६ गुरुजीबुवा दिंडी. 

७ बाबासो. आजरेकर दिंडी 
८ घोराडकर दिंडी _ 

९ संभ घोराडकर दिडी' 


ज्ञानेश्‍वर महाराज पालखी सोहळ्यातील दिड्या ९३ 


क्र. दिडी क्र. दिड्यांचे नाव 
४६ १० वालूबाई दिडी 
४७ ११ गोर्‍हेकर दिडी 
४८ अ ढवळीकर दिडी 
४९ १२ गवंडी दिंडी 
५० १३२ वाईकर. 


५१ १४ अमरावतीकर विठुठुलानंद स. 


५२ १५ वाल्रकर दिडी 

५३ १६ लोहोगावकर ठाकुरब्‌वा 
५४ १७ भेंडुजीबुवा दिडी 

५५ १८ चिचघरकर दिडी 

५६ १९ गाडगेमहाराज 

५७ २० फुरसुंगीकर 

५८ २१ धोंडोपंत दादा 


५९ २२ गयाबाई बेलापूरकर 


६० २३२ आजरेकर दिडी 

६१ २४ गुणाजीबुवा. दिन्डी 

६२ २५ भिमाशंकर मंगळवेढेकर 
६३:२६ आंबेकर आजरेकर 

६४ २७ विष्णुसवा मंडळ 

६५ २८ साहेबराच रणवरे 

६६ २९ जामकर . 

६७ ३० दादामहाराज सातारकर 
६८ ३१:मुंबईकर दिडी 

६९ ३९० संभा मान. दिडी 

७० ३३ माळशिरसकरीण. दिडी 


क्र. दिडी क्र. दिड्यांचे नाव 
७१ ३४ विश्वस्त सांप्रदाय दिडी 
७२ ३५ कोकणं विभाग दिडी 
'७३ ३६ वैजीनाथ वारकरी दिडी 
७४ ३७ मुकुंदराज स्वामी दिडी 
७५ ३८ पृंडलीकराय दिंडी 

७६ ३९ मावळ विभाग दिंडी 

७७ ४० धाकटा वामन दिडी 

७८ ४१ सखाहरी कृष्णा वेकुंठ 
७९ ४२ हरिहर महाराज दिडी 
८० ४३ गोविद महाराज केन्द्र “ 
८१ ४४ सदानंद महाराज दिडी 
८२ ४५ माहेश्वरी दिडी 

८३ ४६ आबा आगळे दिंडी . 

८४ ४७ बारागाव भंजनी मंडळ 
८५ ४८ रंगनाथ महा. परमणीकर 
८६ ४९ मरोतीराव महा. (फटा.) 
८७ ५० मुकुंदस्वामी दिडी 

८८ ५१ वेतावती सिंतामाई दिडी 
८९ ५२ दत्तु गिलभीरे 


९० ५३ बरूड समाज 


९१ ५४ नरहरी सोनार दिड़ी 
२९२ ५५ निजानंद चेतन्य 

९३ ५६ विठठल तारे. 

९४ ५७ कैलास वारकरी 

९५ ५८ शांताराम गुरुजी दिडी 


९४ वारकरी पंथाचा इतिहास , 


क्र. दिडी क्र. दिड्यांचे नाव 


९६ ५९ मुक्‍ताबाई बेळगावकर. 
९७ ६० कळवा बेलापूर विभाग 
९८ ६१ भगवातसांप्रदायीक दिडी 
९९ ६२ बंकटस्वामी . 
१०० ६३ हनुमानदास महाराज 
१०१ ६४ महाजनी महाराज 
१०२ ६५ मारोती महा. (कंदरे) 
१०३ ६६ नाशिक विभाग दिडी 
१०४ ६७ विश्‍वनाथबुबा गलांडे 
१०७५-६८ कैलास महामुनी . 
१०६ ६९ जोग महाराज दिडी 
१०७ ७० बाळकृष्ण बालवडकर 
१०८७१ शामसुंदरकेंद्रे 
१०९ ७२ रंमेश ठाणेकर, . 
- ११०७३ गीता हरीपाठ आश्रम 
१११ ७४ सोपान कदम त 
११२ ७५ मारोती महाराज . 
-. . "बभेंड्याजी) 
११३२ ७६ राजाराम -सुखर 
११४ ७७ ज्ञानोबा माऊली. बोराटं 
११५१८ विज्ञानेशवर आपेगाव 
११६ ७९. मदन महाराज बीहाणी 
११७ ८० सावता आश्रम , 
११८ ८१ महादेवबूवा अहीर ' 
११९. ८२ वामनानंद चैतन्य. ..” 


ब अता 


क्र. दिडी क्र. दिड्यांचे नाव 


१२० ८३ भोजलींगकाकास 
लाळोजी भळोजी 
१२१ ८४ जनादन स्वामी चौधरी 
१२२ ८५ खंडाळा ता. दिडी 
, (धायगुडे) 
१२३ ८६ ज्ञा. मा. वाडळेसमाज 
१२४ ८७ बापूराव पाटील 
कोल्हापूरकर 
१२५ ८८ वेल्हा तालुका दिडी 
१२६ ८९ महाराष्ट्र वारकरी . 
“सेवा मंडळ 
१२७ ९० त्र्यंबकेश्वर दिडी 
१२८ ९१ अहिल्यादेवी दिडी 
१२९ ९२ ज्ञानेश्वर सांप्रदाय मंडळ 


(पिंपरेख्द) 
१३० ९३ निवृत्तीबुवा दगड्‌ मगत 
(पैठणकर) 


१३१-९४- विठ्ठुल बापू सबलस. 
१३२ ९५ साहेबराव नाना 

* -- वारकरी 
१२३२ ९६ मुळशी:तालूका दिडी 


:१३४ ९७ क्षत्रीय मराठा समाज 


१३५ ९८ ज्योरतीलोंग दिडी. 
१३६ ९९. श्रीराम .दिडी. सोहळा 
१३७ १०३ विंठुल सेवा मंडळ 


ज्ञानेश्‍वर महाराज पालखी सोहळ्यातील दिड्या ९५ 


क्र. दिडी दिड्यांचे नाव क्र. दिडी दिड्यांचे नाव 
१३८ १०१ ह. भ. प. जयराम ७) भास्करमहाराज दिडी 
महाराज दिंडी आडगाव 
सिद्धबेट ८) नेवासकर दिडी नेवासा 


महाराष्ट्रातुन वेगवेगळ्या ९) काळेमहाराज दिडी नेवासा 
ठिकाणाहून पंढरपुर येथे १०) जळगावकर दिडी 


येणाऱ्या दिड्या ११) येडशीकर भगवान बोवा 
१) श्रीहनुमान दिडी नागपूर १रा येडशीकर रामकृष्ण बोवा 
२) रामनाथ स्वामी दिडी १३) मामासाहेब दांडेकर दिडी 
वाढोणा . बेळगाव, 
३) नारायण गुरु दिडो कारंजा १४) अ चेतन्य महाराज पालखी 
४) गुलाबराव महाराज ओतूर . 
चांदुरबाजार ब चेतन्यमहाराज पालखी 
५) श्रीगजाननमहाराज शेगाव ओतूर 


६) किसनगिरीबाबा दिंडी 
देवगड 


पसायदान 


आतां विश्‍वात्मकें देवें । येगें वाग्‌यज्ञे तोषावें । 
तोषोनि मज द्यावे । पसायदान हें ।॥। 

जे खळाची व्यंकटी सांडो । तया सत्कर्मी रती वाढो । 
भूतां परस्परे पडो । मंत्र जीवाचें ॥ 

दुरितार्चे तिमिर जावो । विश्‍व स्वघर्मसूर्य पाहो । 
जो जं वांछील तो तें लाहो । प्राणिजात ॥ 

वर्बेत सकळमंगळीं । ईश्‍वरनिष्ठांची मांदियाळी । 
अनवरत भूमंडळी । भेटतु भूनां ।। 

चलां कल्पतरूंचे आरव । चेतनाचिंतामणीचे गांव । 
बोलते जे अर्णव । पीयूषाचे ॥ 

चंद्रमे जे अलांछन । मातंड जे तापहीन । 

ते सर्वांही सदा सज्जन । सोयरे होतु ॥। 

किबहुना सर्वसुखीं । पुर्ण होऊनि तिहीं लोकों । 
भजिजो आदिपुरुषीं । अखंडित ॥ 

आणि ग्रंथोपजीविये । विशेषीं लोकीं इयें । 
दृष्टादृष्टविजयें । होआवें जी ॥ 

येथ म्हणे विश्‍वेशरावो । हा होईल दानपसावो । 


येणें वरें ज्ञानदेवो । सृखिया झाला ।॥ 
ज्ञाने. १८-१७९३ ते १८०१ 


वारकरी पंथाला उज्वलता देणारे थोर प्रचारक 
ह. भ.प.प्रा.श॑.वा. तथा मामासाहेब दांडेकर 


वारकरी प्रकाशन मंडळ, नागपूर 


७ वारकरी भजनमाला संग्रह ७ श्री ज्ञानेश्वर महाराज चरित्र व तत्त्वज्ञान 
७ श्री तुकाराम महाराज गाथा % वारकरी पंथाचा इतिहास 

७ श्री ज्ञानेश्वरी पारायण प्रत 

७ हरिपाठ आगामी प्रकाशने 
७ जोगमहाराज चरित्र ७ साक्षात्कार 


63 पुस्तके मिळण्याची ठिकाणे 


७ श्री तुकाराम बुक डेपो, मुंबई ७ स.के. पदम बुक डेपो, पंढरपूर 


७ श्री सेंट्रल बुक डेपो, मुंबई ७ रामेश्वर ग्रंथ भांडार, पंढरपूर 

७ जगदीश्वर बुक डेपो, मुंबई ७ देविदास धर्मशाळा, आळंदी 

७ ज्ञानेश्वर बुक डेपो, पंढरपूर ७ दत्त बुक डेपो, आळंदी | 
७ शारदा पुस्तक भांडार, पंढरपूर ७ गुजर बुक सेलर्स, आळंदी क 


'विठ्ठल ग्रंथ भांडार, पंढरपूर ७ ज्ञानेश्वर मंदीर, नागपूर 


ष् प. ७ । 


